लेखक व प्रकाशक 
श्री. गणेश हरि खरे 
क्‍्यूरेटर ; भा. इ- सं. मंडळ, पुणे. 


दश. १८७५] मूल्य १ रुपया [इ. १९५३ 


१ प्रस्ताव, २ पंढरपुरास जाण्याचे रस्ते, ३ उतरण्याची सोय, ४-५ । । 
विठ्ठल व रखुमाई यांचीं देवळे, ६-१० देवाचे नित्यनंमित्तिक उपचारव॒ 3 
सण, ११-१२ देवांचे अलंकार, १३२ देवळाच्या बांधणीविषयीं कालनिदेक्, त 


१४ पंढरपुरमधील इतर देव, १५ घाट, १६ संस्था, १७ रहिवाक्षांचे धंदे. 
२ अंवाचीन उल्लेख १६ 


१ प्रस्ताव, २ इंदापुरचा महजर, २अ देवाचें उत्पन्न, ३ दिंड्या व 
पालख्या, ४ देवास उपसर्ग, ४अ देवाची चोरी व लपवणूक, ४ आ देव 
लपविण्याची अधिकृत व्यवस्था, ५ देव लपविण्याचे इतर दाखळे, ५अ' 
राजारामाचे वर्षासत ब शाहूर्चे दृढीकरण, ६ देवाच्या पुनःस्यापनेविषयीं 
आशवासनवरत्रे, ७ चंद्रभागेस घाट, ८ स्वप्नांत विठोबा, ९ बडव्यांचें भांडण, 
१० देवापुढील उपायनें, १० अ देवाची पुजा-नियम, ११ सरकारव'्डा, १२ 
विठोबास पाल व सरडा यांचा स्पर्ष, १३ चोरांचा बंदोबस्त, १४ सेवे- 
कऱ्यांचें भांडण, १५ देव व देऊळ-व्यवस्था, १६ देवळाच्या आसपासची 
स्वच्छता, १७ वडव्यांविर्द्ध तक्रार, १८ सेवेकरी भांडण, १९-२० बडव्यांची 
तक्रार, २९ महत्त्वाचा निर्णय, २२ जुन्या कागदांतील फुटकळ माहिती 
2 मध्ययुगीन व प्राचीन उल्लेख २९ 

१ प्रस्ताव, २ चैतन्याची यात्रा, ३ देवाल्याची पाडणी व उभारणी, 
४7४अ नृसिहप्रसाद, ५ विजयनगरचे देऊळ, ६ चोखामेळा शिलालेख, ७ 
नोंडरस, ८ नतुवगेचितामाणि, ९ चौऱ्याऐशी शिलालेख, १० चावडीदी ल 
शिलालेख, ११ बेडिगेरे ताम्रपट, १२-१३ तुळईवरील ठेख, १४ डॉ. साले 
तूर यांचीं विधानें, १५ कुंदणगार ताम्रपट, १६ पद्मपुराण, १७-१८ 
विठ्ठल व पांड्रंग यांचे इतर निदेज्र, १९ देशीनाममाला, २० बाहंस्पत्यसूत्रे. 


निवेदन र > - 


या पुस्तकाची पहिली आवृत्ति हश. १८६० मध्यें प्रकागित झाली. तद- 
नंतर गेल्या पंधरा वर्षांत पंढरपूर व विठ्ठल यासंबंधीं मी आणखी माहिती 
जमवीत राहिलों. पण त्यांत म्हणावें तसें यश आलें नाहीं सुमारे १६ पृष्ठे 
म्हणजे मूळ संशोधनात्मक मजकुराच्या एक तृतीयांशाहून थोडी अधिक माहिती 
मिळाली ती या आवृतींत समाविष्ट केली आहे. अजून तेन्नालि रामकृष्ण- 
करुत 'पांड्रंगमहात्म्यमु' पुरंदरदासादींचीं कौतंने, पदें इत्यादि तेलगु- 
कानडी साधनें पहावयाचीं राहिलीं आहेत. त्यांत अधिक माहिती मिळण्याचा 
संभव आहे. तथापि कांहीं कालापुर्वी स्थापन झालेल्या पंढरपूर-संशोधन-मंड- 
ळाच्या प्रयत्नांकडे मी मोठ्या आशेने पहात आहे. विठ्ठलाविषयीं महत्त्वाची 
व प्रमाणभूत अशी माहिती. प्राय: त्या मंडळाच्या प्रयत्नानेंच प्रकाशांत 
येण्याचा संभव आहे. या वेळींही मंडळांत मिळालेल्या साधनांचा मी उपयोग 
करून घेतला आहे. मंडळाच्या प्रयत्नास मी यश चितितों व केलेल्या 
चाह्याबहल त्याचे आभार मानतों. हें पुस्तक छापून होत असतां पंढरपूरचे 
कमाविसदार लिमये यांच्या घराण्याचा पत्ता लागला. त्यांजकडे विचारणा 
करतां त्यांनीं आपलेकडील पंढरपूरसंब्रंधीं सर्व कागदपत्र पाठवून दिले. 
ते तपासण्याचे काम चालू आहे. त्यांचे फलित या आवृत्तींत घालतां आलें 
नाहीं. तिसर्‍या आवृत्तींत अवश्यमेव घालीन. 
या पुस्तकाची पहिली आवृत्ति मी कोणत्या परिस्थितींत लिहिली व 
प्रकाशित केली हें तिच्या निवेदनांत स्पष्ट केळें आहे. त्या आवत्तीच्या खपा- 
विषयीं एक गोष्ट येथें नमूद करण्यास हरकत नाहीं. पुस्तकविक्रेत्यांचा नेह- 
मींचा अनुभव येथेही आला. ते पुस्तकाच्या पुष्कळ प्रति खपविण्याची कोण- 
'तीही जबाबदारी न घेतां भरपुर दलालीची मात्र बिनदिकत मागणी करीत. 
यामुळें माझें व त्यांचें बनलें नाहीं. तेव्हां हीं पुस्तकें प्राय: स्वप्रयत्नानें 
ज्वपलीं. एका पुस्तकविक्रेत्यानें 'थोड्या * मोठ्या प्रमाणांत पृस्तके खरीदिलीं 
हें खरें. पण त्यासाठीं मला दलाली तर अधिक द्यांवी लागलीच. शिवाय 
त्यानें त्यांतील कांदों पुस्तर्के तरी दुप्पर किमतीला विकल्याचे समजलें. मी 
मात्र मजकडील शेवटची प्रत संपेतां प्रत्येक पुस्तक मळ किमतीसच विकले 
ही झाली विक्रीविषयींची एक गोष्ट. आतां यांतील संशोधनाविषयीं 
एक गोष्ट सांगावयास हरकत नाहीं. याची पहिली आवृत्ति जश. १८६० मध्ये 
प्रकाशित झाली. तींत मी विस्ताराने चर्चा करून विठठल आणि रखमाई या 
तांवांच्या व्युत्पत्ति दिल्या आहेत. तदनंतर चौदा वर्षांनीं डॉ. म. अ. मेहेंदळे 


(२) 


यांनीं या दोन नांवांच्या बरोबर त्याच व्युत्पत्ति पुढें मांडणारे एक टिपण 
नवभारत मासिकाच्या इ. १९५२ आक्टोबरच्या अंकांत प्रसिद्ध केलें. तें 
पाहिल्यावर त्या टिपगांतील दोष व अनावड्यकता दाखविणारे सुमारें २०० 
(शब्दांचे टिपण मी नवभारतचे कार्यकारी संपादक श्री. वि. म. बेडेकर यांज- 
कडे प्रसिद्धीसाठीं पाठविलें. डॉ. मेहेंदळे सध्या येथें नाहींत हें कारण देऊन 
त्यांनीं तें टिपण परत केलें. डॉ. मेहेंदळे व श्री. वेडेकर दोघेही सत्प्रवृत्तीचे 
आहेत याविषयीं माझी खात्री आहे. तथापि दोघांच्याही कृति ज्ञानोपासनेस 
: मारक झाल्या याविषयीं मला शंका नाहीं. प्रा. मेहेंदळे यांजवर माझा म्‌ख्य 

आक्षेप हा आहे कीं, त्यांनीं सर्व प्रकारची अनुकूलता 'असूनही आवद्यक तें 
पूर्वावळोकन न करतां प्राय: अनावश्यक असें टिपण लिहिलें आणि श्री. बेडे- 
कर यांच्याविरुद्ध आक्षेप असा कीं, त्यांनीं माझ्या लहानक्ा ख्‌ुलाशासही 
प्रसिद्धि न दिल्यामुळें ज्ञानोपासनेंत व्यत्यय आला. डॉ. मेहेंदळे यांच्या 
अनुपस्थितींत जर त्यांचें टिपण प्रसिद्ध होऊं शकतें तर त्यावरील आक्षेप कां 
प्रसिद्ध होऊं नये ? यावावत माझी बैठक किती भक्कम आहे याची वाच- 
कांनीं अवश्य खात्री करून घ्यावी. त्यांतून प्रा. मेहेंदळे य,च्याविरुद्ध मी सद- 
भिरुचीस सोडून कांहीं लिहितों तर गोष्ट वेगळी होती.पण त्यांचें टिपण प्राय: 
पूर्वावळोकनविरहित व अनावश्यक होतें हें दाखविणारा खुलासाही प्रसिद्ध 
होऊं नये हें मला पटत नाहीं. मी स्वत:चीच एक घटना सांगतों. मी वरेच 
वर्षांपुर्वी अभिलपितार्थचितामणि व शिल्परत्न यावर न्यू इंडियन अंटिक्वेरी- 


च्या पहिल्या खंडांत लेख लिहिला. त्याच विषयावर माझ्यापूर्वी डॉ. व्ही. 
राघवन्‌ आणि त्यांच्यापूर्वी डॉ. आनंद कुमारस्वामी यांनीं लेख लिहिले होते. 
ही गोष्ट .त्या दोघांनीही न्यू इं. अँ. च्या संपादकांच्या ध्यानांत 
आणून दिली. त्यांनीं त्यांचे खुलासे आनंदानें प्रकाशित केले. त्याबद्दल 
कोणासही वैषम्य वाटलें नाही,; वाटूही नये. पण येथ येवढे होऊ शकले नाटीं. 
या पुस्तकांत छापलेल्या प्रतिमांपैकीं क्र. इव ७ या आकिऑलॉजी 
खात्यांतील असून त्या छ 
आभार मानतों. क्र. ४ हें त प्रामाणिक चित्र आहे. फक्त 
वंगुण्य उत्पन्न झालें आहे. हें मला पंढर- 
लिं. याबद्दलही मी त्याचा आभारी आहे. 


गणेश हरी खरे 


पंढर पूर 


देखावा 


चंद्रभागेचा एक 


२ पुंडळीकाची समाधि ( मधली वास्तु ) पंढरपूर 


३ श्रीविद्ठळ व रखुमाई देवाल्ये पंढरपूर 


श्रीविडल आणि पंढरपूर 
१ क्षेत्रवणन 


१. महाराष्ट्रांत ब्राह्मणांपासून अंत्यजांपर्यंत सर्व जातींच्या 
रोकांना माहीत असलेले कोणतें क्षेत्र असेल तर तें पंढरपूर हें 
होय. येथील मुख्य देवत जो विठोबा त्याच्या दर्शनासाठी मराठी 
प्रांतांतील हिदुधर्मीयांपेकी सवे जातींचे लोक येतातच. पण महा- 
राष्ट्राच्या बाहेरून विशेषतः कर्नाटक व तेलंगण या प्रांतांतील 
लोक हजारांनीं मोजण्याइतके या देवाच्या यात्रेस येतात. याचें 
कारण उघड आहे. भकतिमार्गातील ज्ञानदेव, तुकाराम, चोख!- 
मेळा, इत्यादि महाराष्ट्रीय संतांनीं ज्याप्रमाणे विठोबा हेंच 
आपलें आराध्य देवत मानलें त्याप्रमाणें चोंडरस, पुरंदरदास, 
कूनकदास, इत्यादि स्पृश्यास्पृ्य कर्नाटकी संत व॑ कवि हेही 
विठ्ठलासच आपलें एकमेव देवत समजल्यामुळे कर्नाटक, तेलंगण 
इत्यादि भागांतून भक्तगण पंढरपुरास यावे हें साहजिक आहे. 
अक्ला या देवताविषयीं व गांवाविषयीं येथें कांहीं माहिती देतों. 


२. पंढरपुरास जाण्यास रेल्वेचे दोन रस्ते आहेत ते असे-- 
(१) सेन्ट्रल रेल्वेच्या पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील ' कुडवाडी या 


२2 


स्टेशनापासून बार्शी लाइट रेल्वेचा फाटा पंढरपुरास गेला आहे. 
(२) सदने (मराठा) रेल्वेच्या पुणे-बंगळूर रस्त्यावरील मिरज 
स्टेशनपासून बार्शी लाइट रेल्वेचा फाटा पंढरपुरास गेला आहे. 
कुर्डूवाडी व मिरज या दोन्ही ठिकाणांहून मेल गाड्यांना जोडून 
बार्शी लाइट रेल्वेच्या गाड्या आहेत. या शिवाय मोटर, बेल- 
गाड्या वगेरे जाण्याचे रस्ते आहेत ते असे-( १ ) _हा रस्ता कुर्ड- 
वाडीहून रेल्वे रस्त्याशीं समांतर असा पंढरपुरपर्यंत गेला आहे. 
(२) हा रस्ता अहमदनगर, कर्माळें, वांगी, सापटणें, करकम या 
गांवांवरून पंढरपुरास गेळा आहे. (३). हा रस्ता पुरणे, इंदापूर, 
टेंभुर्णी या गांवांवरून सापटणें येथें वरील रस्त्यास मिळतो. (४) 


रे श्रीविठ्ठल आणि पंढरपूर 


हा रस्ता पुणे, फलटण, नातेपुते, माळशिरस, वेळापूर या गांवां- 
वरून पंढरपुरास गेला आहे. (५) हा रस्ता सातारा, कोरेगांव, 
म्हसवड, भाळवणी इत्यादि गांवांवरून पंढरपुरास पोहोंचला आहे. 
(६) हा रस्ता चिपळूण, हेळवाक, मल्हारपेठ, उंब्रज, मउूर, 
मायणी, दिघंची वगैरे गांवांवरून पंढरपुरास गेला आहे. (७) 
'हा रस्ता मिरजेहून वार्शी लाइट रेल्वेच्या कडेनें पंढरपुरास गेला 
आहे. (८,९) हे रस्ते जतवरून निघून अनुक्रमें सांगोळे व शेटफळ या 
गांवांपाश्ीं ७ व्या रस्त्यास येऊन मिळतात. (१०) हा रस्ता 
विजापूरहून निघून बोरगी, उमदी, मंगळवेढे वगेरे गांवांवरून 
पंढरपुरास गेला आहे. (११) हा रस्ता सोलापुराहुन निघून 
कुरुल वगैरे गांवांहून थेट पंढरपुरास गेला आहे. (१२ ) हा 
रस्ता सोलापुराहून प्रथम मोहोळ येथें व नंतर पंढरपुरास गेला 
आहे. सध्या यांपैकीं बहुतेक रस्त्यावरून एस. टी. च्या गाड्या 
चालू आहेत. त्यांचें भाडे मेली पाऊण आणा आहे. 


__ ३. पंढरपुरास गेल्यावर यात्रेकरूनें कोठें उतरावयाचें हा प्रश्‍न 
पडत नाहीं. श्रीमंत यात्रेकरू विठोबाच्या सेवेकऱयांपैकीं कोणाकडे 
तरी उतरतो. गरीब यात्रेकरू देवळें, मठ, धर्मशाळा किवा एखादं 
खाजगी ओळखीचें घर अश्या ठिकाणीं उतरतो. हल्लीं ब्राह्मणेतर 
जातींसाठीं आपआपल्या जातीपुरत्या अनेक धर्मशाळा झाल्या आहेत. 


__ ४. पंढरपुरांतील* मुख्य व मोठें देऊळ म्हटलें म्हणजे विठोबाचें 
होय. हें मध्यवस्तींत असून याची पूर्वपश्चिम लांबी ३५० फूट 


१ मी या प्रकरणांत माहिती दिली आहे ती मुख्यत: सोलापूर गॅझेटियर 
,आणि-मला वाटतें श्री. गोखले या नांवाच्या एका गहस्थांनीं लिहिलेलें- 
'श्रीक्षेत्र पंढरपूर वर्णन' या दोन पुस्तकांवर आधारलेली आहे. मात्र स्थल- 
वणंनांतील त, विधानें पंढरपुरास गेलों असतां तपासून आवद्यक तेथें 
दुरुस्त केलीं आहेत. मराठी पंढरपूर वणंनांतील स्थलविषयक बहुतेक 
माहिती सोलापूर गॅझटियरमधून घेतलेली दिसते. हींत आलेले कर्ता व 
काल यांचे निदेश गॅझेटियरकारांनीं कोठून मिळविले तें समजत नाहीं 
प्रत्यक्ष कागदपत्र पहावयास मिळाले तर त्यांत सुधारणा करणें शक्‍य आहे 
पण असे कागदपत्र मला पहावयास न मिळाल्याने हे निदेश कच्चे समजावे 


१ क्षेत्रवणन ३ 
व दक्षिणोत्तर रुंदी १७० फट आहे. देवळाच्या सभोंवतीं फरसबंदी 
रस्ता आहे. त्याची जास्तींत जास्त रुंदी २५ फूट आहे. देवळाच्या 
पुढच्या भागाला गड म्हणतात. देवळाला पूर्वेस तीन, दक्षिणेस 
एक, परिच्मेस एक व उत्तरेस तीन असे आठ दरवाजे आहेत 
पूर्वेकडच्या दरवाज्याने लोक फार जातात व येतात. यास महाद्वार 
अथवा नामदेव दरवाजा म्हणतात. महाद्वाराचे पायर्‍्यांजवळ उजवी- 
(ऱपूर्व-ईशान्य) चोखोबाची समाधी आहे. यापर्यंत जाण्यास १२ 
पायऱ्या चढाव्या लागतात. पहिल्या पायरीस नामदेवाची पायरो 
म्हणतात. हें नांव पडण्याचें कारण येथें नामदेवांनी समाधि घेतली. 
ती येथेंच घेण्याचें कारण असें सांगतात कौं, पांड्रंगाचे दर्शनास 
अनेक भक्‍त येतात त्यांचे पाय आपल्या मस्तकास लागले तर 
आपण उद्धरू. म्हणन नामदेवांनी आपण होऊन देवाजवळ या 
जागेची मांगणी केली व ती जागा त्यांस मिळाली. नामदेव 
पायरीवर व तिच्या वरचे पायरीच्या समोरच्या बाजूस पितळेचा 
पत्रा बसविलेला आहे. या पायरीवर चढणाऱ्या मनुष्याच्या उजव्या 
हातास नामदेवाचा एक पितळेचा मुखवटा लागतो. वरच्या 
पायरीच्या दर्शनी बाजस पत्रा आहे त्यावर चौदा मनुष्याकुति उठ- 
विल्या आहेत. त्या नामदेवांनीं ज्या वेळेस येथें समाधि घेतली 
त्याच वेळेस त्यांच्या चवदा नातलगांनीं चंद्रभागेत उड्या घेतल्या 
असें दाखवितात ! .नामदेवाच्या मुखवट्यास मराठेशाही पोषाख 
घालून माळा घालितात व गंध लावितात. हा मुखवटा शिपी 
गुमास्त्याच्या देखरेखींत असून यापुढें येणारें उत्पन्न बडव्यांकडे 
जातें. नामदेव पायरीपुढें संगमरवरी फरशी केली असून तेथें 
कीर्तन वगेरे होतें. नामदेव मोठे साधु व भगवद्भक्‍्त होऊन गेले 
म्हणन त्यांच्या पायरीवर पाय देऊन कोणी जात नाहीं. पायऱ्या 
चढून दरवाज्याचे आंत गेलें कीं, सुक्ति(मुख) मंडप लागतो. 
.हा फार अरुंद व लहान आहे. ह्याच्या दोन्ही भितींत समोरासमोर 
तीन तीन खोल्या असून त्यांत देवाचे कोणी भक्‍त राहातात. येथेंच 
डाव्या बाजूच्या भितीमध्यें मोठें फडताळ असून त्यांत एक गणपति 
आहे. या मंडपाच्या वर नगारखाना आहे.) मुक्तिमंडपाच्या चार 


इ - श्रीविठुल आणि पंढरपूर 

पायऱ्या उतरून गेलें की, एक मोठा फरशी केलेला चोक लागतो. 
ह्याचें क्षेत्र १२०५६० फुटांचें आहे. ह्याच्या दक्षिण व उत्तर 
बाजूंस ओवऱ्या असून देवळांत प्रयोजनें होतात तेव्हां येथें स्वयंपाक 
होतो. इतर वेळीं ह्या दोन्ही जागा विद्यार्थी अभ्यास करण्यास 
आणि वारकरी भजन करण्यास उपयोगांत आणितात. यावरील 
लाकडी मंडप बडव्यांनीं बांधिला. येथेंच साधु गुंडोजीबोवा यांचें 
भजन चातुर्मास्यांत दिवसां चार वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत 
चालतें. पायर्‍यांच्या उजव्या हातास प्रख्यात साधु प्रल्हादबोवा 
बडवे यांची समाधि आहे. जवळच कान्हया हरिदास याचीही समाधि 
आहे. ह्या मंडपांत एक लहान व उत्तरेस मंडपाबाहेर एक तीस 
फूट उंचीची अद्या दोन दीपमाळा आहेत. ह्या दीपमाळांजवळच 
एक दगडी रांजण आहे. तो बोधलेबोवांचा आहे. मंडपाच्या परिचम 
बाजूस समोरासमोर दोन दीपमाळा आहेत. ह्यापुढे लाकडी 
सभामंडप लागतो. यांत एक गरुडाचे व एक सारुतीर्चे अशीं दोत 
लहान देवळें आहेत. गरूडाचें देऊळ नीट विठोबाच्या मूर्तीसमोर 
आहे. गरुडाच्या पुढे पण किचित उजव्या अंगास मारुतीचें देऊळ 
आहे. उजव्या हाताच्या ओवरींत भयंकर मुद्रा दिसणारी मारुतीची 
एक मूति आहे. श्रीसमर्थ रामदास स्वामी यांनीं तिची स्थापना 
केळी. जवळच एक तुळशीवृंदावन आहे. ह्या मंडपांत दक्षिण 
बाजूस माळणी फुलाच्या माळा करीत व विकीत बसतात. येथें 
कथाकोतेनेंही होतात. गुंडोजीबोवांच्या दुसऱ्या शाखेचें भजन 
येथेंच दक्षिण भागांत घाटीपाशीं होतें. येथपर्यंत देऊळ पहात 
येणारास दगडाच्या फरक्षीवर असंख्य नांवें खोदलेली आढळतात. 
हीं नांवें खोदविण्यांत भाविक लोकांचा असा समज आहेकों, आपले 
नांव पांड्रंगद्शनास येणार्‍या भक्तांच्या चरणधलोीनें पवित्र होतें 
नांवाप्रमाणेंच पायर्‍यांवरून व इतर जागीं गोळ भोके आढळतात. 
हीं भोकें द रुप्याचीं नाणीं हातोड्याने नवसाकरितां ठोकवितात 
त्यामुळ झालीं आहेत. स्तलेळें रुपें पैशाच्या आशेने लोकांनीं 
काढून घेतल्यामुळ आतां भोकें मात्र राहिलीं आहेत. चौकांतून 
पायऱ्या चढून वर जातांना डाव्या बाजस लोळी पडलेली घाठी 


शक्षेत्रणेन  '' ष्‌ 
लागते. ही २॥ फूट उंचीची असून हिचा व्यासही तितकाच आहे. 
पायऱ्या चढून आले म्हणजे एक दालन लागतें. ह्या दालनांतून 
आंतील मंडपांत जाण्यास तीन दरवाजे आहेत. ह्या दरवाज्यां- 
समोर चौकांतून वर येण्यास पायऱ्या आहेत. मधल्या दरवाज्या- 
संमोरील पायर्‍यांच्या दोन्ही बाजूंस जयविजय व ओटे आहित. 
तेथें माणसें देवाचें दर्शन घेऊत आल्यावर टेकतात. मधल्या दर- 
वाज्यावर पितळेचे पत्रे कुशलतेनें बसविले असून त्याच्या एका 
बाजूस जय व दुसर्‍या बाजूस विजय ह्यांच्या मूति आहेत. दर- 
वाज्याकडे तोंड करून उभे राहिलें असतां डाव्या हातास दालनाच्या 
भितींत एका कोनाड्यांत एक गणपति आहे व उजव्या हातास 
सरस्वती आहे. ही चतुर्भूजा असून हिच्या वरच्या उजव्या हातांत 
कमल, खालच्या उजव्या हातांत माळ, वरच्या डाव्या हातांत 
परश्यु व खालच्या डाव्या हातांत पुस्तक आहे. दरवाजे लाकडी 
असून त्यांत लोखंडी गज बसविले आहेत. ह्या दरवाजांतून आंत 
गेलें म्हणजे सोळखांबी मंडप लागतो. मंडपाला हें नांव पडण्याचें 
कारण याला सोळा खांब आहेत. ह्याचें क्षेत्र ४१॥४५॥। फूट 
आहे. सर्व खांब दगडी असून त्यांच्या मधल्या चौकोनी चिर्‍्यावर 
कोठें फुलें, तर कोठें कृष्णलीलेचीं व मत्स्यकर्मादि अवतारांचीं चित्रें 
खोदलीं आहेत. एका खांबावर बंदूक घेतलेल्या मनुष्याचे चित्र 
आहे, त्यावरून मंडप मुसलमानी अमदानींत बांधला असावा असें 
ठरतें. दक्षिण व पूर्व या बाजूंकडून दुसऱया ओळींतील खांब 
रूप्याच्या व सोन्याच्या पत्र्यांनी मढविळेला आहे. यास गरुडखांब 
म्हणतात. गरूड हा देवाचें वाहन व भक्‍त म्हणून सर्व लोक ह्यास 
आलिंगन देऊन पांड्रंगाचे दर्शनास जातात. ह्या मंडपाचे 
दक्षिणेच्या भिंतीला दोन व उत्तरेच्या भितीला तीन दरवाजे 
आहेत. पदढिचमेच्या भितींत पलीकडे जाण्यास दरवाजा आहे 
त्याला रुप्याचा दरवाजा म्हणतात. हा पूर्वी लहान होता व 
त्यावर रप्याचा पत्रा होता. आतां फक्त कडी व तिचें कमळ हीं 
रूप्यानें मढविलेलीं आहेत. रुप्याचे दरवाज्याने आंत गेलें की, 
चोखांबी मंडप लागतो. या चार खांबांपेकीं तीन खांबांना पश्‍चिम 


द्‌ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 
व उत्तर बाजूस कठडा लावतात. चोखांबी मंडपाचे दक्षिण 
बाजच्या भितींत हत्ती दरवाजा आहे. हा लहान असून त्याचे 
पायऱ्यांच्या दोन्ही बाजूंना दगडी हत्ती आहेत. देवाचे उपचार 
करण्याकरितां लोक सोवळ्यानें यावयाचे असतात त्यांना हत्ती 
दरवाज्याने आंत घेतात. देवळांत मोठी दाटी असते त्या वेळी 
ह्याचा विद्षेष उपयोग होतो. कित्येक लोकांना बडव्यांच्या 
ओळखीनें दाटीचा त्रास चुकवून यानें चोखांबी मंडपांत जातां येतें- 
या मंडपाच्या उत्तरेकडच्या भितींत एक भोठे फडताळ आहे. 
त्यांत पांड्रंगाचें शेजघर. आहे. ह्या शेजघरांत एक रप्याचा 
पलंग असून बहुमूल्य वस्त्रांनी युक्‍त अशी शय्या आहे. शेजघराचें. 
दार लाकडी जाळीचे असून त्याला शेजारतीच्या खेरीज इतर वेळीं 
कुलूप असतें. मंडपाच्या छपराला हवा व उजेड येण्याकरितां 
जाळ्या व गवाक्षे ठेवलीं आहेत. याची जमीन संगमरवरी आहे. 
चौखांबी मंडपांतून पुढें गेलें म्हणजे एक चौरस जागा लागते. 
हिला कभान म्हणतात. कमानीच्या पुढें गर्भागाराचा दरवाजाः 
आहे. गर्भागार व कमान ह्यांची जमीन संगमरवरी आहे. 
गर्भागारामध्यें एक आठ इंच व्यासाची पितळेच्या पत्र्याची दांडी 
आहे. दांडीच्या पुढें भितीला लागून एक प्रभावळ आहे. तिज- 
पुढे दगडी चोथर्‍यावर रूपेरी चौरेडोलाच्या आंत विटेवर उभी. 
असलेली मूति आहे. हीच पांड्रंगाची मति होय. सिहासनाच्या 
दोन्ही बाजूंस लहानसे दगडी ओटे देवाचे पुजारी बसण्याकरितां. 
केले आहेत. ज्या मूर्तीच्या द्शेनाकरितां लांबलांबून पंढरपुरासः 
लोक येतात आणि देवळांत आल्यावर गर्दी व धक्काबक्‍्की सहनः 
करतात तीच हो मूति होय. हिचें नांव विठ्ठल, पांडुरंग, पंढरी- 
नाथ, विठ्ठलनाथ इत्यादि प्रकाराने उच्चारले जातं. ही* साडेतीन फट. 
उंच असून हिच्या डोक्यावर महादेवाचे लिंग, पाठीवर शिके, 
गळ्यांत कोस्तुभमणि, हृदयावर वत्सलांछन, पोटावर त्रिवळी, पाया-. 
वर घ्वज, अकुश, यव, वज व रोवलेली काठी इत्यादि खुणा व- 
१ येथे केलेले मूर्तीचे वर्णन भाविक याजकरूनी कल्यिठेछे जाहे निझि: 
त्सक दृष्टीनें केलेलें वर्णन व त्यावरील चर्चा ही पुढील भागांत आली आहे. 


१ क्षेत्रणंन  . ७. 


./५/५-/४५/५”-- 


कमरेस कमरबंद असून त्याचा एक शेवट उजव्या मांडीवर पडला 
आहे. इ. स. १८७३ सालापर्यंत देवाच्या पायांस कवटाळतां येई. 
परंतु त्या सालीं पांड्रंगाचे दर्शनास कोणी बैरागी आले होते. 
दर्शनाचे वेळीं त्यांनीं देवाच्या पायांवर धोंडा टाकला. त्यामुळें 
मूति दुखावली. त्यानंतर पायाला मागें धीरा दिला गेल्यामुळें 
आतां फक्त पायांवर डोकें मांत्र ठेवितां येतें. कवटाळतां यंत 
नाहीं. विठोबाचें दर्शन घेऊन सोळखांबी मंडपाच्या दक्षिणेचे 
दरवाज्यानें बाहेर आलें म्हणजे दक्षिण व पूर्वे बाजूंस एक सलग 
ओसरी आहे. सोळखांबी मंडपांतील खांबांप्रमाणेच येथें खांब 
आहेत. या ओसरीच्या पूर्वेकडील भितींत मोठ्या कोनाड्यांतून 
चार मूति आहेत. पलीकडे दक्षिणेकडे जाऊं लागलें म्हणजे एक 
तरटीचें झाड लागतें. ह्या झाडाच्या उत्पत्तीची ह॒कोगत सांगतात 
ती अशी-कान्ह नांवाची एक यांड्रंगाची पात्रा म्हणजे दासी होती. 
ती पंढरपुरानजीक मंगळवेढे गांवांत राहात असे.तिच्या सौंदर्याची 
ख्याति ऐकून त्या वेळच्या एका बादशाहाने तिला धरणें पाठविलें: 
कान्हू पात्रेचें मन पांड्रंगीं तन्मय झालें असल्यामुळें बादशाहाकडे 
जाऊन आपलें शरीर भ्रष्ट करून घेण्यापेक्षांभवताची लाज राख- 
णाऱ्या पांडुरंगास हरण जाऊन आपला देह त्याचे चरणीं ठेवावा 
असा विचार करून व धरणें करणार्‍्यांस 'फक्त पांड्‌्रंगदर्शन घेऊन 
येते असें सांगून ती विठ्ठलदर्शंनास देवळांत आली व पांड्रंगाचे 
चरणांवर मस्तक ठेवून तिनें प्राथना केली कीं, 'विठठुला, मला तुज- 
जवळ ठाव दे.' आपल्या भक्तेची विनंती ऐकून करुणाघन पांड- 
रंगाचें अंत:करण द्रवलें व त्यानें तिला आपल्या मांडींत गुप्त करून 
टाकिलें. ह्याच प्रसंगीं हें तरटीचें झाड येथें उत्पन्न झालें. ह्या 
झाडाच्या खालीं एका कोनाड्यांत कान्हू पात्रेची प्रतिमा बसविली 
आहे. तरटीच्या झाडाजवळ दरवाजा आहे त्याला ह्या झाडाच्या 
सात्निध्यामुळें तरटीचा दरवाजा म्हणतात. कान्ह्‌ पात्रेच्या पुढे 
जवळच उजव्या हातास व्यंकटेशाचें लहान मंदिर आहे. व्यंकट- 
शाची मूति गंडकी शिळेची असून हिनें आपल्या चार हातांत शंख, 
चक्र, गदा व पद्म हीं आयुधे धारण केलीं आहेत. व्यंकोबासमोर 


८ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपूर 


४-५” ९.०५ ५/५/४५/५/५/५/५/५/५-/४५/- >५-/५५./५/५/५/५५/५/५५८/५/४/४५४"१ 


ओट्यावर एक नागोबा आहे. व्यंकटेशास उजवें घालून जवळच्या 
मंडपांत यावें. ह्या मंडपाच्या दक्षिण बाजूंतील ओवरी बाजीराव 
पेशव्याने बांधिली. संडपांत मध्यभागीं लक्ष्मीचे देऊळ आहे. या 
देवळाचे सभामंडप, मध्यगृहू व गाभारा असे भाग आहेत. गाभा- 
र्‍यांत गारेच्या शिळलेची फारच सुन्दर लक्ष्मीची मति आहे. हिच्या 
डाव्या अंगच्या खोलींत अन्नपूर्णा आहे. लक्ष्मीचे देऊळ इ. १८३० 
मध्यें गुरसाळयाच्या कवडे नांवाच्या कोणी गृहस्थांनीं बांधिले. 
बाजीरावाच्या ओवरींत नारद आहे. या ओवरीच्या शेजारीं 
कोपऱ्यांत वर चढून गेलें म्हणजे एक शिवलिंग लागतें. ह्याचें 
रामेश्‍वर असें नांव आहे. परिचिमेच्या भितींतील ओवऱयांतून सूर्य, 
गणेश, खंडोबा व नागोबा हे देव आहेत. 

५. विठोबाचे देवळामागें वायव्य कोपऱ्यांत पूर्वेकडे तोंड करून 
रुक्मिणीचे देऊळ आहे. ह्यांत गाभारा, मध्यगृहू, सुख्य मंडप व 
लाकडी सभामंडप ह्यांचा समावेश होतो. लाकडी सभामंडपांत 
देवीपुढें कथाकोतंनें होतात. येथें एक दीपमाळ आहे. मुख्य मंडपाला 
सहा खांब आहेत. मध्यगृहाच्या उत्तरेकडील भितींत एक खोली 
आहे. तें रुकिमणीचें शेजघर होय. मध्यगृहाच्या दक्षिणेकडील भितीस 
देरवाजा आहे. तिकडून सत्यभामा व राही ह्यांच्या मंदिराकडे 
रस्ता जातो. मध्यगृहाच्या पलीकडे गर्भागार आहे. त्यांत रुकिमिणीची 
सिहासनस्थ मूति आहे. या मंदिराच्या जवळच रस्ता टाकून दोन 
दोन खोल्या आहेत. त्यांपेकीं एकींत सत्यभामा व दुसरींत राही आहे. 
रुक्मिणीकडून दक्षिणेकडच्या दरवाज्याने येतांना डाव्या हातास 
नवग्रहांची (मातृकांची ? ) एक शिला आहे. रुक्मिणीचे सभामंड- 
पाच्या पायर्‍या चढून वर आलें म्हणजे समोर अद्वत्थ वक्ष लागतो. 
ह्याचें नांव सुवर्णेपपळ. येथून रुक्मिणीचें पुन: मुखदर्शन घेतात. 
याला पार्‌ आहे. ह्या वृक्षाजवळचे ओबरींत डावीकडन उजवीकडे 
जाऊं लागलें म्हणजे सहा खोल्यांतून पुढील देव दिसतात. पहिलींत 
काशी विश्वनाथ, दुसरींत रामलक्ष्मण, तिसरींत पितळेच्या पत्र्याने 
मढविलेल्या कुत्र्यावर आरूढ झालेली कालभैरवाची मात, चौथींत 
रामेश्‍वराचें लिंग, पांचवींत दत्तात्रय, सहावींत नरसोबा असून सातवी 


१ क्षत्रवणन ९ 


खोल्या व सोळखांबी मंडप यांमध्ये अरुंद रस्ता आहे. त्याच्या पुर्व 
टोकास भितींत एक शिलालेख आहे. त्याला चोऱ्याऐशीचा लेख 
म्हणतात. ह्याच्या वरच देवी वसविली आहे. चोर्‍्याऐजीचा शिला- 
ळेख व देवी ह्यांवरून या ठिकाणास चोऱर्‍्याऐशीची देवी असें म्हण- 
सात. ह्या दगडास पाठ घासली असतां तितक्‍या लक्ष जन्मांचा 
फेरा च॒कतो असा भाविक लोकांचा समज आहे. चोौर्‍याऐशीचें दर्शन 
घेऊन सोळखांबी मंडपांत आलें असतां वायव्येकडील कोपर्‍यांत दोन 
पाढुकाजोड आहेत. एक जोड सुर्येनारायणाच्या मूर्तीसमोर उत्तरे- 
कडील दरवाज्याजवळ आहे. त्याच्या अलीकडे दुसरा जोड आहे 

त्याला गारेच्या पादुका असें म्हणतात. दामाजीपंताच्या विनंतीवरून 
महाराचे वेषांत पांड्रंगानें बादशाहाला दर्शन दिलें तें हया जागीं 

त्याचें निदर्शक ह्या पादुका होत. पांड्रंगांचें मुखदर्शन घेण्याच्या 
तीन जागा आहेत. पहिली चौखांबी मंडपांतील रंगशिला; दुसरी 
मरुड खांबाजवळची व तिसरी मक्‍क्‍तिमंडपांतील गणपतीजवळची 
जागा. मुक्तिमंडपांतून बाहेर येऊन उजवीकडे वळलें म्हणजे जो 
भाग लागतो तेथील खोलींत तेहतीस कोटि देव आहेत. या ठिकाणीं 
कोटि या शब्दाचा अर्थ संख्या असा त धरतां प्रकार असा धरावयाचा 

ह्यांची पुजा वगेरे रामानुजपंथी लोकांकडून होते व उत्पन्नही 
त्यांनाच मिळतें. ह्या देवांसमोर एक मारुती आहे. तसेंच येथें 
जवळच एक मोठा वटवृक्ष आहे. हा जुनाट असून वटसावित्रीचे 
दिवशीं सर्वे स्त्रिया ह्याचें पुजन करतात. विठोबाच्या देवळाच्या 
शिष्वरदर्शनाचें माहात्म्य मोठें असून यात्रेच्या दिवसांत लोकांस 
विठोबाचें दर्शन होणें शक्‍य नसतें. त्या वेळीं शिखरदर्शनावर आपली 
तहान भागवितात. 

६. विठोबाच्या उपचारांचे नित्य व नेमित्तिक असे दोन भाग 
होतात. पेकी नित्योपचारांत काकडआरती, पंचामृतपुजा, माध्याह्न- 
पुजा, अपराहणपूजा, धूपारती, शेजारती, हे समाविष्ट होतात. काकड 
आरतो--हींत देवास जागे करणें, त्याचे पाय धणे, गंध लावणें 
माळा घालगें, धप, दीप, नेवेद्य, काकड्याने आरती व मंत्रपुष्प हे 


१० . श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 

विधि असतात. पंचामृतपुजा--या पुजेत जुन्या माळा व वस्त्रे उत- 
रणे, पंचामृतस्नान, शुद्धोदकस्नान, वस्त्रपरिधान, आदरशोदशन' 
इत्यादि षोडश उपचार असतात. मध्याहनपुजा--हींत देवास महा- 
नेवेद्य अपेण करणें हेंच मुख्य काम असतें. अपराहूणपुजा--ही दिवसां 
तिसऱया प्रहरीं होत असून हींत पादप्रक्षालन व नवीन वस्त्रपरिधान 
हे विधि मुख्य असतात. धूपारती, शेजारती--ह्या पूजा इतरत्र 
प्रचलित असल्याप्रमाणेंच आहेत. 


७. देवास बुधवारीं व शनिवारीं अभ्यंगस्नान घालतात. एका- 
दशीला रोजच्या प्रमाणे शेजारती होऊन देव झोंपण्यास जात 
नाहींत. या दिवशीं देवाला उपवासाच्या जिनसांचा नेवेद्य दाख-. 
वितात. धनसंक्रांतीपासुन मकरसंक्रांतीपर्यंत खिचडीचा नेवेद्य 
असतो व पोषाखाचे वेळीं देवास कानपट्टी बांधितात. माघ शुद्ध 
पंचमीपासून रंगपंचमीपर्यंत देवाच्या पायांवर गुलाल टाकितात व 
डोक्यास बत्ती पागोटें बांधतात. उन्हाळ्यांत तिसरे प्रहरीं देवास 
गार पाणी, उपाहाराथे कांहीं फराळाचे पदार्थ व तांबूल अर्पण 
करतात. पूर्वी पाडव्यापासून मृगनक्षत्र निघेपर्यंत देवास तिसरे 
प्रहरीं गंधाची उटी करीत असत. आतां शेजारतीचे वेळीं करतात. 
गोकुळअष्टमीचे नऊ दिवस देवाकडे चांगला उत्सव होतो. त्या वेळीं 
कथा, कोतेन व ब्राह्मणभोजन होतें. आषाढ वद्य १सव कातिक 
वद्य २ स देवळांत काला होतो. तेव्हां हरिदासाचे डोक्यास पादुका 
बांधून वाजत गाजत त्याला देवळांत आणितात. काला मारवी- 


पाशीं होतो. काल्याची दही हंडी फोडतात व सर्वास तीमधील दही, 
प्रसाद म्हणून देतात. 


८. देवाप्रमाणे रुक्मिणीला मंगळवारी व शुक्रवारी अभ्यंगस्नान 
असतें. उन्हाळ्यांत तिसरे प्रहरीं पाणी अर्पणे करितात व उटी 


"३ १ ह्यास नामदेवकाळा असही म्हणतात ह मत सया ह्यास नामदेवकाला असेंही म्हणतात. हा काला साधू नामदेव करीत' 
असत; पुढे तो त्यांच्या वंशजांकडे चाळू होता. नंतर कांहीं कारणांनी हरि*' 
दासांनीं करण्याची वहिवाट पडली. काल्याचे वेळीं गोकुळांत कृष्ण खेळ 
खेळले त्यांपैकीं कांहीं करून दाखवितात. । 


१ क्षेत्रणंन  .. ११ 
लावितात. धनसंक्रांतीपासून महिनाभर खिचडीचा नेवेद्य दाखवितात. 
नवरात्रांत देवीचा नऊ दिवस उत्सव होतो. रोज दागिने घालतात. 
देवीपुढे नऊ दिवस पुराण, गायन, कथा व ब्राह्मणभोजन हीं चाल- 
तात. सर्व सण, भोगी, संक्रांत व किक्रांत ह्या दिवशीं देवीस सर्वे 
दागिने आणि राखी पोणिमेस राखी व इतर अलंकार घालतात. 

९. आषाढी व कातिकी या यात्रा पंढरपुरास दांडग्या भरतात व 
त्या वेळीं हजारों लोक दर्शनास येतात. त्या सर्वांना देवाचे नित्य 
उपचार चालल्यास दर्शन व्हावयाचें नाहीं; ह्यासाठीं यात्रा भरू 
लागण्याचे पूर्वी म्हणजे शुद्ध पंचमीस देवाचा व देवीचा पलंग बाहेर 
निघतो. तेव्हांपासून प्रक्षाळपूजा होईपर्यंत दोघांचे सर्व नित्योपचार 
बंद असतात. फक्त सकाळचें स्नान व पूजा दोहोंकडे होते आणि 
देवाचे दर्शनास नंतर सर्वकाळ मोकळीक मिळते. यात्रेच्या दिवसांत 
मक्‍तांस अहोरात्र दर्शन दिल्यामुळे पांडुरंगास शीण येतो अश्शी सम- 
जूत आहे. म्हणून प्रक्षाळपूजेचे दिवशीं उंची उटण्यांनीं व साखरेने 
देवाचें अंग चोळून स्वच्छ करितात. ह्या दिवशीं गांवांतल्या लोकां- 
कडून साखरपाणी देवास स्नान घालण्यासाठीं येतें आणि देवास 
पुष्कळ स्नानें घालतात. हेतु हा कीं देवाचा शीण जावा. ज्या वेळीं 
देवाचे अंगास घाम सुटलासा दिसतो तेव्हां स्नान घालणें बंद करून 
व पोषाख घालून धूप, दीप, नेवेद्य अर्पण करितात. देवाचे स्नाना- 
नंतर बडवे लक्ष्मीसमोर स्नानें करितात. 

१०. ह्याशिवाय देवळांत गौरी व गणपति ह्यांचा उत्सव होतो. 
महालक्ष्मीच्या. समोरील . ओट्यावर गणपति बसवितात. ह्याचें 
विसर्जन अनंतचतुदेशीस होतें. बडवे मोठ्या घाटीजवळ व उत्पात 
रुक्मिणीकडें गौर बसवितात. 

११. पांड्रंगाचे अलंकार: सोन्यांचे-पायांत पेंजण व साखळ्या, 
हातांत कडींतोडे, दंडांत बाहुभूषणें, सोन्याचा मुकूट, नाम, नेत्र, 
बोराएवढ्या सोन्याच्या मण्यांच्या पांच चार माळा, पुतळ्या व 
मोहरा यांच्या माळा, सूर्यहार, चंद्रहार, जानवें, मुरली. जडावाचे- 
कानांत चौकडा, व मकरकुंडलें शिरपेंच, नाम, कोस्तुभमणि व कम- 
ळाचा हार. मोत्याचे-बोराएवढ्या मोत्यांची एकावळी, कंठे, इत्यादि. 


१२ श्रोविठठुल आणि पंढरपुर 


५५४१-८९ ५४५५-५५-१५ ५-५५८॥५-/४2५--.५/--५- ८४ ८४५-/५-/५/४- 


१२. रुक्मिणोचे अलंकार : सोन्याचे-पेंजण, साखळ्या, गोट, 
पाटल्या, तोडे, वाको, सरी, कंठा, चंद्रहार, मोहरा व पुतळ्या 
यांच्या माळा, चौकटी पेट्यांची माळ (हायकोल), तानवडीं, 
कर्णेफूल व मंगळसूत्र. जडाबाचे-कमरपट्टा, शिद्यांचा हार (ह्यास 
पाचू लावले असून ते खारकेएवढे लांब आहेत. यास मोत्यांचे 
पांच पांच सर आहेत. हा गळ्यापासून मांड्यांपर्यंत लांब 
पडतो), ठुशी (वर मोती व खालीं पाचू), बाजूबंद, बिदी, 
बिजवरा, कर्णफुले, मुकूट, मत्स्य व तन्मणी. सोत्याचे-कंठे, पेट्या, 
पोतपेट्या, पाटल्या, जवे, बांगड्या, बाजूबंद, बिदी, बिजवरा, 
मोठी नथ, काप, पुतळी. 


१३. महाद्वा रावर असलेल्या एका लेखावरून तो दरवाजा रख्माजी 
अनंत पिंगळे यानें कृष्णाजी मुरार याच्या हस्ते शक १५४० 
(इ. १६१८) मध्यें बांधला असें दिसतें. फरशी सभामंडपाचा पूर्वेचा 
कांहीं भाग दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या कारकिर्दीत गुंडोजी 
बुवांच्या भजनासाठीं बांधला गेला असें म्हणतात. याच मंडपांतील 
उत्तर बाजूच्या ओवऱ्यांपेकीं दोन कोणा शिवदेव आडनांवाचे किवा' 
कोणा शिवदेवाचे मुलगे पांडुरंग व निळो यांनीं शक १६ ६० च्या 
कातिकांत (इ. १७३८) व दोन त्रिबकराव मामा पेठे यांनीं 
याच सालीं पौषामध्यें बांधल्या असें त्या ओवर्‍यांवरील लेखांमळें 
समजतें. फरशी मंडपामधून पायऱ्या चढून आलें असतां लाग- 


णारा सोपा त्यामधील उत्तरेच्या भितींत असलेल्या लेखावरून श. 
१५४३ (इ. १६२१) मध्यें माणकोजी नारायण व आपाजी या 


नांवाच्या कोणी पेड नांवाच्या गांवीं राहणार्‍या सावकारांनीं बांधला 
असें दिसतें. सोळखांबी मंडप सुमारें १५० वर्षांपूर्वी दौंडकर 
नांवाच्या कोणी इसमानें बांधला असें म्हणतात. सोळखांबी मंड- 
पाच्या बाहेरील दक्षिणेकडचा भाग शक १७७१ (इ.१८४९)च्या 
सुमारास मंनाबाई आनंदराव पवार यांनीं बांधला. विठोबाच्या 
देवळाचें शिखर भोरच्या संस्थानिकांनी 


सालीं धले शक ७५ ड़. ठं 
सालीं बांधलें. रुक्मिणीच्या देवळाचें मिलर ९ (३.१८३०) 


ण्य ल्पही अर्वाचीन म्हणजे १६ 
बया शतकाअलीकडचें असुन त्या देवळाचा सभामंडप निजामाचा 


१ क्षेत्रवर्णन १३ 
दिवाण चंदूलाल यानें बांधला आहे. पांडुरंगाच्या दक्षिणद्वाराकडील 
ओवऱ्या हश. १७२९ (इ. १८०७) च्या कातिकांत व मंडप शर. 
१७३३--३४ (इ. १८११) मध्यें झाला. 

१४. विष्णुपद--वेणुनाद-पुंडलीकाचे देवळापासून दक्षिणेस सुमारें 
पाऊण मेलावर नदीचे पात्रांत हें देऊळ आहे. विष्णुपदाची मूळ 
बांधणी इ. १६४० सालीं कोणी धामणगांवकर बुवांनीं केली व 
इ. १७८५ मध्ये चिंतो नागेश बडवे यांनीं हल्लीचे स्वरूप दिलें. 
गोपाळपुर-पंढरपूरच्या दक्षिणेस सुमारें एक मेलावर गोपाळपूर हें 
वाडीवजा गांव असून तेथें गोपालकृष्णाचें देऊळ आहे. हें बांधण्यास 
सुरवात इ. १६६६ सालीं श्रामजी अनंत नांदिवरेकर व त्याचे नात- 
लग यांनीं केली आणि कोणी गजेंद्र यशवंतानें संपविले. याचे उत्तरेस 
मीमक राजाचें, त्याचे पूर्वेस लक्ष्मीनारायणारचें देऊळ आहे व जवळच 
जनाबाईची गुहा आहे. पंचमुखी भारुति-दत्ताच्या घाटाच्या दक्षि- 
णेस कांहीं अंतरावर हें देऊळ आहे. हें दुसऱ्या बाजीरावाच्या कार- 
किर्दीत बांधलें. भुलेश्‍वर-पंचमुखी मारुतीच्या पलीकडे व घाट- 
ग्यांच्या बागेजवळ हें स्थान आहे. हें इ. १७८७ मध्ये जनाजी बाजी 
घाटगे यांनीं बांधलें. यासच गॅझेटियरमध्यें बेळोचा महादेव म्हटलें 
आहे. पद्यावती-पंढरपूरच्या पश्‍चिमेस अर्ध्या मेलावर या नांवाचें 
तळें व देऊळ आहे. हें सकवारबाई भ्रतार यशवंतराव पवार यांनीं 
इ. १७७८ मध्यें बांधलें. व्यास-पंढरपूरच्या उत्तरेस हें देऊळ आहे. हें 
ज्योतिपंतदादा' महाभागवत यांनीं बांधलें असें म्हणतात. अंबाबाई- 
ही व्यासाचे देवळापासून वरेच अंतरावर पूर्वेस आहे. मूळ देऊळ सिटू 
कोळययालें बांधलें. त्याचा जीर्णोद्धार लिंबा नांवाच्या नर्तकीनें इ. 
१८५४ च्या सुमारास केला. लखूबाई-हें देऊळ पंढरपूरच्या पूर्वेस 
वाळवंटांत आहे. जुन्या देवळाचा जीर्णोद्धार धोंड भट कटके नांवाच्या 
कोणी गृहस्थाने इ. १७८० च्या सुमारास केला. यमाई व ज्योतिबा- 
हीं देवळे पंढरपूरच्या दक्षिण भागांत आहेत. श्रीधर स्वामींचो 
समाधि-कुंभार घाटावर रामविजय, हरिविजय इत्यादि ग्रंथांचे कत 
श्रीधरस्वामी नाझरेकर यांची समाधि आहे. नगरेइवर-कासारघाट 
चढल्यावर उजव्या हातास हें देऊळ आहे. सरकारवाडा महादेव- 


शड श्रोविठ्ठल आणि पंढरपुर 
चंद्रभागा घाटावरील सरकारवाड्यास जातांना डाव्या हातास हें 
देऊळ आहे. त्र्यंबकेडवर-रोकडोबाच्या वेशीजवळ हें देऊळ आहे. 
ताकपिठ्या विठोबा-विठोबाच्या देवळाच्या पश्‍चिमेस एका बोळांत 
हें देऊळ आहे. हें श. १५४० च्या सुमारास राधाबाई नांवाच्या एका 
ब्राह्मण विधवेनें बांधिले. कोटेश्‍वर-होळकर रामाच्या उत्तरेस हें 
स्थान आहे. खाजगीवाले मूर्तो-सरदार खाजगीवाले यांच्या घरीं 
विठ्ठल, राधा व रुक्मिणी यांच्या सोन्याच्या मूर्ती आहेत. आषाढी व 
कातिकी एकादशीस यांचीच रथांतून मिरवणूक काढतात. गोंदवले- 
कर राम-कोमटी आळींत भडगांवकरांचे वाड्यांत हें देऊळ आहे. 
नामदेव-हें देऊळ कासार घाटावर आहे. महाप्रभ्ची बेठक-हें 
स्थान नदीच्या पलीकडील तीरास आहे. काळभैरव-विठोबाच्या 
देवळांतून महाद्वारानें वाहेर पडून पूर्वेस जाऊं लागलें असतां डाव्या. 
हातास दुकानांच्या ओळींत हें देऊळ आहे. हें इ. १७३० च्या सुमा- 
रास कोंकणे नांवाच्या कोणी ब्राह्मणानें बांधलें. गणपती-काळ- 
भैरवाचे देवळाजवळच हा आहे. श्ाकंभरी-काळभेरवाच्या पुर्वस हें 
देऊळ आहे. हिला बनशंकरीही म्हणतात. मल्लिकाजृंन-शाकभरीचे 
देवळापुढील एक दुकान टाकलें की हें देऊळ लागतें. हें लिंगायतांचें 
असून बरेंच जुनें आहे. याचा कांहीं भाग अतिशय जुना आहे. कांहीं 
भाग नरहर नांवाच्या लिंगायत सोनाराने बांधला व कांहीं भाग 
इ. १८२० व १८५४ सालीं बांधला गेला. तांबडा मारुति-महाह्वार 
वेशींतून बाहेर पडतांच डाव्या हातास हें देऊळ आहे. याची स्थापना 
रामदास स्वामींनीं केळी. पहिला जीर्णोद्वार पांढरे यांनीं इ.१७३० 
च्या सुमारास केलाव २ राइ. १८५५ च्या सुमारास झाला. राम-- 
महाद्वार वेशींतून पूर्वेस जातांना चोक ओलांडल्यावर डाव्या हातास 
होळकरवाड्याची हहद आहे तींतच नदीच्या बाजस हें देऊळ आहे. 
हें अहिल्याबाई होळकर यांनीं बांधलें आहे. मरलोघर--रामाच्या 
देवळासभोर चंद्रभागेकडे जातांना उजव्या हातास हें देऊळ आहे. हें 
बायजावाई शिदे यांनीं इ. १८४९ च्या सुमारास बांधिले. गारेचा 
महादेव-हें देऊळ मुरलीधराच्या देवळाजवळच आहे. हें पहिले 
बाजोराव पेशवे यांनीं बांधळें असा प्रवाद आहे. पुंडलौक-विठो- 


2 क्षेत्रवणेन १५ 


'बाच्या देवळासमोर चंद्रभागेच्या वाळवंटांत हें देऊळ आहे. याचें 


मूळ काम इ. १७५० मध्यें होळकरांनीं केलें. त्याची दुरुस्ती 
इ. १८५० मध्यें नंदराम यांनीं केली व श्रीधर कृष्ण भाटे यांनीं 
इ. १८७८ मध्यें त्यास मंडप जोडला. चंद्रभागा-चंद्रभागा घाटावर हें 
देऊळ आहे. हें इ. १८५७ च्या सुमारास गोविदबूवा चोपडेकर 
यांनीं बांधलें. दत्त-चंद्रभागेच्या देवळाच्या दक्षिणेस दत्ताचे घाटा- 
वर हें देऊळ आहे. वटेश्‍वर महादेव-दत्ताचे देवळाजवळ हें आहे. 
बेरोचा भहादेव-वटेश्‍वर महादेवाच्या पठ्चिमेकडील , रस्त्यावर 
डाव्या हातास बर्‍याच अंतरावर हें आहे. हें कोतवाल बेरी यांनीं 
इ. १७८५ मध्यें दुरुस्त केलें. पूवीं यास भद्रेश्‍वर म्हणत. काळा 
सारुति-याच रस्त्याने पुढें गेळें असतां कोपर्‍यावर हें देऊळ लागतें. 


हें इ. १७९९ च्या सुमारास एका गरीब ब्राह्मणाने बांधलें व सभा- 


मंडपाचें काम इ. १८६० च्या सुमारास मुंबईच्या एका भाटिया 
गृहस्थाने केलें. चोफाळा-काळय़ा मारुतीपासून उत्तरेकडे जो रस्ता 
जातो त्यावर कांहीं अंतरावर हें देऊळ आहे. यांतील देव विष्णु- 
पंचायतन. हें इ. १७७० च्या सुमारास इंदापूर येथील नारायण 
नाखरे यांनीं बांधलें. पारावरील दत्त-हरिदास घाटावर हा आहे. 
बाभळ्याचा महादेव-उद्धव घाटावर हें देऊळ आहे. हें उपर्युक्त 
बेरी यांनीं इ. १७७२ मध्यें बांधलें. अमतेश्‍वर--रामायणाचे गेटा- 
वरून चाटीआळींत येत असतां कुंभार वेशींतील रस्ता ओलांड- 
तांच उजव्या हातास हें देऊळ आहे. हें जुनें असून त्याची दुरुस्ती 
इ. १७८० सालीं गोविद नाईक केसकर यांनीं केली व मंडपाचे 
काम इ. १८१० मध्यें एका गोसाव्यानें पुरें केलें. 

१५. पंढरपुर येथें इतर मोठमोठचा क्षेत्रांप्रमाणें चंद्रभागा अथवा 
भीमा नदीस घाट बांधले असून त्यांचा यात्रेकरूंना अतिशय उप- 
योग होतो. हे घाट पुढीलप्रमाणे आहेत.* (१) कृष्णाजीचा घाट 
(कृष्णाजी नाईक नरगुंदकर-इ. १८२५), (२) हा हल्लीं जमि- 
' १ प्रत्येक घाटापुढें कसांत तो बांधगाऱ्या इसमाचे नांव व बांधल्यार्चे 
वर्षे दिलें आहे. ही माहिती सोलापूर गॅक्ञेटियरमध्यें आहे. 


१६ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 

(गोपाळ नाईक तांबवेकर-इ. १७८०), (४) हरिदासघाट (हरि 
जानाई आप्पा हरिदास-इ. १७८५), (५) कुंभारघाट (रामचंद्र 
कृष्ण लिमये-इ. १७७०), (६) हा अपुरा आहे ( इ. १७९०), 
(७) महाद्वारघाट ( चितो नागेश बडवे-इ. १ ७८५ ), (८) | 
कासार्‌घाट (रामराव जवळेकर-इ. १७९८), क. ९) चंद्रभागा घाट 
(धाकटे बाजीराव पेशवे व गोविदबुवा र-इ. १८२०), 
(१०) दत्ताचा घाट (चितामणराव आप्पासाहेब सांगळीकर-इ. 
१८२०), (११) या घाटास विशेष नांव नाहीं ( गोपाळ नाईक 
जांभेकर-इ. १७७०). 

१६. येथें म्युनिसिपल कमेटीनें लोकमान्य टिळक हायस्कूल, 
उद्योग्शाळा, संस्कृत पाठशाळा, नेटिव्ह जनरल लायब्ररी या 
लोकोपयोगी संस्था चालविल्या असून त्याशिवाय गोरक्षण, अनाथ- 
बालकाश्रम, फाउंडलिंग होम, श्री. आपटे व कवठेकर यांचीं 
हायस्कुलें, ट्रेनिंग कॉलेज, इत्यादि संस्था उपयुक्त काम करीत आहेत. 

१७. येथील लोकांचे मुख्य धंदे यात्रेकरूंची व्यवस्था करणें, खडी! 
काढणे, कुंकू, बुक्का, तपकोर, जर्दा, लाखेच्या वांगड्या, तुळशीच्या 
मण्यांच्या माळा, विणे, चिपळ्या वगेरे वारकरी सांप्रदायिकांस 
उपयुक्‍त अशा वस्तू तयार करणें हे आहेत. सध्या जिनिगच्या 
गिरण्याही निघाल्या आहेत. येथील आठवड्याचा बाजार मंगळ- 


वारीं भरतो; त्या वेळीं व यात्रेच्या दिवसांत वरील वस्तूंची फार 
मोठी देवघेव होते. 


२ अर्वाचीन उल्लेख 

१. सामान्यत: मराठेश्याहींत 
पतिव पेशवे आणि त्यांचे 
कित्येक वेळां पंढरपुर, 
उ. राजवाडे खंड 


होंत व विज्षेषतः पेशवाईत स्वत: छत्र- 
किवा त्यांच्या प्रतिपक्षाचे अनेक सरदार 
तुळजापूर वगेरे क्षेत्रांच्या यात्रेस गेले होते. 
६६ पू: १४ वरदा १३६१ (इ. १७३९) मध्ये 


. २ अर्वाचीन उल्लेख १७ 
राजश्री स्वामी (बहुधा शाहू छत्रपति) मिरजेहून आणि राणोजीं 
शिंदे चांभारगोंद्याहन प्रथम पंढरपूरच्या आषाढी यात्रेस आणि 
नंतर तुळजापुरास गल्याचें नमूद आहे. याच खंडांत पृ. १०९ वर 
रामचंद्रवावा सुखटणकर श. १६७६ (इ. १७५४) च्या आषाढीस' 
पंढरपुरच्या यात्रेसे गेले असतां तेथें बहुधा जिवाजीपंतांचे (खाजगी- 
वाल्यांचे) पुतणे गोपाळराव यांची व बावाच्या लोकांची बोला- 
चाली झाली. तेव्हां बावांनीं रागावून माणसें लावून गोपाळरायास 
मारलें अशी हकीकत आली आहे. पेशवे रोजनिद्यांचे शेवटीं 
पेशव्यांचे मुक्काम दिले आहेत त्यांवरून पेशवे व त्यांचे सरदार 
कर्नाटकाच्या स्वारीस जातांना व परततांना अनेकदां पंढरपुरावरून 
जात येत असें दिसतें. पण अश्या सर्वे उल्लेखांचा विठ्ठल देव- 
स्थानाची माहिती समजण्यास तादृश उपयोग नसल्यामुळें येथें ते 
गाळले आहेत. देवस्थान किवा क्षेत्र यांविषयीं माहिती देणारे 
तेवढेच निदेश येथें घेतळे आहेत. मराठी साधनग्रंथांना प्राय:,सूची 
नसल्यामुळें अशा ग्रंथांतील झाडून सारे निदेश एकत्र करणें अति- 
शय कालावधीचे काम आहे. निरनिराळ्या कारणांनी उपर्युक्त 
साधनग्रंथ चाळीत असतां आढळले तेवढे निदेश येथे दिले आहेत. 

२. श. १४९० विभव श्रावण शुद्ध १ रविवार (इ. १५६८ 
जृुळ २५) या दिवशीं इंदापूर येथें झालेला. एक महजर उपलब्ध 
आहे. यांत पंढरपूरचे बडवे व उत्पात यांमध्यें. देवाच्या वृत्ती- 
संबंधीं भांडग लागलें असतां वडव्यांनीं सांगितलेला व गांवसभेनें 
मान्य केलेला असा विठ्ठलाचे बडवे, उत्पात, पुजारी, वेणारी, 
डिगरे, परिचारक, हरिदास, दिवटे हे सेवेकरी व त्यांचे ह्क्क 
यासंबंधीं तपशील आला आहे.* 

२ अ. सु. १०४१ सफर १६ (अव्वल साल श. १५६२ ज्येष्ठ 
वद्य ४, इ. १६४० मे २८), सु.. १०४६ सफर १२(श. १५६८ 
चन शुद्ध १४, इ. १६४६ मांचे २०) वसु. १०९४, फ. ११०३ 
रबिलाखर ५ (श..१६१५ मार्गशीर्ष शुद्ध ६, इ. १६९३ नोव्हेंबर 


हजआकिकि. नळ ळा 


१ वडवे प्रकाशित*कागद क्र. १ 
२ क 


१८ श्रीविठुल भणि पंढरपूर 


२३) या कालनिर्देशांचे तीन महजर आणि सु. १०९४, फ. १ टो ३ 
'रबिळाखर ७ (श. १६१५ मागेशीषं शुद्ध ८, इ. १६९३ नो? 
२५) या कालनिर्देश्ाचें दुय्यम अधिकाऱ्याचे एक अस्सल पत्र 
'उपलब्ध आहे. त्यांवरून असें दिसतें कों, पांड्रंगाची पालखी व 
'पालखीचें उत्पन्न यांवर आणि पांड्रंगास कोणी घोडें वगेरे वाहिले 
तर त्यावर मालकी कोणाची याविषयीं बडवे व बेणारे यामध्यें अनेक 
वेळां भांडण लागळें असतां प्रत्येक वेळीं त्याचा निकाल साक्षी- 
पुराव्याचा विचार करून बडव्यांच्या बाजूनें दिला गेला. आणि 
गांवाने तसे महजर करून दिल्याने अधिकाऱर्‍्यानेंही पत्र करून 
दिलें. विसाजी देशमूख भूमकर याच्या मुलीनें वाचादत्त घोडे 
द्वेवास अपिल्यामुळें हा प्रश्‍न नव्यानें उत्पन झाला होता असें 
ओवटच्या पत्रांत नमूद आहे. 

३. पंढरपुरास पालख्या व दिड्या जाण्याचा प्रघात बराच जुना 
आहे .असें दिसतें. शू. १५६०॥६१ (इ. १६३९) सालच्या ३ पत्रांत 


पालखी व दिडी पंढरपुरास गेली असतां लागलेल्या खर्चाचा तप- 
शील दिला आहे. 


४. भविष्य सांगणार्‍या श.१५८१ (इ.१६५९) च्या एका पत्रांत 
“वेश्या [ख] पंढरपुरीचा विठ्ठलमूति काडि(ढि)ली' असा उल्लेख 
आहे. यांतच तुळजापूरची मूर्ती, कोल्हापूरची महालक्ष्मी व विजा- 
पूरचा रवळनाथ यांनाही त्रास पोहोंचल्याचें नम्‌द आहे. 

आ. र १५९९ नंतर केव्हां तरी लिहिलेल्या एका स्मरण- 
पत्रावरून असें दिसतें को, श. १५९१ पोष शद्ध २ (इ: १६९९ 
डिसेंबर १४) रोजीं देवानें पंढरपूर हें स्थळ सोडले. पुढें श. 
१५७४आषाढ शुद्ध १ स या १६७२ जून २४) देवास बाहेर 
काढून चिचोळी गांवांत ठविलें; तों गडबड झाल्यानें पुन: त्यास लप- 
विल. नंतर भाद्रपदांत (ऑगस्ट-सप्टेंबर) कोणा त्रिबक बहिरवा- 

रि "क्ल ल्य क्कल्न्स््नप्क्तिा्त्ल्स््य ल्क नत्र 

१ पढरपुर संशोधन मंडळांतील श्री. विश्‍वनाथ _गोपाळ बडवे यांचे 
कागद; क्र. ३ चा मह 


हजर वनिप पृ. ६५ वर प्रकाशित झाला आहे. 
२ शिचप्र ८७, ८८. ३ शिचसा. १॥४७ 


२ अर्वाचीन उल्लेख १९ 


२-५ लपा“: 


करितां त्यास बाहेर काढिले. नंतर ह. १५९५ वेद्याख शुद्ध सप्त- 
मीस (इ. १६७३ एप्रिळ १३) देवास कोणा (बडवे) बापभावांच्या 
स्वाधीन केलें. पुढें श. १५९७ चेत्र वद्य सप्तमीस (इ. १६७५ 
एप्रिळ ६) कोणा रंगोजीनें देवाची चोरी केली; पण कांहीं पेसे 
घेऊन आषाढ शुद्ध दशमीस (जून २२) देव परत दिला. पुढें भाद्र- 
पदांत (ऑगस्ट-सप्टेंबर) भानजी बडवे व रंगोजी यांनीं संगनमत 
करून पुनः देव पळविला. पण पेसे दिल्यामुळे भोसेकर व परंडेकर 
यांच्या मध्यस्थीनें दिवाळोसाठीं देव ज्याचा त्यास परत दिला. नंतर 
आरदिविन वद्य एकादशी ते कातिक बळिप्रतिपदेपर्यंत (ऑक्टोबर ५ 
ते ९) प्रुजा झाली. पण द्वितीयेस (ऑक्टोबर १०) मुघली सेना- 
पति वहादुरखान याचें सेन्य आल्यामुळें पुनः देवास लपविलें आणि 
एकादशीस (ऑक्टोबर १९) गुळसऱ्यास नेलें. तेथें तो पुढील 
दिवाळी (इ. १६७६ आक्टोबर २७) पर्यंत कसाबसा प्रकट होता. 
पण दिवाळीच्या सुमारास देव लपवून त्य़ाच्या पादुका मात्र ठेविल्या. 
पुढें हा. १५९९ आषाढ शुद्ध १५ (इ. १६७७ जुले ४) रोजीं देव 
परत स्वस्थानीं म्हणजे पंढरपुरास परतला. या वेळच्या मुसल- 
मानी परचक्रामुळें विठठलमूर्तीची केवढी ही तारांबळ व लोकांची 
देव चोरण्याइतकी किती हीन धनाशा ! हा कागद सवे दृष्टींनीं 
अतिशय उद्बोधक आहे.' 

४ आ. छत्रपति राजारामानें राज श.२० वेश्याख शुद्ध नवमीस (इ. 
१६९४ एप्रिल २३) काढलेले एक अभयपत्र व एक आज्ञापत्र आहे. 
त्यांवरून असें दिसतें कीं, तांब्रांचा (मुघल-मुसलमानांचा) ज्या 
ज्या वेळीं पंढरपुरास. त्रास होई तेव्हां तेव्हां विठ्ठलाची मूति 
पंढरपूरजवळच्या देगांव या खेड्यांत लपवून ठेवीत. पणया 
खेंड्यास मराठी लशकराच्या वदैळीमुळेंच वारंवार उपद्रव होई. 
तेथें माति ठेविल्या असतांनाच उपद्रव झाला तर देवाच्या सुर- 
क्षिततेच्या दृष्टीनें बरें नव्हे म्हणून हीं पत्रे आहेत. या पत्रांच्या 
अनुरोधाने मराठा सेनापति संताजी घोरपडे यानेंही सु. १०९६ 

जिल्हेज २२ (श. १६१७ आषाढ वद्य ९, इ. १६९५ जुले २४) 

१ पंढरपूर संशोधन मंडळ-वि. गो. बडवे यांजकडील कागद. 


२० श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


५५५५५४५५५५” /५/५-/५८/५/५-/५/५/५/४५/४५/४५१५/५/५- 


रोजीं उपर्युक्त गावास कोणत्याही प्रकारें उपद्रव न देण्याबद्दल 
आणि कोणी दिला तर त्याचें पारिपत्य करण्याबद्दल पागेस आज्ञा . 
केली आहे. श. १६१७ आशिविन शुद्ध पंचमी (इ. १६९५ ऑक्टोबर 
२) चें व पंढरपूरच्या सर्व गांवकऱ्यांनीं लिहून दिलेलें एक पत्र 
आहे. त्यावरून असें दिसतें कों, वडव्यांनीं मुसलमानी परचक्राच्या 
धामधुमीमुळें एकदां मूति लपवून ठेवण्यासाठीं देगाव येथें नेली 
असतां देगावकरांनीं देव सवे पंढरपूरकरांचा आहे तर सवव पंढरपूर 
गावाने विनंति केल्याखेरीज आम्ही मति ठेवून घेत नाहीं असा 
आक्षेप घेतला. तेव्हां देव बडव्यांचा असें समस्त पंढरपूरकरांनीं 
लिहून दिल्याचे हें पत्र आहे. यामुळें केवळ बडव्यांच्या विनंतीवरून 
मूति देगावांत ठेविली गेली. पुढें धामधूम ज्ञांत झाल्यावर बडवे 
मूति परत पंढरपुरास नेऊं लागले असतां देगावकरांनीं मति पोंच- 
ल्याची पावती मागितली. तेव्हां प्रल्हादबुवा, गोपाळ विठ्ठल 
इत्यादि सात वडव्यांनीं श..१६२१ कातिक शुद्ध प्रतिपदेस (ळा 
१६९९ ऑक्टोबर १३) पावती दिली व ते मूति घेऊन गेले.* 


५. औरंगजेबाची दक्षिणेवरील चढाई चाळू असतां इ. १६९५८ 
ते १६९९ पर्यंत त्याची छावणी पंढरपुराजवळ ब्रह्मपुरी अथवा 
बेगमपूर येथें होती. या कालांत पंढरपूरच्या देवस्थानास त्रास 
झाला असलाच पाहिजे. म्हणून पंढरपूरच्या विठ्ठलाची मति चंद्र 
भागेपळोकडील देगाव येथें दडविली होती असें नव्यानेंच सांपड- 
लेल्या. उपर्युक्त कागदपत्रांवरून 'सिद्ध होऊं पहात आहे. मसल- 
मानांच्या मृतिभंजनाच्या धाकामुळे अनेक ठिकाणच्या मति 
वर्षानुवर्षे ल्पविल्या गेल्याचेही दाखले आहेत. उदाहरणाथं श्रीरंगम्‌ 
येथील 'गूर्तीविषयीं प्रचलित असलेल्या दोन कथा साउथ 
इंडिया अँड ९२महम्मदन इनव्हेडस या' पुस्तकांत दिल्या असून 
एकत तर श्रीरंगमुच्या मूर्तीने सुमारें ९० वर्षे वनवासांत काढल्या- 
वर तिची पुन: पुर्वोच्या ठिकाणीं स्थापना झाली असें सांगितलें 
आहे(पू. ११२-११६, १५७-१६४). या वनवासाच्या कालांत 


>>>>>>>-:कनळळ 
क अमी त अ १ 


१ पढरपुर संशोशन मंडळ-बड्वे दप्तरांतील पांच कागद. 


'ऑशरशिणिशीप्ा 


२ अर्वाचीन उल्लेख २१ 
अतिशयोक्ति असण्याचा संभव आहे. पण परचक्राचे वेळीं सुर- 
क्षिततेसाठीं अद्या तर्‍हेनें मूत हलविणें शक्‍य असतें. 

५ अ. राजशक ३५ माघवद्य ५, बुधवार (इ. १७०९ जानेवारी 
१९) या मितीस शाहू छत्रपतीनें दिलेल्या एका सनदेची नकल 
उपलब्ध आहे. तीवरून असें दिसतें कों, छत्रपति राजारामानें 
श्रीविठ्लाचा अभिषेक, पुजा, नेवेद्य व दीपाराधना यांसाठीं आणि 
श्री. गोपाळ विठ्ठल बडवे यानें श्रीविठ्ठळाची पुजा सांग करावी 
स्हणून प्रत्येकों १८० पादशाही होनांचे वर्षासन दिलें होतें. त्या- 
विषयीं राजारामाचे पत्र आणून दाखविल्यामुळें शाहूनेंही प्रस्तुत 
सनद करून दिली. न 

६. श. १६३२ खर संवत्सर आहिविन वद्य १०,.फसळी ११२१ 
रमजान २१(२३) (इ. १७११ आक्टोबर २५) या' दिवशींचा 
एक कोलनामा (अभयपत्र) आहे. हा बहुधा पंढरपुरावर अमल 
चालविणाऱ्या मुसलमान अधिकार्‍्यानें दिला असावा. त्या वेळीं 
पंढरपूर कासेगांव परगण्यांत मोडत असल्यामुळे त्या परगण्याच्या 
देशमूखदेशपांड्यांनीं त्या अमलदारास विनंति केली को, श्रीस 
(विठ्ठलास) सिहासनीं बेसवावा, भोहछाव राहिला आहे, पुर्वी- 


. प्रमाणे चालविलें पाहिजे. त्यावरून अमलदारानें अभय दिलें की, 


तुम्ही देव सिहासनीं बेसवून मोहोछाव करणें, पूर्वीप्रमाणे चालवू. 
संशय धरूं नये. हें अभयपत्र मिळालें तरी आणखी चार वर्षेपर्यंत 
विठ्ठल देवाची सिंहासनावर स्थापना होऊन महोत्सव सुरू झाला 
नाहीं असें दिसतें. कारण फसली ११२५, रमजान २५ (श. १६३७ 
भाद्रपद वद्य १२, इ. १७१५ सप्टेंबर १३) या दिवशीं पंढरपूरच्या 
डव्यांच्या विनंतीवरून पूर्वीप्रमाणे देव देवळांत वसवून व देवाची 
सेवा करून सुखें असणे अश्या अर्थाचे अभयपत्र पुनः दिलें आहे. या 
दोन्ही पंत्रांवरून येवढे दिसतें कों, औरंगजेबासारख्या धर्मवेड्या 
मुसलमान बादशाहाच्या दक्षिणेंत स्वाऱ्या चाल झाल्यावर त्याच्या 
तडाक्यांत उत्सव तर राहूं द्याच, पण देवाची मूर्तीही सुरक्षित राहणें 
अशक्य असें वाटून बडव्यांनी तेव्हां मूति जी एकदां लपविली ती 
__ १ पंढरपुर संशोधन मंडळ-श्री. विश्वनाथ गोपाळ बडवे कागद 10 


२२९ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


---५-/-५५--५/५-५---८५-५/५८/८/५८/- 


औरंगजेब मेल्यावर चार वर्षांनीं मूतिस्थापनेविषयीं अभयपत्र मिळालें 
तरीही भुसळ्मान अधिकाऱ्याच्या आदवासनावर विश्‍वास ठेवणें 
योग्य नाहीं असें वाटून निदान आणखी चार वषें तरी मूर्तीची 
पंढरपुरास पुनः स्थापना करण्याचें धेर्य बडव्यांस झालें नाहीं.* 


७. सु. ११४५ जिल्हेज १७ (श.१६६६ पोष वद्य ४, इ. १७४५ 
जानेवारी १०) या तारखेस पेशव्यांनीं पंढरपूरचे रामचंद्र हरीस 
पत्राने कळविले आहे कीं, तेथील मागें ऐवज तुम्हाकडे जमा जाला 
आहे तोव पुढें जमा होईल तो व डांगे, बेणारे, बडवे यांची हरकी- 
गुन्हेगारी येईल तो ऐवज खर्च करून चंद्रभागेचा घाट उतम बांधणें. 

८. विठोबाविषयीं आणखी एक गमतीची नोंद आढळली आहे. 
दासोजी पवार यानें पंढरपुराहून येऊन पेशव्यांस सांगितलें की, 
काशीपंत धरणकरी यासाठीं पुण्याहून पेशव्यांकडून पंचवीस मोहरा 
घेऊन ये असें विठोबानें मला स्वप्नांत सांगितल्यामुळें मी येथें 
आलों आहे. त्यावरून बाळाजी बाजीरावानें सु. ११५० सवाल 
२७ (श. १६७१ भाद्रपद वद्य १४, इ. १७४९ सप्टेंबर २९ ) रोजीं 
पंढरपूरचा कमाविसदार रामचंद्र कृष्ण यास पत्र घालून कळविलें 
कौं, तुम्हांस स्वप्न पडल्यास काशीपंतास पंचवीस मोहरा द्याव्या.* 

९. इ. १७५१ मध्यें मे महिन्याच्या अखेरी अखेरीस पंढरपरांत 
बडवे र पवळाने इतरांशीं किवा आपसांत भांडण उत्पन्न होऊन एका 
प रामराजाकडे किवा अधिक बरोबर म्हणजे तारा- 
कडे धाव घेतली. तेव्हां तिनें पंढरपूरच्या देवळांत'व्यवस्थेसाठीं 
01:10 
क भा व्हा त्यांनी जानोजी निबाळकराकरवीं 
हु हाकलून देऊन बडव्यांचा अमल चालू केला असें दिसतें.* 

१०. महाराष्ट्रांत मराठी अमल सुरू झाल्यावर विठ्ठलाचा 
वनवास संपून व त्याची पुन: स्थापना होऊन पूजा-अर्चा सुरू झाली- 
व यी (श. १६७५ भाद्रपद वद्य २, इ. 

१ बडवे प्रकाशित कागद क्र. २ व ३. १रबादापेरी एरर. इव 
पेरो २२०२. ४ पेशवे दप्तर २ पेट्या कद क्र 


२ अर्वाचीन उल्लेख २३ 


"५५४५४५५५५५ ५--/--५/-८-५८-५८-८-५८---- 


१७५३ सप्टेंबर १४) चें बाळाजी बाजीरावानें परशराम रामचंद्राचे 
तफनें पंढरपुरास असलेला कमाविसदार रामचंद्र कृष्ण यास धाड 
लेळें पत्र उपलब्ध आहे. त्यावरून दिसतें कीं, बडवे देवापुढील 
उत्पन्न घेत, त्यांत अलंकार व वस्त्रे आलीं तर तीं देवास न देतां 
त्यांचा स्वतःच उपभोग घेत किवा विकत. यामुळे सरकारी कार- 
कून देवालयावर नेमिलळा आणि देवाच्या उत्पन्नाची नोंद करून 
त्यापेकीं देवाचें कोणतें व बडव्यांचें कोणतें हें ठरवून द्यावें लागलें 
पुढें बडव्यांनी सरकारी आज्ञेप्रमाणे चालण्याचें कबल केल्यामुळें 
देवालयांतील नोंद व वाटणी करणारा कारकन उठविण्यांत आला 
फक्त देखरेख करणारा कारकून ठेवला. बडव्यांनीं कवल केलें 
तें असें--(१) श्रीपुढें पाचशे रुपयांपर्यंत रोख येईल त्यांतून प्रथम 
पूर्वीपासून चालत आल्याप्रमाणे देवाचे उपचार करू आणि 
राहील तें न्यायतः वाटून घेऊं. (२) एकदम एकाकडनच पांचरशें- 
हून अधिक रुपये आल्यास ते देवाचे अलंकार व इतर साहित्य 
: यासाठीं खचू. (३) वस्त्रे येतील त्यांपैकीं उंचीं देवाचीं व सामान्य 
बडव्यांचीं. (४) अलंकारांपैकीं देवास उपयोगी पडण्यासारखे 
असतील ते देवाचे (इतर बडव्यांचे कौं काय? ). (५) वाहनें वगेरे 
वस्तू देवाच्या." 

०अ. सु. ११७० साबान १३ (श. १६९१ मार्गशीर्ष शुद्ध १४ 
इ. १७६९ नोव्हेंबर १२)चा व थोरल्या माधवरावाच्या शिक्‍्का- 
मोतेबाचा एक जाबता आहे. त्यांत पंढरीनाथाचें दर्शन व त्याची 
पूजा करणें यांविषयीं पुढील चार कलमें दिलीं आहेत. १ श्रीदेवाची 
पूजा-अभिषेक करणें तो ब्राह्मण व सेणवी याणी करावा. २ परभ 
वेश्य, शूद्र, याणी पायास हात लावून नमस्कार करावा, पाणी 
घालणें, पूजा करणे ब्राह्मणाकडून करवावी. ३ बायकांनीं देवाचें 
मस्तकीं पाणी घालं नये; ब्राह्मण बायकांनीं पाणी घालणें तर 
पायावर मात्र घालावें. ४ चांभार, परीट, बुरूड, तेली, मसलमान 
व महार वगेरे यांस नगारखान्याचे दरवाज्यांत जाऊं देऊं नये. २ 


बडवे प्रकाशित कागद, क्र ४. २ पंढरपूर संशोधन मंडळ-बाबूराव 
बडवे कागद. 


२४ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपूर . 
११. सु.११७१ रजब ९ (शर. १६९२ कातिक बुद्ध १ ९, इ. १७७० 
आक्टोबर २९) चा एक उल्लेख आहे. यांत थोरल्या माधवरावानें 
“पंढरपूरचा कमाविसदार नारो महोदेव दिम्मत परशुराम. रामचंद्र 
यास क्षेत्र मजकुरीं शिल्लक असेल तीमधून २३1४ हजार. रुपये ख्चं 
करून पंढरपुरास एक सरकारवाडा बांधण्याबद्दल सांगितलें आहे. 


१२. सु: ११७४ सफर १८ (श. १६९६ अधिक वेशाख वद्य प्‌, 
इ. १७७४ एप्रिल ३०) च्या एका निदेश्यांत विठोबाविषयीं मजे- 
दार माहिती आली आहे. त्या सालीं विठोबाचे अंगास पालीचा व 
सरड्याचा स्पर्श झाला. तत्कालीन समजुतीप्रमाणे ही गोष्ट अशुभ 
ठरली. तेथील ब्राह्मणांनी व इतरांनीं देवास महारुद्र, शांति व 
सह ब्राह्मणभोजन हे उपाय अरिष्टनिरसनार्थ सुचविले. ते करण्या- 
बद्दल पेशव्यांनीं ४०० रुपये मंजूर केले.* 


रै 


-_*“--*-५--":--५/८५-५८/८/५// 


१३. पंढरपुर हे यात्रेचे ठिकाण असल्यामुळें तेथें चोरांचा उपद्रव 
असावा हें अगदीं साहजिक आहे. अश्या प्रकारचा उपद्रव बंद व्हावा 
म्हणून सु. ११७५ जखर २८ (श. १६९६ श्रावण वद्य १४, 
इ. १७७४ सप्टेंबर ५) या दिवशीं पेशव्यांनीं तेथील कमाविसदार 
व्वितो रामचंद्र (हा परशुराम रामचंद्र पटवर्धन यांच्यातर्फे तेथे 
होता) यास २५ सनदी प्यादे ठेवावयाची आज्ञा केली आहे.२ 

१४. बडवे व डांगे यांच्या भांडणासंवंधीं एक महत्त्वाचा निदेश 
उपलब्ध आहे. हा सु. ११८१ रजब २१ (श. १७०२ आषाढ वद्य 
८, इ. १७८० जुल २४) चा असून यांत बडवे व डांगे यांमध्यें 
देवाच्या दाराची किल्ली कोणापाशीं असावी असा वाद निघाला 
असतां त्याचा निकाल बडव्यांच्या बाजूनें दिला आहे. हा निकाल 
देतांना प्रथम पंढरपुरचा पेझवाई अमलापूर्वीचा आणि पांढरे 
मोकाशी यांजतफे काम करणारा अधिकारी रामराव यानें याच 
वडवेडांग्यांमध्यें हेंच भांडण पूर्वी एकदां लागलें असतां किवा लावले 
असतां दोघांकडूनही पैसे खाऊन वडव्यांच्या बाजूने निकाल कसा. 


दिला यासंबंधीं मजेदार हकीकत दिली आहे आणि नंतर बडवे, 
लक. 1000 क का हहे हा. तोहि) 08 न्न 
१ माबपेरो २२७७. २ समापेरो २1२५५. ३ समापेरो ३॥१३२: 


ह. र | अर्वाचीन उल्लेख २५ 


५५-५५ ५-५. 


पुजारी, बेणारी, डिंगरे, परिचारक, हरिदास, दिवटे (व त्यांच्या 

हिरश्शांत. डांगे ) यांपैकी प्रत्येकानें कोणतीं कामें करावयाचीं याचा 

तपक्षील दिला आहे. गय्रांत "भवत जें देईल तें संतोषें वाटून घ्यावें 
देवाजवळ गल॑ंबल करू नये" असें सांगितलें आहे तें सर्वेच क्षेत्रोपा- 

ध्यायांनीं ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे. 


१५. सु. ११८४ जवल ५ (श. १७०६ चेत्र शुद्ध ६, इ. .१७८४ 
मार्च २७) चा एक मोठा महत्त्वाचा निदेश आहे. हा निर्देश म्हणजे 
पंढरपूर येथील कमाविसदार चितो रामचंद्र यास पाठविलेली सात 
कलमी याद आहे. पहिल्या कलमाने भवतास देवाला भेटण्याची बंदी 
केली असून सिंहासनावर मस्तक ठेवून नमस्कार करण्यास सांगितलें 
आहे. दुसर्‍या कलमांत देवापुढील तिसऱ्या संडपांत उत्तरेच्या बाजूस 
बुजविलेलें दार होतें तेथील हनुमंताची मूति काढून थोर भोकाची 
जाळी बसविण्यांस सांगितलें आहे. त्यायोगें पुष्कळ उजेड व वारा 
येईल असेंही म्हटलें आहे. तिसर्‍या कलमांत आषाढी व कातिकी 
या यात्रांत दाटी होऊन माणसें दुखवू नयेत म्हणून दर्शनेच्छूंनीं 
पुर्वेद्वारानें देवालयांत जावें व दक्षिणद्वारानें बाहेर पडावें असा निबंध 
घातला आहे. चोथ्या कलमांत गाभार्‍यापुढीळ दुसर्‍या मंडपाचे 
दारापाशी बाहेरच्या फरशीपेक्षां आंतील फरशी सखल असल्यानें 
अंधारांत माणसें पडतात तरी दोन्ही बाजूंची फरशी सारखी उंच 
करण्यास सांगितली आहे. पांचव्या कलमांत देवापुढील दुसर्‍या मंड- 
पांत अंधार पडत असल्यानें चोऱ्या होतात म्हणून मंडपाच्या छतास 
अर्धा गज औरस चोरस भोक पाडण्याची आज्ञा आहे. त्यांतच पाव- 
आचा त्रास न होईल अशा तर्‍हेनें भोक पाडावें म्हणून सूचन! आहे. 
सहाव्या कलमांत अतिकूद्रांनीं चोखा मेळ्याचे दगडाजवळ न येतां 
चोखामेळ्याचे दीपमाळेजवळ किवा महारवाड्यांत एकाद्या स्थळीं 
पूजा करांवी, देवळाजवळ कोणी आल्यास पारिपत्य करावें असा 
आदेद आहे. सातव्या कलमानें कोणाही मुसल्मानानें नामदेव- 


१ समापेरो ३1६४; वनिप ७४; बडवे प्रकाशित कागद क्र. ५ व ६; 
प्रत्येकांत तारीख व आशय यांत थोडा थोडा फरक आहे. 
७ 


२६ श्रीविठुलळ आणि पंढरपुर 


पायरीस स्पर्श करूं नये किवा तीपुढें येऊं नये, आल्यास पारिपत्य 
करावें व गुन्हेगारी घ्यावी असा हुकूम दिला आहे.* 

१६. सु. ११८८ जिल्काद २९ (शर. १७०९ भाद्रपद शु. १, 
इ. १७८७ सप्टेंबर १२) चा पंढरपुरविषयीं एक उल्लेख आहे. 
यांत पेशव्यांनीं (सवाई माधवरावांनी) चितो रामचंद्र दिमत 
परशुराम रामचंद्र यास हुकूम केला आहे कीं, गल्ल्यांमधून उष्ट्या 
पत्रावळी व केरकुशचीत पडल्यामुळें करपात्री, संन्यासी, सोवळे 
ब्राह्मण, माधोकरी वगेरेस विटाळ होतो; तरी हलळालखोराकडून 


गल्ल्या साफ करविणें व घर पाहून दरमहा एक दोन पैसेप्रमाणें 
हलालखोरास देत जाणें.* 


१७. सवाई माधवरावाच्या कारकिर्दीत पंढरपुर येथील ताटे, 
थिटे व आराध्ये यांनीं बडव्यांच्या विरुद्ध तक्रार केली कों, बडवे 
यांनीं विष्णुपदीं व वेणुनादीं गयाविधि श्राद्धे करण्याची नवीन रीत 
पाडली व राड खणण्याचा व होळीच्या पूजेचा हक्‍क अनुक्रमें 
महारांचा व आमचा असतां बडवेच दोन्ही गोष्टी करतात. योवर 
सु. ११८९ जवल २५ (श. १७१० माघ वद्य १२, इ. १७८९ 
फब्रुवारी २१ ) ला श्राद्ध करण्याची रीत, होळीची राड महारा- 
कडून घेणें आणि पुजा करणें याबद्दल कोणीहि आग्रह धरू नये 
असा हुकूम सुटला आहे. 

१८. सु. ११९१ सफर २४, फ. १२०० 


नोव्हे (श. १७१२ आश्विन 
वद्य च इ. १७९० नोव्हेंबर २) 


इ. १७९ या दिवशीं पंढरपूरचा कमाविस- 
दार चितो रामचंद्र यास सवाई माधवरावानें पाठविलेले एक आज्ञा- 


पत्र उपल्ब्ध आहे. त्यांत बडवे व सेवाधारी यांमधील भांडणाचा 

पुढीलप्रमाणें निर्गम केला आहे. (१) सेवाधारी यांनीं पूजा कर- 

णारास आडवूं नये. देवालयांत .किवा बाहेर त्यांना पाहिजे तेथें 

त्यास मागावें. तो संतोषे देईल तं घ्यावें. बडव्यांनी त्यांस अडथळा 

र नये. (२) बडव्यांनी यजमानाशीं पूजेच्या बाबतींत करार करूं 

नय. तो स्वसंतोषें सांगेल त्याप्रमाणें १ .१हतारल ाममाणे पुजासाहित्य करून द्यावें. (३) 
१ समापेरो ३२७६. २ क्तता ३1१८. ३ कित्ता ३२८४. 


२. अर्वाचीन उल्लेख २७ 


-५.-८.-:----५----८/-/८५८/५६८४८४/४४४५ 


९५.५५” 


बडवे व सेवाधारी यांमंधील पैश्याचे भांडण सरकारी कारकुनाचे 
मध्यस्थीने तोडावें. (४) उभयतांच्या वृत्ति ज्याची त्यास द्यावी. 

१९. दुसर्‍या बाजीरावाच्या कारकिर्दीत सू. ११९८ जिल्काद २४ 
(श. १७२० वैश्ञाख वद्य ११, इ. १७९८ मे ११ ) च्या सुमारास , 
पंढरपूरच्या बडव्यांनीं तक्रार केली कों, ताटे, थिटे व आराध्ये 
यांनीं वेणुनादी, विष्णुपदादि स्थानीं श्राद्धे करण्याची रीत असतां 
भलतेंच सांगून ती रीत बंद पाडली आहे; तरी पूर्वीप्रमाणे त्या 
त्या स्थानीं श्राद्धादि कर्मे करण्याची मोकळीक मिळावी. यावर 
दुसऱ्या बाजीरावाने बडव्यांना अनुकूल असा निकाल दिल्याची 
माहिती मिळते. 


२०. सु. १२३८ रमजान ८ (श.१७५९ मार्गशीर्ष शुद्ध १०, 
इ. १८३७ डिसेंबर ७)चें व सातारच्या महाराजांनीं काढलेलें एक 
आज्ञापत्र आहे. त्यावरून असें दिसतें कीं, कातिक वद्य ४ चे दिवशीं 
प्रक्षाळ पूजेचे वेळीं नेहमीप्रमाणे बडवे अभिषेकपात्र धरण्यास गेले 
असतां पुजारी व सेवाधारी यांनीं दंगामस्ती केली व अभिषेकांत 
व्यत्यय आणिला. तसेंच कातिक वद्य ५ मीस धूपार्तीच्या वेळीं पुजारी 
व बेणारे यांनीं असाच व्यत्यय आणिला. तेव्हां चोकशी होऊन तींत 
बडवे खरे ठरले आणि पुजारी व बेणारी इत्यादि सेवाधारी यांस 
अडथळा न आणण्याबद्दल ताकीद करण्यांत आली. 


२१. सु. १२३८ जिल्हेज १० (श. १७५९ फाल्गुन शद्ध १२, 
इ. १८३८ मार्चे ७) या दिवशीं सातारच्या महाराजांनीं पुन: एक 
आज्ञापत्र दिलें आहे. त्यावरून असें दिसतें कीं, उपर्युक्त तंट्याच्या 
निमित्ताने मागील कागदपत्र पाहून बडवे, पुजारी व सेवाधारी 
यांचीं कामें, मिळकत व हक्‍क यांविषयीं एक विस्तृत निर्णय देण्यांत 
आला. 


१ बडवे प्रकाशित कागद क्र. ७. २ बारपेरो २५८. 

३ बडवे प्रकाशित कागद क्र. ८, १०; दहाव्याची तारीख सु. १२३८ 
जिल्हेज ८, श. १७५९ फाल्गुन शुद्ध १०, इ. १८३८ मार्च ५ ही आहे. 

४ बडवे प्रकाशित कागद क्र. ९ 


२८ र श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


-_*“५-.२>4./५/५-५८-/५८४८/५८/५८५८-८-०८---- 0800030000 क कक कात णकवा वह 


२२. पुणे येथील एलिएनेशन ऑफिसमध्ये पंढरपुरासंबंधीं माहिती 
देणारे कांहीं रुमाल आहेत. त्यांतील बरेच कागद गांवच्या सामान्य 
हिशेबाविषयीं असळे तरी कांहींत देवस्थानासंबंधींही उल्लेख 
आहेत. अश्या कागदांत ताळेबंद सर्वांत महत्त्वाचे आहेत. त्यांतील 
कित्येक महत्त्वाच्या नोंदी येथें देतों. एका ताळेबंदांत देवस्थान- 
खर्चे ६०४ रु. दाखविला आहे. देवाच्या नित्यनैमित्तिक पुजे- 
साठीं जे पक्षर्थ वापरीत त्यांपैकी कांहीं असे-पंचामृतास दूध रोज दोन 
शेर; साखर दरमहा १ रु.; चंदन दरमहा २ शेर; केशर दरमहा 
५ तोळे; कस्तुरी दरमहा ४ मासे; श्रावण मासांत कुंदाचे फुलांची 
लक्ष पुजा; दक्षणा दररोज ६ सुके -_ वारमाही ४५ टके; विड्याचें 
सामान दरमहा ८१२; अभिषेकास दरमहा ७स्पये; आषाढी-कातिकी 
गोपाळकाल्यास खारीकखोबरे प्रत्येकी कच्चे तीन मण; चैवेद्यास 
तांदुळ पाऊण शेर, कणीक सवा शेर, तुरीची डाळ अर्धा शेर, तूप पाव- 
शेर, गूळ पावशेर, हिंगजिरेंमिरें दरमहा पाऊण रुपया, कढीस दूध 
अर्धा शेर; नंदादीपास रोज तेल कच्चे पांच शर; खटपट्या द्राह्मण 
एक आषाढी व कातिकी एकादशीस थोडा अधिक पण दोन्ही वेळीं 
सारखाच खर्च होई. या वेळीं देवास नवीन वस्त्रे घेत. दसर्‍याला 
विशेष पोषाख असे. आषाढी व कातिकी अशा दोन्ही यात्रांत मिळन 
: देवस्थानास ४००० रूपये उत्पन्न येई. आषाढीपेक्षां कातिकी यात्रा 

मोठी असे. यात्रेच्या व इतर वेळीं पंढरपुरास सुमारें ५० शिपाई 
ठेवावे लागत. यवनांनीं कसेही व केव्हांही आणि इतरांनी जोडे 
घाढून दवळात जाऊ नये म्हणून २ माणसें ठेवलेली आढळतात 
देवाचा पुजारी ब्राह्मण दर महिन्यास बदले. देवळासमोरचा नदीचा 
ह वाळवट झाडण्यास व उन्हाळ्यांत त्यावर पाणी शिपण्यास आणि 
"ऊळ झाडण्यास एक किवा अधिक माणसें ठेवली होतीं. देवस्थाना- 
पेकों एक रोटी निवळी. असतां आलेले पैसे सरकारी ताळेबंदांत 
दाखल केले आहेत. वडवे, उत्पात वगेरेस वर्षासने होतीं असें दिसतें. 
'विठोबास तुळशीफुलांचा बाग होता. त्याच्या व्यवस्थेसाठी न 
रूपय खर्च पडलेला आहे. जा... 


डू 


३. मध्ययुगीन व प्राचीन उल्लेख 


१. मध्य व प्राचीन अशा दोन्ही कालखंडांत पंढरपुरास विठ्ठल 
देवस्थानाचें अस्तित्व होतें याविषयीं मनांत शांका येत नाहीं. पण 
निर्णीतकालिक ग्रंथ आणि ताम््रशिलाशासनें यांच्या साह्यानें या 
देवस्थानाचें अस्तित्व कोठवर मागें नेतां येतें हा महत्त्वाचा मुद्दा 
असून त्याचा निर्णय करण्यासाठीं अश्या प्रकारचे मिळतील तेवढे 
सर्वे निदेश एकत्र करणें आवश्यक आहे. तेव्हां मळा या कालखंडांत 
पडणारे निदेश आढळले ते सर्वे उलट्या कालानुक्रमानें येथें देतों. 

२. बंगालमधील प्रसिद्ध द्वेतवादी वेष्णव महासाधु चेतन्य 
अथवा गोरांगप्रभु यानें श.१४३२ (इ. १५१०-११) मध्यें दक्षिणें- 
तील तीर्थांच्या यात्रा केल्या होत्या. त्यांचें वणन इ. १५१७ते १६१७ 
च्या दरम्यान होऊन गेलेल्या कृष्णदास कविराज नांवाच्या त्याच्या 
भक्‍तकवीनें आपल्या चेतन्यचरितामृत नांवाच्या ग्रंथांत केळें आहे. 
त्यांत त्यानें चेतन्य कोल्हापुराहून पंढरपुरला आला असतां काय 
झाले तें वाणे आहे तें असे- 
तथा होइते पाण्ड्पुर आइला गोरचंद्र । विठुल ठाकूर देखि पाइल आलंद्र ॥. 

प्रेयावेशे केल प्रभु नतने कोतंन । प्रभूप्रेमे देखि सबार चसत्कार मन ॥। 
( मध्यलीला ९ वा परिच्छेद) 
याचें सार असें-पंढरपुरांत विठ्ठलास पाहून चेतन्य आनंदला 
आणि त्यानें प्रेमभराने विठ्ठुलापुढें कोतंन व नर्तन केलें. तें प्रेम पाहून 
सर्व लोक चकित झाले. हें खरें असेळ तर चेतन्य वरील सालांत 
पंढरपुरास आला होता. असें ठरतें. १ 

३. शामजी गोसावी वांजरखेडे नांवाच्या एका कवीनें आपला 
अकरावा पूर्वज चांगा मुधेश् याचें एक सात अध्यायी अभंगा- 
त्मक चरित्र लिहिलें असून तें श. १६६७ क्रोधन संवत्सर आश्विन 
गुद्ध १० मीस संपविले. त्यांत चांगा मुधेश श. १४२७ क्रोधन संव- 
त्सर ज्येष्ठ शुद्ध ७ रविवार (इ.१५०५ मे १०-११) पुष्य नक्षत्र 


१ युगवाणी वर्षं ७, अंक ४, पृष्ठ १४५. 


३० श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


*२५५/५/५/८/५/-/८/५८/॥४-५४-४ 


सिद्धि योग अश्या समयीं समाधिस्थ झाला म्हणून सांगितलें आहे. 


हां चांगा मुधेश द्वारकेच्या तीर्थयात्रेहून आपल्या नारायणडोह 
या गांवीं परतला तेव्हां त्यास समजलें तें असें- 


बेदरीचा राजा बमणी पातशहा । ब्राह्मणासी बहु छळियेले ॥ ५२॥ 

हिडुधम जितुके तितुके वजियेले । राउळ विध्वंसिलें पंढरीचे ॥ ५३॥ 

केलोीसे मशीद महाद्वार मोडून । सात मास पुर्ण झाले यासी ॥ ५४॥ 

मूति सिहासनाहूनि आच्छादिलो । गुप्त हो ठेविलो बडव्यांनी ॥ ५५ ॥ 

पुरातन स्थळ आमुचें पंढरपुर । मो्डनि महाद्वार मज्नीद केलें ॥ ९३॥ 
हें ऐकल्यावर त्यास वाटलें काय तर- 

मोडून मझ्षीद देऊळ स्थापावें । पहिलें होतें बरवें जेसें तेसें ।॥ ९४ ॥ 
या इच्छेप्रमाणे त्यानें विठुठलाचें देऊळ अंशत: उभे केलें असावें असें 
कोणा अनामकानें केलेल्या पुढील इलोकावरून वाटतें. 

चांगदेवेति विख्यातगोदातीरत्तिवासिना । 
श्रीमद्विठ्ठलनाथस्य नेमं देवाल्यं कृतम्‌ ॥। 

ग्रंथळेखक आपल्या हयातीच्या 
हकीकत सांगत असला तरी तींत अशक्य व असंभाव्य असें कांहीं 
- नाहीं. महाद्वार सोडल्यास सध्याच्या देवळाचा कोणताही भाग 

. सोळाव्या शतकापूर्वीचा असेल असें वाटत नाहीं. महाद्वार व सध्याचें 

देऊळ यांत सर्वेश: विसंवाद आहे. श. १४०० च्या सुमारास वहमनी 
पादशाहीस उतरती कळा लागली असली तरी ती व तीपासून फुट्‌ं 
पाहणार्‍या शाह्या यांना धामिक कडवेपणाच्या लहरी वारंवार 
येत नसतील असें समजण्याचे कारण नाहीं. मशीद उभारल्यावर ती 
पाडून देऊळ उभे करणें श. १४ ते १७या शतकांत अशक्यच होतें 
तेव्हां या हकीकतींतील तात्पय मला दिसतें तें असें-मुसलमान मूति- 
मंदिरभंजनासाठीं आले असतां बडव्यांनी मूति ल्पविल्यामुळें त्यांस 
देऊळ सुनेंच आढळले. म्हणून त्यांनीं देवळाचा विध्वंस केला; पण 
मशीद उभारण्याचा हट्ट धरला नाहीं. यामुळें पुढें चांगदेवास देवा- 
ल्याची अंशत: उभारणी करणें शक्‍य झाले. येथे चांगा मुधेशाच्या 


सुमारें २५० वर्षांपूर्वी घडलेली 


३ मध्ययुगीन व प्राचीन उल्लेख ३१ 
समाधिकालाचा तपशील ज्योतिर्गणितानें जुळत नाहीं एवढें लक्षांत 
ठेविलें पाहिजे.* 

४. श. १४१२-३० (इ:१४९०-१५०८) या दरम्यान अहमद- 
नगरच्या निजामश्याहीमध्यें दलपतिराज नांवाचा एक अथेमंत्री 
होऊन गेला. त्यानें नृसिहप्रसाद नांवाचा एक धर्मशास्त्रावर ग्रंथ 
रचला होता. त्यांच्या तीर्थसार नांवाच्या भागांत पुंडरीक व पुंडरीक 
क्षेत्र याविषयीं माहिती आली आहे. या माहितीपेकी कांहीं अंश कूर्म व 
स्कंद या दोन पुराणांतून उद्धृत केला आहे, तर कांहीं दलपतिराजानें 
स्वतःच रचिला असावा अशी शंका येते. हीमधील बराचसा भाग 
अर्थवादात्मक व नैमित्तिक धर्मकृत्यविषयक आहे. शिवाय तीर्थसार 
हा भाग एकाच हस्तलिखित प्रतीवरून छापण्यांत आला असल्यानें 
त्यांत विलक्षण अशुद्धेंही आहेत. यामुळें अनेक ठिकाणीं ग्रंथकारास 
निठचित कांय सांगावयाचें आहे तें नीट समजत नाहीं. तथापि 
मला त्या माहितीचें सार काढतां आलें तें असें-प्रथम पुंडरीक 
क्षेत्राचे हें भैमीच्या दक्षिण (उजव्या) तीरावर आहे, यापासून एक 
योजनावर धर्मरी (वी) रा नदी भैमीस मिळते आणि येथें मूतिमान 
पांडुरंग राहतो असें वर्णेन केलें आहे. अशा या पवित्र क्षेत्रांत पुंडरीक 
नांवाचा मनुष्य पुष्करिणीच्या तीरावर आश्रम बांधून आई- 
बापांची सेवा व तप करीत रहात होता. त्याच्या पितृसेवेनें संतुष्ट 
होऊन वर देण्यासाठीं गोपीजनप्रिय (कृष्ण) तेथें आला. तो हातांत 
गवळ्याची काठी, मनगटांवर कंकणें (कडीं), कानांत मकरकुंडलें, 
डोक्यास शिक्याची दोरी, ललाटावर डोळा, छातीवर श्रीवत्स, 
नग्न पण कटिसूत्रयुक्‍्त, खोळ घेतलेला असा होता. हें रूप पाहून 
पुंडरीकास अत्यंत आनंद झाला. तेव्हां पांडुरंग हसून तुझ्या पितृ- 
सेवेनें संतुष्ट होऊन वर देण्यासाठीं आलों आहे असें म्हणाला. त्यावर 
त्यानें कृष्णाची स्तुति केली व म्हणाला, 'आपण मजवर प्रसन्न झाला 
असाल तर याच स्वरूपांत आपण येथें रहा आणि हें क्षेत्र माझ्या 
नांवानेंच प्रसिद्ध होवो. तेव्हां तसें होईल, भेमी हें क्षेत्र भिजवील 

१ महाराष्ट्र महोदयाचा पुर्वरंग जुनी आवृत्ति पृ. १६८- "महाराष्ट्र महोदयाचा पूर्वरंग जुनी आवृत्ति पृ. १६८-१७७, उपयुक्‍त , उपर्युक्त 
चरित्र अध्याय ७, ग्रंथमाला अंक ११४, पृ. १-५. 


३२ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


२/५- 
र:“५-/५/५/-८/५/५/४५/५/५/५/५/५-* 


५५-५५ 


आणि मी गुप्त अथवा प्रकट रूपानें येथें राहीन, असें हरि त्यास 
म्हणाला. येवढ्या कथेनंतर तेथील पवित्र स्थानें व देवता यांचें 
वणन आले आहे तें असें-देवाच्या पुढें क्षेत्रपाल अर्थात्‌ भेरव, पूर्वद्वारीं 
ब्रह्मपत्नी (सरस्वती), दक्षिणद्वारीं सिद्धेश्वर (नारद ? ), पश्‍्चिम- 
दारीं परमेदवरी (श्री ), उत्तरद्वारी दुर्गा, देवाच्या पश्‍चिम भागी पद्म- 
तीर्थे व तेथें अश्‍वत्थरूपी दोन देव, देवाच्या ईशान्येस १०० हातांवर 
कुंडलतीर्थ व तेथें अर्वत्थरूप नरहरि, तेथून तीस हात पलीकडे 
पुण्यावती नदी, देवाच्या परिचम भागी पांच हातांवर युवती (रेवती 
- माता) नांवाच्या देवी, त्यांचेंच नांव मुक्‍तकेश्ी, त्या नग्न आहेत, 
त्या क्षेत्राच्या ईशान्येस अजून हिंडतात; नंतर नरसिह तीर्थ, तेथील 
नरसिहास ३२ हात आहेत, तीर्थांचा विस्तार ३० धनुष्यें; नंतर ७७ 
हात विस्ताराचे अगस्त्य तीथ, तेथें लिंगमूति; त्याच्या पुर्वेस गगपति 
तीर्थ; त्याच्या पुर्वेस संकर्षेण तीर्थ; त्याच्या पूर्वेस जावालि तीर्थ; 
त्याच्यानंतर १०० हात विस्ताराचे ब्रह्मतीर्थ; तदनंतर १००० हात 
विस्ताराचे कल्शतीथ, तेथें अमृता नांवाची देवी ; त्याच्या दक्षि- 
णेस सात हात विस्ताराचे पिततीर्थ ; तदनंतर शंख, चक्र, पद्म व 


त्यांच्या दक्षिणेस दहा हात 


कौमुदी (कोमोदकी ?) हों तोथे र्‍ 
विस्ताराचे पोंडरीक तीर्थ; त्याच्या दक्षिणेस मक्‍तक तीर्थ, तेथें पुण्या- 
वती नदी आहे, तेथे संगम देत्याचा वध करून त्यावर दोन श्रीपदांची 
स्थापना, त्यास संगमतीर्थ हेंही नांव; त्याच्या पुर्वेस सोमतीर्थ ; 
त्याच्या पूवस सरस्वती तीर्थ; पूर्वद्वारीं अश्‍वख्पधारी विष्ण.' 

अ. तीर्थसाराचें सार वर दिलें त्यांत कित्येक गोष्टी लक्ष्य 
आहेत. पुंडरीकानें भिरकाविलेल्या विटेची कथा येथें नाहीं, देवास 
गोपीजनप्रिय, हरि, पांड्रंग असें संबोधिले असून त्याचें खूप नग्न 
आपाळाचे होते, देवाल्यास चार दिश्ांस चार दरवाजे होते, त्या प्रत्ये- 
कात एक एक देवता होती, पुर्वह्वारी एक घोडा होता, देवालयांत दोन 
पिपळ होते, देवालयांत व क्षेत्रांत भैरव, सिद्धेश्‍वर, ३२ हाती नर्रासह 
हे ना सरस्वती, श्री, दुर्गा, अमृता, युवती (रेवती - माता? ) 
या देवी होत्या, पद्म, कुंडल, नरसिह, अगस्त्य, गणपति संकर्षण, 
. जाबालि, ब्रह्म, कलश, पित शंख, चक्र, पद्म, कौमुदी (कौमोदकी शी; 


| 


३ भध्ययुगीन व प्राचीन उल्लेख ३३ 


ह 
५-८: ५--८८-८८५--५-८८- 7-८५/५/५--५८/५-.५-५-००-५>०-५ 


पौंडरीक, मुक्‍तक, श्रीपदद्दंय किवा संगम, सोम, सरस्वती. हीं तीथे 
होतीं आणि धरमरी(वी) रा व पुण्यावती या दोन नद्या होत्या. 
उपर्युक्त देवदेवी व तीर्थ यांपेकी आज कोणकोणतीं ओळखूं येतात 
हें पहाणे मनोरंजक असलें तरी तें स्थानिक मनुष्यच करू शकेला 
पण या वर्णनावर कांहीं आक्षेपही घेतां येतील. यांत पुराणांचा अंश 
किती व ग्रंथकाराचें चक्षुर्वे सत्यं वणंन किती आहे ? कृष्णाच्या 
अर्थात्‌ विठठुलाच्या कपाळावर तिसरा डोळा असल्याची माहिती 
कितपत खरी मानावयाची ? निरनिराळया तीर्थांच्या विस्ताराचें 
मोजमाप दिलें आहे; मग प्रत्यक्ष विठ्ठलाच्या देवालयाचें कां नसावें? 
मोजमाप नाहीं ना? नसूं द्या ! पण विठ्ठलाच्या देवालयाची नीटं 
कल्पना येईल असें वर्णन तरी कां नसावें ? अद्या अनेक प्रश्‍नांची 
सोडवणूक तीर्थसारांतील वर्णनावरून होत नसल्यानें त्याचा पाहिजे 
तसा उपयोग करतां येत नाहीं. ' रि 

५. इ. १५८० च्या सुमारास होऊन गेलेल्या हरिभट्ट नांवाच्या 
तेलुगु कवीनें नारसिहपुराणमु नांवाचा ग्रंथ केला आहे. यांत याचा 
आश्रयदाता प्रोलुगंटि रंग प्रधानि याचा एक पूर्वेज तिप्प हा विजय- 
नगर सम्मराट प्रौढराय किवा दुसरा देवराय (श. १३४१-१३६८) 
याच्या वेळीं ह्यात असून त्यानें विजयनगरास विठ्ठलपतीसाठीं एक 
भोगमंडप बांधला अशी माहिती मिळते. ही माहिती खरी असेल 
तर कृष्णदेवरायापूर्वी निदान १०० वष विजयनगंरास विठ्ठलाची 
स्थापना होऊन त्याचें निदान ग व भोगमंडप अद्या दोन 
भागांचे देऊळ तयार झालें असलें पाहिजे हें उघड होतें. तेथें इतक्या 
लवकर विठ्ठुलाचें देऊळ तयार झालें असेल असें मला वाटत नाहीं. 
तथापि मिळाला तो पुरावा नमूद करून ठेविला आहे. ् 

६. पंढरपुरास विठोबाच्या देवळाबाहेर चोखा मेळ्याच्या 
समाधीपाश्लीं एक शिलालेख आहे. ह्याचें वाचन के. वि. का. राज- 
१ सरस्यती भवन टेवस्ट्स्‌ क्र. ६२, तीर्थसार पृ. ७-२१, बनारस, १९३६. 
..» २ जनंल ऑफ दि मिथिक सोसायटी व्हॉ. २१, क्र. २, पृ. १, र. 


13 ' श्रौविठुल आणि पंढरपूर 
वाडे यांनीं ग्रंथमालेंत प्रसिद्ध केलें आहे. या लेखाचा काल शक 
१२३३ विरोधकृत्‌ संवत्सर (इ. १३११) हा आहे. म्हणजे हा 
लेख मुसलमानांचे राज्य येथें सुरू होण्याचे पूर्वीचा आहे. यांत 
पंढरपुरास ' यंडरिपुर '. व विठोबास विठ्ठल किंवा विठल अशा 
दोन्ही तर्‍हांनीं संबोधिले आहे. हा लेख मराठी आहे हेंही लक्षांत 
ठेविलें पाहिजे. 

७. याच सुमारास एक कानडी कवि होऊन गेला. त्याचें नांव 
चौंडरस. याचा काल निश्‍चित झालेला नाहीं. पण यानें श.११८० 
(इ. १२५८) मध्यें विद्यमान असलेल्या एका कवीचा उल्लेख 
केंला असल्यामुळें याचा काल त्यानंतर व शक १२२५ (इ. 
'१३०३)चा सुमार असा धरला आहे. यानें ' अभिनवदशकुमार- 
'चरिते ' या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे. या ग्रंथाच्या प्रत्येक 
आदवासाच्या शेवटीं ' निखिलबुधजनमनोवनजवनदिवाकरकिरण- 
प्रतिमप्रसन्नश्रीमदभंगविठ्ठलपदांभोजमत्तमधुकर . . . चोंडराज- 
विरचित .. . ' इत्यादि मजकर आहे. तसेंच ग्रंथाच्या आरंभीं 
प्रथम पंढरीराय अभंगविठुलाची आणि नंतर लक्ष्मी, ईश्वर, 
पावेती, इत्यादींची स्तुति केली आहे. एवढेंच नव्हे तर याच्या 
चौदाव्या आश्‍वासांत पंढरपूर, तेथील विठठुलाचें देऊळ व त्यांतील 
गरुड, गणपति, क्षेत्रपाल, रुक्मिणी आणि विठठल यांचें अनक्रमें 
'वर्णेन करून कथानायकाच्या तोंडांत एक विठ्ठलस्तुतिपर अष्टक 
घातलें आहे, हा कवि स्वतःस अनेक ठिकाणीं ' विठ्ठुलपदां- 
.भोजातभुंगं ' असेंही म्हणवितो. या सर्व गोष्टींवरून श्री. आर. 
नरसिहाचार्य यांनीं असा तके केला आहे कों, हा पंढरपूर येथील 
रहाणारा च असला पाहिजे किवा विठठल हें याचे कुलदैवत 
तरी असलें पाहिजे." ण्य अभिनवदशकुमारचरितांत* विठ्ठलाचे 
“वर्णन केलें आहे तें असें-- 


वरमकुरं, मगुळुनगे, तुळुंकुव भुद्डुमोगं, जगन्मनो 
हरकरकुंडलं, पेगलकल्लि लसत्पदकं, नितंबदोळ 


"ज्य र्‍्कज्सतज्त््ला मानवजात यल अ 100 कन पिका 
» ९ वर्षे १२ अंक ३. २ कर्नाटक कविचरिते १॥ ४०३, ४०४, ३ अदचची 
म्टैवुरूच्या स्टार प्रसची इ. स. १९०४ ची.आवृत्ति, १९८-१९९ 


३ मध्ययंगीन व प्राचोन उल्लेख ३५ 


"५५४५८१५ 


श्थिरमेनलिट्टि हस्तयुगळं, पोसगोवळगोळ्‌ निलीनस 
च्चरणसरोरुहं, मेरेव चेज्षिग विट्ठलरायनोप्पिदं ॥ १९॥ 
नवपेघच्छवि मेर्गे, मंदहसितं वक्‍्त्रक्के, शंखं नवी 

नवेनल्‌ वामकरक्के, सत्कटिगे सत्पाणिट्र्‍यं, पादप 
ल्लवयुग्मंकके नेगळ्तेयिटगे ल्सत्सोंदयंभाग्यं, सम 

स्तविशेषं, समुदायक्योभे येसेयल्कंदोप्पिदं विट्ठल ॥ २०॥ . 


याचा सारांश असा- चांगला मुकुट, स्मित हास्य, तेजस्वी 
मुख, मनोहर कुंडले, खांद्यावर तळपणारीं पदके, नितंबावर स्थिर 
ठेवलेले हात, नवीन गोपाळाची काठी, ?, नवीन मेघाप्रमाणे 
अंगावर कांति, डाव्या हातांत शंख, विटेवर पाय, इत्यादि प्रका, 
रांनीं शोभणारा विठ्ठल प्रकाशत आहे. विठोबाचें हें वर्णन अपुरे 
असलें तरी चोंडरसानें दर्शन घेतलेल्या देवांचा जो क्रम दिला आहे 


महत्त्वाचा आहे. 


८. हेमाद्रीचा चतुवर्गचतामणि या नांवाचा एक ग्रंथ आहे. 
या ग्रंथाचा' तीर्थखंड नांवाचा एक भाग आहे. त्यांत पुढील इलोकं 
आढळतात- ' भैम्याइचैव तटे देवि दक्षिणे तीर्थमुत्तमं । अस्ति 
क्षेत्रं देवतं च सर्वोत्क्रृष्टं सुदुलंभम्‌ । पौण्डरीकमिति ख्यातं तत्तीथं 
क्षेत्रपूजित: । पांडरंगशच तत्रास्ते मूतिमान्‌ देवतोत्तम: । 'या चर- 
णांत पंढरपूरचें पौण्डरीक असें व विठोबाचें पांडुरंग असें नांव 
आलें आहे. हेमाद्रीचा काल शकाच्या बाराव्या _झतकाचें चवथें 
आणि तेराव्या शतकाचें पहिलें पावकें असल्यामुळ या ५० वषाच्या 
यत रा जल्लल प 

र पाऊगज शंभर वर्षारवी गोपाळाचाय नांवाच्या  पयायक मोपाळाचार्य नांवाच्या कोणी व॑ष्ण- 

कान विवतमवण हदवे एक रय रचलें आहे. त्यांत विठोबाविषयीं निर- 
निराळ्या पुराणांतून आलेले उल्लेख देऊन त्याचें प्राचीनत्व ठरविण्याचा 
भयत्न केला आहे. पुराणांतील कोणते भाग प्रक्षिप्त व कोणते मूळचे ५: 
ठरविणे अतिक्षाय कठीण असतें. तेव्हां ते उल्लेख अजिबात विचारांत न घेणें 
जास्त वागळे तथापि हेमाटीचा महणत दिलेला उतारा याता काळ 
निश्‍चित असल्यामळे-गयेथे घेतला आहे. वरील प्रकरणाचे. हस्तलिखित मला 

- बा. मा. खुपेरकर शास्त्री यांच्या कृपेने मिळालें. 


१ 


'३६ __ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर . 


“2-1 --/८५-५८/५८/*”८ 


९. या पुर्वीचा लेख म्हणजे प्रसिद्ध चौर्‍्यायश्लीचा शिलालेख 
होय. हाही के. राजवाडे यांनीं ग्रंथमालेंत छापला आहे.* या 
लेषाची भाषा मराठी असून देवास दिलेल्या देणग्यांचा तपश्लीलच 
मुख्यत: यांत दिला आहे. या लेखांत कालाचे उल्लेख एकापेक्षां 
अधिक असले तरी सर्वांत जुना उल्लेख शु. ११९५ श्रीमुख 
संवत्सर (१२७३ इ.) हा आहे. यामध्यें पंढरपुरास फागनिपूर 
(ओ. ३) आणि विठोबास विठ्ठल किवा विठल अशा दोन्ही पद्ध- 
तींनीं संबोधिले आहे. 

१०. याच्या पूर्वीचा लेख म्हणजे ज्यामध्ये आप्तोर्याम इष्टीचा 
निदेश आला आहे तो होय. याचा उल्लेख के. डॉ. रा. गो. भांडारकर 
यांनीं आपल्या ' शेविझम, वेष्णविझम एट्सेट्रा ! या निबंधांत केला 
आहे. याचा काल श. ११९२ (इ. १२७०) असून भाषा संस्कृत 
आहे. हा लेख मूळ स्वरूपांत उपलब्ध नाहों; पण डॉ. भांडारकर 
यांच्या लिहिण्यावरून ह्यांत पंढरपुरास पांडुरंगपूर असें संबो- 
घिलें आहे असें दिसतें. | 

११. याहून जुना उल्लेख एका ताम्रपटांत आला आहे. हा 
ताम्रपट बेळगांवपासुन १०-११ मैलांवर असलेल्या बेंडिगेरी 
किवा बेंडिगेरे या गांवीं सांपडला असून के. डॉ. काशिनाथ बापूजी 
पाठक यांनीं इंडियन अँटिक्वेरीमध्यें प्रसिद्ध केला आहे.३ याचा 
काल शक ११७१ सोम्य नाम संवत्सर (इ. १२४९ ) हा असून 
भाषा संस्कृत आहे. यांत पंढरपुरास “ पोंडरीक क्षेत्र व विठो- 
बास 'विष्णु' असें म्हटलें आहे. 

१२. याहून जुना असा उल्लेख पंढरपुरास असलेल्या शिला- 
लेखांत आहे. महाद्वार ओलांडून पत्र्याच्या मंडपांतूुन वर त ह तयाच्या: मंहपातती वर जाले 


१ वर्षे १२ अंक १. २ हा लेख, मजजवळचा ठसा व आकिऑलॉजी 
खात्यांतील ठसा अश्या दोहोंच्या साहाय्यानें, मी वाचण्याचा प्रयत्न केला; 
पण त्याचें समाधानकारक वाचन करणें माझ्या शक्तीच्या बाहेरचें आहे असें 
-मला आढळून आलें. यांत पांड्रंग हा शब्द व विठ्ठल हें देवनाम आलें आहे 
येवढें मात्र खरे. ३ खंड १४६८-७५  :-:_ : क १७ . हि 


३ मध्ययुगीन व प्राचीन उल्लेख ३७. 


असतां सोळाखांबी . मंडपाच्या पुढें जो .दक्षिणोत्तर .लांबीचा 
सोपा लागतो त्याच्या मधल्या खणाच्या (सोळाखांबी मंडपाच्या 
पुर्वद्वारासमोरील) तुळईवर हा लेख खोदला आहे. ह्याचा दगड 
केवळ शिलालेखाकरितां तयार केलेला नसावा; कारण यास 
तुळईचा आकार दिलेला आहे. असें वाटतें कों, हा पूर्वी एखाद्या 
देवळाच्या कामीं उपयोगांत आणलेला दगड असावा व तो तसा 
असतांनाच त्यावर लेख खोदला गेला. पुढें मूळ देऊळ पडल्यामुळें 
म्हणा किवा पाडलें गेल्यामुळें म्हणा या दगडाचे मूळ स्थान सुटून 
हल्लीं तो तुळईच्या ठिकाणीं बसला आहे. ही पडापडी किवा पाडा- 
पाडी मुसलमानी अमलांत झाली असणें शक्‍य आहे. सोप्याचें 
बांधकामही मुसलमानपूर्वकालीन दिसत नाहीं. पण तें कसेंही 
असो. या तुळईच्या तिन्ही बाजूंवर लेख खोदला आहे. अजा प्रकारें 
तिन्ही बाजूंवर खोदलेले अनेक लेख सांपडतात; पण या 
लेखाचा विशेष हा आहे कीं, याची लिपि अथपासून इतिपर्यंत देव- 
नागरी असून भाषा मात्र संस्कृत व कानडी अशी दुहेरी आहे. या 
लेखांत आरंभीं होयसळ यादवांपैकीं वीर सोमेश्‍वर याची स्तुति 
असून पुढें त्यानें विठ्ठलदेवाचे अंगभोग व रंगभोग यांसाठीं पा पि आसंदि 
नाडामधील हिरिय गरंज हें गांव दान केल्याचें सांगितलें आहे. 
मला. बरेच दिवस हें गांव कोठें असावें याविषयीं _ सांगतां 
येत नव्हतें. पण म्हेसूर संस्थानांतील लेखांची पुस्तके चाळींत 
असतां कांहीं ठिकाणीं आसंदि ५०० या नांवाच्या देशाचा उल्लेख 
आढळला.* त्यावरून देशाची निश्‍चिति झाली. पुढें म्हेसूरच्या 
ऑफिऑलॉजी खात्याचे डायरेक्टर कै. डॉ. कृष्ण यांस वरील देश व 
त्यांतील गांव याविषयीं विचारतां त्यांचें उत्तर आलें कों, कडूर 
जिल्ह्यांतील कडूर तालुक्‍्यापैकीं हिरेनल्ठूर होबळी (ग्रामसंघ) 
मध्यें आसंदि नांवाचें गांव असून याच तालक्‍्याच्या येगटि होबळी- 
मध्यें हिरे गरजी नांवाचे एक खेडें आहे.' कानडी भागांतही 
प्रथम याच वीर सोमेश्‍वराची स्तुति असून नंतर विठोबाच्या 


१ एपि. कर्ना. व्हॉ. ६ कडूर तालूका नं. ९; व्हॉ. ५ अरसीकेरे तालुका 
नं. ३२, १२४. २ ता. ८-८-२३ चें पत्र; अक्षांश १२२६, रेखांश ७६1७. 


ड्ट * श्रीविठ्ठले आणि पंढरपुर 

षोडशोपचारपूजेपेकों कांहीं उपचारांसाठी दानें केल्याचें वणेत 
आहे. यांत कालाचे उल्लेख जरी पांच आहेत तरी अगदीं प्राचीन 
निदेश शक ११५९ (चालू) दुर्मुख संवत्सर पोष वद्य ११ उत्त- 
रायण संक्रांत (इ. १२३६, डिसेंबर २५) हा आहे. यांत पंढर- 
पुरास पंडरगे (संस्कृत भाग) व वा किवा पंडरंगे? (कानडी 
भाग) अक्षा दोन प्रकारांनी घिलें आहे. यांपैकीं मळदा 
यांतील रं विषयीं शंका आहे; कारण तें अक्षर फुटून गे आहे. 
'प'वर मात्र स्पष्ट अनुस्वार आहे. विठोबाला कानडी भागांत 
विठ्ठल व संस्कृत भागांत विठल असें संबोधिले आहे. शिवाय 
पुंडलीकाचा पुंडरीक मुनि म्हणून उल्लेख करण्यांत आला आहे." 


१३. हा लेख अजून कोठेंही प्रसिद्ध झाला नसल्यानें मला लाग- 
लेल्या भागापैकीं कारणापुरता उतारा पुढें देतों. 


पुवे बाजू : स्वस्ति समस्तभवनाश्रयपृथ्वीवल्कछभमहाराजाधि- 
राजपरमेदवर द्वारावतीपुरवराधीरवर यादवकुलांबरद्युमणि सर्वे- 
राजचूडामणि . . . शनिवारसिद्धि गिरिदुर्गमल्ल॑ चलदंकराम वेरीभ-- 
कंठीरव मकरराज्यनिर्म्मूलन चोलराज्यप्रतिष्ठार्य नि:स्संकप्रताप- 
चक्रर्वात होय्सलमहाराज . . . वीर सोमेश्‍वरदेवरसर सकवर्दा 
११५९ नेय दुर्म्मुखिसंवत्सरद पय बहुल एकादसि उत्तरायण-: 
संक्रांतियलु पं[ड]रगेय श्रीविठ्ठलदेवरिगे अंगभोगरंगभोगक्कोस्कर 
आसंदिनाड अग्रहार हिरियगरजे . . . 


पठ्चिम बाज : भीमरथीनदीतीरसंनिविष्टपंडरगनामानं महा- 

१ या लेखाचें विस्तृत वणंन देण्याचें कारण याचा 
रांत कांहींसा चुकीचा सारांश दिला असून त्यात लेख 
हें सांगितलेळें नाहीं. तसेंच लेख अगदीं क्षराव झाला आहे असा कांहींसा 
अंतिशयोक्‍तीचा शेरा मारल्यामुळे त्याच्याकडे गेल्या ६५ वर्षांत कोणीच 
लक्ष दिलें नाहीं. याच्या वणं नाने लोकांचें लक्ष त्याजकडे जाईल अशी आक्या 
आहे. २ मजजवळच्या छापावरून हें वाचनकेलें व आकिऑलॉजी खात्याच्या 
वेस्टर्न सकलच्या संग्रहांतील ठशाचें साहाय्य घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या-- 
बददळ त्या खात्याचा मी आभारी आहे. 


सोलापूर गॅझेटिय- 
कोणतया भाषेंत आहे 


३ मध्ययुगीन व प्राचीन उल्लेख ३९. 


क 1... 0. यय क य 
ग्राममधिवसते पुंडरीकमुनिमनःकुमुदविकाससुधाकराय भगवते 
स्रीविठलदेवाय हिरियगरंजसंज्ञकमहाग्रहार . - : र. 


१४. या उताऱ्याचा विचार केला तर माझे मित्र डॉ. सालेतूर 
यांनीं “ पंढरपूरचें प्राचीनत्व'* या लेखांत वीर सोमेश्‍वर हा 
होयसळ सोमेश्‍वर हें ठरविण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो 
कांहींसा अनवश्यक होता असें वाटतें. कारण एक तर या लेखांत 
होयसळ हें कुलनाम स्पष्ट आलें असत्यानें शिलालेख ठशांच्या' 
साहाय्यानें ते वाचून पाहते तर दर्रल गोष्ळ त्यांच सहज ल्क्षांत 
येती. शिवाय हा वीर सोमेश्‍वर देवगिरी यादवांपैवीा नसून होय- 
सळांपैकीं आहे असें डॉ. कृष्णस्वामी अय्यंगार यांनीं मागेच नमूद 
केलें आहे. | 

१५. याही पूर्वीचा एक उल्लेख म्हैसूर सरकारच्या १९२९ 
सालच्या आकिऑलॉाजी खात्याच्या रिपोर्टांत आला आहे. ज्या 
ताम्रपटांत हा उल्लेख आहे तो कोल्हापूरचे प्रो. कुंदणगार यांस 
मिळाला व पुढें म्हैसूर संस्थानच्या वरील खात्याकडे गेला; त्या 
खात्यानें तो प्रतिमा, वाचन, भाषांतर व चर्चा यांसह वरील 
रिपोर्टात प्रसिद्ध केला. या ताम्मपटांत राष्ट्रकूट अविधेय यानें 
*जयंद्विठ्ठ नांवाच्या ब्राह्मणास महादेवाच्या डोंगराच्या पूर्वेस अस- 

लेल्या अनेवरी,चाळ,कन्दक व दुह्दपल्ली या गावांसह पाण्डरडगपल्ली 
हें गांव दान केलें आहे. हेंच दान ९ व्या शतकांतील राष्ट्रकूट 
शर्वरस अथवा पहिला अमोघवर्ष यानें कायम केलें आहे. या तासर- 
पटाचा काळ इ. स. ५१६ नोव्हेंबरचा मध्य (श. ४३८ ) असावा. 
असें संपादकांनीं ठरविलें आहे. तसेंच अनेवरी, चाळ, कन्दक व 
पाण्डरझगपल्ली हीं गांवें म्हणजे हल्लींचीं अनेवळी, चळें, कोंदर्की 
व पंढरपूर हीं गांवें असावीं असा संपादकांनीं तकं केला आहे 
तोही बरोबर आहे. पण त्यांनीं महादेवाचा डोंगर कोणता या- 
विषयीं समाधानकारक खुलासा केला नाहीं. वरील गांवांच्या 


2) 


१ इंडियन हिस्टॉरिकल क्वॉटर्लो व्हॉ. ११॥७६ वाव २ केकिज 
हिस्ट्री ऑफ इंडिया ३॥४८२. ३पृ. १७८१ पुढें, 


४० ी श्रोविठ्ठुल आणि. पंढरपुर 


पश्‍चिमेस सुमारें २५-३० मैलांवर महादेवाचा डोंगर लागत असून 
त्यास पूर्वी व सध्याही. महादेवाचा डोंगर असेंच म्हणत व म्हण- 
तात. याच डोंगरावर शंभुमहादेव किवा शिखरशिगणापूरचें 
प्रसिद्ध देवत आहे.यांत पंढरपुराचें पाण्डरडगपल्ली असें नांव आलें 
आहे तें महत्त्वाचें आहे. विठोबा किवा पांडुरडग या देवाचा जरी 
इतका जूना उल्लेख सांपडला नाहीं तरी त्याच्या पाण्डरडग व 
विठ्ठल या नांवांचा पर्यायाने इतका जुना उल्लेख सांपडला हें 
विशेष आहे. जयद्चिठ्ठ या नांवांत विठ्ठल या शब्दाचें मूळ सांपडतें 
असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. यांत लेखकाचा उल्लेख देवदत्तेन 
पंडराद्रिशेन असा आला असून त्यांतील दुसरा शब्द पंडराधीशेन 
वांचावा अशी दुरुस्ती संपादकांनी सुचविली आहे. डॉ. सालेतूर. 
यांनीं आपल्या उपर्युक्त लेखांत प्रस्तुत ताम्रपट व विठोत्राच्या 
मूर्तीविषयीं गॅझेटियरमध्यें केलेलीं विधानें यांच्या आधारानें या 
देवस्थानाचे अस्तित्व इ. स. ४६० च्या सुमारास असलें पाहिजे 
असें ठरविण्याचा यत्न केला आहे. पण या विषयाचा ऊहापोह पुढें 
यावयाचा असल्यानें येथें त्यांचे मत फक्त नमूद करून ठेवतों. 

-. १६. पद्मपुराणांतील सहाव्या अथवा उत्तरखंडांतील १७६ व्या 
म्हणजेच गीतेच्या सहाव्या अध्यायाच्या माहात्म्यांत पुढील कथा 
आली आहे. पैठणास जानश्रृति नांवाचा एक राजा होऊन गेला. 
त्यानें हंसाच्या तोंडून ब्रह्मवादी रेक्वाची महती ऐकल्यावर त्यानें 
त्याच्या शोधासाठी आपला सारथी पाठविला. त्यानें कोल्हा- 
पुरादि अनेक क्षेत्रे धुंडल्यावर तो पंढरपुरास आला. त्याच्या पंढर- 
पूर भेटीचा निदेश आहे तो असा--_- 


ततो (श्रौज्ञेलात्‌) निवृत्त आयात: पव्यन्भीमरथोतरे । 
ह्विभुजं विठ्ठलं विष्ण्‌ं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥। 
(यत्र भौमरथोतीरे बिन्दुमाधवसज्ञित: । 
हरिः स वतंतेःद्यापि भूक्तिमुक्तिप्रदो नुणाम्‌ ॥) 
हा उल्लेख महत्त्वाचा असला तरी पद्मप्राणाचा काल निश्चित 
नाहीं आणि हे इलोक प्रक्षिप्त नसतील अशी खात्री नाहीं. यामळे 
इराव्याच्या दृष्टीनें याचा नीट उपयोग करून घेतां येत नाहीं. _. 


३ मध्यय॒गीन व प्राचीन उल्लेख डर 


१७. तात्पर्य श. ११५९ च्या पूर्वीचा व पंढरपुरच्या विठोबाचा 
निश्‍चयानें उल्लेख करणारा शिलालेख किवा ताम्रपट माझ्या 
माहितीप्रमाणे उपलब्ध नसला तरी विठ्ठल नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या 
देवांचीं देवालयें व त्या देवाची भक्ति करणारे लोक होते असें 
दिसतें. कारण पंढरप्रशिवाय इतर गांवींही विठ्ठल असल्याचा 
पुरावा मिळतो. उदाहरणार्थ, शिमोगा जिल्ह्यापेकीं शिमोगा तालु- 
क्यांतील सोगाने गांवामध्यें शंकराच्या देवळांत शक ११३५श्रीमुख 
संवत्सर माघ शुद्ध १५ चंद्रग्रहण (इ. स. १२१४ जानेवारी २७) 
या वेळचा एक लेख आहे. त्यांत वीर बल्लाळ या होयसळ राजानें. 
केलेलीं दानें नमूद असून त्यांपैकीं एकांत त्या गांवांतील विठ्ठलेशास 
तीन निष्क भूमि दान केल्याचे सांगितलें आहे.) मात्र ११३४-३६ 
या तिन्ही सालांत माघ पौणिमेस चंद्रग्रहण नाहीं. दुसरें उदाहरण 
पाहिजे असल्यास तेंही या शिमोगा जिल्ह्यांतील सोरब ताल॒क्‍्या- 
पैकीं उंद्री येथील लेखाचें देतां येईल. हा लेख चालू शक ११४० 
ईदवर संवत्सर (पौणिमांत) भाद्रयद वद्य ३० रश सूर्यग्रहूण (इ. 
१२१७ आगस्ट ४) या वेळचा असून त्यांत सिघण यादवाचा 
चाकर जो मायिदेव त्याचा हुकूम मानणारा दसवंत दण्णायक 
म्हणन एक अधिकारी आला आहे. त्याच्या प्रशस्तींत “ श्रीविठ्ठल 
देवदिव्यश्रीपादंपद्याराधक ' असे शब्द आहेत. द. विठ्ठल हा 
पंढरपूरचाच आहे असें समजण्यास आधार नाहा. तेव्हां हा विठुल 
कोणी सामान्य विष्णु नांवानें संबोधला जाणारा देवच असावा. 

१८. ज्याप्रमाणें विठ्ठल हें देवाचें नांव सामान्य अर्थाने प्रचा- 
रांत होतें त्याप्रमाणें पाण्डरळग, पण्डरकग व ह्याचे पर्याय मनु- 
ष्याचें व शंकराचें नांव म्हणून प्रचारांत असल्याचे दाखले सांपड- 
तात. उदाहरणार्थ, मद्रास इलाख्याच्या ' नेल्लोर जिल्ह्यापेकीं 
उदयगिरिं तालुक्यांत पाण्डरंग या नांवाचें गांव असून तेथील पाण्ड 
रंगेश्‍वर देवळांतील एका लेखांत पाण्ड्रडंगमुडय्य नायनार असा 


१ विबुधैर्गीयमानस्य ग्रामदेवस्य चक्रिण: । त्रिनिष्कसंख्यका भूमि 
विठठलेशस्य कल्पिता ॥ एवि. कर्ना. व्हॉ. ७ 81 ५४. २ एपि. कर्ना. 
व्हॉ. ८७5७ १३५ 


डर - श्रीविठुल आणि पंढरपुर 

नामोल्लेख आहे व दुसर्‍यांत पाण्डरंगमुडय्य महादेव नांवाचे देवास 
शे. १००० च्या सुमारास कांहीं जमीन दान केल्याचें सांगितलें. 
आहे.* वेंगीच्या चालूक्यांपैकी शा. ७६६ ते ८१० पर्यंत राज्य कर- 
णारा जो.गुणग तिसरा विजयांदित्य त्याच्या प्रधानाचें नांव पाण्ड- 
रडग अथवा पण्डरडग असें होतें. ' वेंगीचा दुसरा अम्मराज 
याच्या मलियपूण्डि ताम्रपटांत किरणपूर जाळणाऱ्या एका पाण्ड- 
रंडगाचा उल्लेख आला आहे. 

१९. देशीनाममालेंत हेमचंद्रानें ज्यांची व्युत्पत्ति बरोबर सांगतां 
येत नाहीं पण जे एका विशिष्ट अर्थानें लोकांकडन उपयोगांत 
आणले जातात असे कांहीं शब्द दिले आहेत. त्यांत 'रुह्म्मि पंडरंगो 
असें वचन आलें असून त्यावर टीका करतांना ' पंडरंगो रुद्र: ' असें 
म्हटलें आहे.' आणि पंढरपुरास अजूनही शंकराचें दर्शन घेतल्या- 
शिवाय पांड्रंगाचें दर्शन घेत नाहींत अश्ली एक चाल आहे. या दोन 
गोष्टींच्या आधारावर के. डॉ. रा. गो. भांडारकर यांनीं असा तके 
केला आहे को, पांड्रंगपुर हें नांव मूळच्या शिवाच्या देवालयावरून 
पडलें असावें; पण विठोबाचें माहात्म्य वाढू लागलें तेव्हां विठोबा- 
सच पांड्रंग कड लांगले.* येथें एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे कीं 
भक्‍त ज्या शंकराचे दर्शन घेतल्याशिवाय विठोबाचें दर्शन घेत 
नाहींत तो शंकर म्हणजे पुंडलीकाच्या समाधीवरील शिवलिंग 
होय. पुंडलीकामुळें विठोबाचे पंढरपुरास येणें झालें अशी लोककथा 
आहे व तीस वर शिलालेखांतील जो उतारा दिला आहे त्याचा 
थोडासा! आवारही दिसतो. अर्थात्‌ त्यास भेटल्याक्षिवाय विठोबाचें 
दशन घेऊ नयं असें भाविकांना वाटलें तर त्यांत नवल काय ? 
एवंच याबाबतींत तरी शंकराचा व विठोबाचा संबंध ये ः नाहीं 
तयार अ संबंध येत नाहीं 


विक ल्क कळाला 1... 

१ इमप्रे पृ र. ११५०व शी १५१ आणिक्र, ७५६ व ७५९, येथे पांडरडग 
अथवा पाण्डरडग हू नांव शिववाचक असल्याचें स्पष्टपणें दिसतें. र 

र त इंडि. ५१ ११९२७१६ ३ एपि. इंडि, ९१४९ 

य ॥ममाळा-बॉबे संस्कृत सीरीज पृ. १८९, षष्ठ वर्ग इलोक २३ र 

५ गव्हमट ओरिएंटल सीरीज (गओसी) क्लास बी, नं. ४, पू.१२५. * 


४ देव व गांव यांचीं नांवे-चर्चा ४३ 
२०. शकाच्या अकराव्या शतकांत झालेल्या बाहुस्पत्यसुत्रम्‌ या 
ग्रंथांत आठ वेष्णव क्षेत्रे म्हणून बदरिका, सालग्राम, पुरुषोत्तम, 
द्वारका, बिल्वाचलळ, अनंत, सिह व श्रीरंग हीं ग्रामनामें दिलीं 
: आहेत.' यांत पंढरपूर, पांडुरंगपुर, पुंडरीकक्षेत्र इत्यादी नांवांशीं 
सदृश असें एकही नांव दिसत नाहीं. तेव्हां या ग्रंथाच्या कालीं पंढर- 
पुरास विठ्ठल देवत नव्हतें कों काय अशी शंका येते. 


४ देव व गांव यांचीं नांवे-चर्चा 


१. वर जी हकीकत दिली आहे तीवरून कळून येईल कीं, पंढर- 
पुरास पंढरपूर, पंढरी, पांड्रंगपुर, पंडरिपुर, फागनिपुर, पोंडरीक 
क्षेत्र, पंडरगे, पांडरंगपल्ली अशीं नांवें निरनिराळ्या वेळीं दिलेलीं 
दिसतात. या ८ नांवांपैकीं फागनिपुर हें नांव इतर नांवांशीं कांहीं 
एक संबंध नसलेलें दिसतें. पौंडरीक हें नांव पुंडरीक या नांवावरून 
बनलें हें उघड आहे. पंडरिपुर यांतील पंडरि या नांवापासून पंढरी 
हें नांव बनलें असलें पाहिजे. पंडरगे हें कानडी नांव आहे; र याचें 
संस्क्रुत रूप पंडरिका होईल असें वाटतें. नेसरिका या नांवाचें जसें 
नेसरिआ >नेसरी हें हल्लीचें परिणत रूप, त्याप्रमाणे पंडरिका > 
पंडरिआ >पंडरी किवा पंढरी असें रूप झालें असलें पाहिजे. अर्थात्‌ 
पेंडरिका किंवा पंडरगे यांपासून पंडरी किवा पंढरी असा शब्द बनला 
व त्याला पुर हा नगरवाची शब्द लागून पंडरिपुर किवा पंढरीपूर 
आणि पंढरपूर हे शब्द झाले. श्री. राजपुरोहित व कै. डॉ. रा. गो. 
भांडारकर यांनीं अनुक्रमें पुंडरीकपुर व पांड्रंगपुर या दाब्दांपासून 

१ पंजाब संस्कृत सीरीज वाहंस्पत्यसूत्रम्‌ (नं. १) सूत्रे ११९ व 
«९१२०. या ग्रंथांत आलेल्या यादव (सुत्र १०५) शब्दावरून त्याचा काल 
इ. स. चें १२ वें शतक असावें असा संपादकांचा तक आहे 
(प्रस्ताव पृ. १७). 


डॅड श्रोविठ्ठल, आणि पंढरपुर 


पंढरपूर हा शब्द व्युत्पादला आहे.* पण या दोन्ही शब्दांपेक्षा वरील 
पंडरिका किवा पंडरगे हाच शब्द जास्त जवळचा आहे. यालाही 

आणखी, उदाहरणें पाहिजे असल्यास नवसारी ( नवसारिका), अव-. 
सारी (अवसारिका) यांचीं देतां येतील. देशीनाममालेंत शंकराला 

पंडरंग किवा पंड्रंग असें नांव आलें आहे त्यावरून के. डॉ. रा. गो. 

भांडारकरांनीं तर्क केला आहे कीं,पूर्वी तेथें शंकराचें स्थान असावें. 

या तर्काला पुष्टी देऊन श्री. राजपुरोहित पुढें असें म्हणतात कीं, 

पंडुरंग या दिवनामावरून पंढरपुरास पांड्रंग हें नांव पडलें व तेथें 

स्थापन झालेल्या गांवावरून देवासही पांड्रंग असें नांव जडलें 

असावें. पण पंडरंग व पंडरगे या दोन शब्दांत जरी सादृश्य दिसत 

असलें तरी त्याला फारसें महत्त्व देतां येणार नाहीं. कारण (१) 

पंडरंग नांव असतां त्याचें पांड्रंग कां झालें हें दाखवितां येणार 

नाहीं व दाखवितां आलें तरी देवाचें नांव पांडुरंग व गांवाचें नांव 

मात्र पंढरी. असा भेद कां पडावा याचा खुलासा करतां येणार नाहीं' 
(२) शिवाय पंढरपुरास विठोबाच्या स्थापनेपुर्वी शंकराचें मह- 

त्वाचें स्थान होतें या म्हणण्यास तर्काशिवाय दुसरा आधार दिसत 

नाहीं. तेव्हां पांडूरंग व पंढरी यांचा एकमेकांशी कांही संबंध 

असेल असें वाटत नाहीं आणि पुंडरीक शब्दाचा अपभ्रंश पंडलीक, 

छेंडलीक असा होत असल्यामुळे पुण्डरीकपुर याचा अपररंश पंड. 

रीपुर, पुडलपुर, कुडलपूर असा कांहीं तरी व्हावा. तेव्हां पुंडरीक- 

रर या शब्दापासून पंढरपुर हा शब्द बनणें शक्‍य दिसत नाहीं. 


१ हट हा शब्द मनुष्यवाची आहे 

र च्या देवनामांवरून ग्रामनामे झालीं आहेत 

तशीं मनुष्याच्या नां नामें साधलीं आहेत. आठव्या- 

या शतकात पडरंग हें नांव मनुष्यांना ठेवलेले आढळतें. तेव्हां 

वरील उल्लेखाचा कोणताही निश्‍चय करण्यास पड निश्‍चय करण्यास उपयोग होत नाही. होत नाहीं“ 
१ केसरी २१-७-१९१४; ग्ोसी उऊास बी, नं. ४, पू. १२५. 


४ देव व गांव यांचीं नांवे-चर्चा ४५ 


टा 


३. पंढरपूरच्या विठोबाला पंढरीराय, विठोबा, विठाई माउली, 
इत्यादि अनेक नांवांनीं निदेशिलें असंलें तरी त्या सर्वांमध्ये विठ्ठल 
हेंच नांव मुख्य आहे. या नांवाच्या व्युत्पत्तीविषयीं विठ्ठळभषण, 
शब्दरत्नाकर (आपटेकृत), पांगारकरांचें तुकारामचरित्र इत्यादि 
अनेक ग्रंथांतून जरी तर्क करण्यांत आले आहेत तरी त्यांपैकीं तीन 
तकच येथें नमूद करण्यासारखे आहेत. 

४. के. राजवाडे यांनीं सर्वोत्कृष्ट म्हणून पुढील व्युत्पत्ति दिली 
आहे. ते म्हणतात, विठ्ठल शब्द विष्ठल शब्दापासून व्यृत्पादावा. 
विष्ठल़ म्हणजे दूर, एकीकडे, रानावनांत असलेली जागा, स्थळ 
व विठ्ठलदेव म्हणजे दूर, एकीकडे, रानावनांत असणारा देव. देव 
या उत्तरपदाचा लोप होऊन विठ्ठल असा नामनिदेश प्रचलित 
झाला. इतिहास, दंतकथा व व्युत्पादनसौलभ्य या दृष्टींनीं ही 
व्युत्पत्ति ग्राह्य व विश्वासाहे दिसते.* । 

५. दुसरी व्युत्पत्ति के. डॉ. रा. गो. भांडारकरांनीं आपल्या उपर्युक्त 
निबंधांत दिली आहे. विष्णु याचा कानडी अपभ्रंश 'बिट्टि' होतो 
व या अपभ्रंशापासूनच विठ्ठल असें रूप तयार झालें आहे. याला 
उदाहरण म्हणून होयसळ यादवांपैकीं श. १०३९ ते १०५९ च्या 
दरम्यान झालेल्या विष्णुवर्धन नांवाच्या राजाचें सांगण्यांत येतें. 
या विष्णुवर्धनाची विष्णु, बिट्रिदेव, बिट्टि अशीं आणखींही नांवें 
आहेत. नरसिंह, भद्रदेव, अरिकेसरिन्‌ यांनाच कानडींत नरिग- 
नरग, वहिग, अरिग अशा प्रकारें संबोधिळेळें आढळतें. त्याप्रमाणेच 
विष्ण किवा विष्णुदेव यांपासून बिट्टिदेव किवा बिट्टिग अशीं रूपे 
कानडी लोकांनीं बनविणें शक्‍य दिसतें. 

६. माँसियर जे. झिलस्की यांनीं आकिव्ह ओरिएंतालिनीच्या 
चौथ्या खंडाच्या दुसर्‍या अंकांत एक लेख लिहुन त्यांत विष्णु या 

१ भाइसंमंत्रै ७२1९६. क॑. राजवाडे यांनीं आपल्या वरील व्युत्पत्तीच्या 
समर्थनार्थ जेथे सध्या विठोबाचें देऊळ आहे, तेथें पुर्वी बाभूळवन होतें, त्य़ा 
बाभूळवनांत पुंडलिकानें देवाची स्थापना केली अशी हकीकत दिली आहे. 
ही हकीकत कोणत्या ग्रंथांत आहे हें त्यांनीं सांगितलेले नाहीं.. 


४६ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


*»”*”' 


*-<“* 


देवतेस द्राविडी मूळ व ऑस्ट्रोशियाटिक नांव सुचविलें आहे. ते 
म्हणतात--विष्णु हा शब्द व त्याचे पर्याय वेष्णु, वेठ, विठु, विठ 
यांमधून न-नु हा अना्ये ([एळ-१॥१०५) अंश व अ-उ हे प्रत्यय 
काढून टाकले तर खालीं विठ्‌, विष, वेठ, वेष्‌ असे धातू (1२००) 
शिल्लक राहतात. ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषांत ष व ठ्‌ यांची अदला- 
बदल होते व त्यामुळेंच ठंत रूप तयार होतें. होच अदलाबदल 
हिंदो भाषांतील अनार्य शब्दांत दिसून येते.* 


७. सारांश, विठ्ठल हा शब्द विष्णु या शब्दाचा अपभ्रंश आहे 
हें आज सवे विठ्ठानांस मान्य झालें आहे. पण हा अपभ्रंश प्राकृत 
भाषांमधील आहे कोंद्राविडी भाषांमधील आहे याविषयीं वाद अस- 
ल्यामुळें त्या वादाच्या दोन्ही बाजू चांगल्या समजून घेणें अवश्य आहे. 
विष्णु या शब्दाचे अत्यंत जुनाट अपभ्रंश शिलालेखांतून सांपडतात 

वच्या एका लेखांत 'विण्हुदत! 
विष्णुदत्त या नांवाचा अप- 


-_ वनवासी (कारवार) व मळवळिळ 
(शिकारपुर, शिमोगा, म्हेसूर) येथील लेखांत चुटु कुळांतील एका 


'विण्हुकड किवा 'विण्हुकडु' नांवाच्या मनुष्याचा उल्लेख आला 


कडु हा विष्णुस्कंद या शब्दाचा अप- 
भ्राश असावा अशी माझी कल्पना आहे. पण या दब्दां 


क ब्दांतील दुसर्‍या 
पदाविषयीं जरी खात्री देतां येत नसली ह्लें 

शब्दाचा अपभ्रंश आहे यांत शंका नाहीं. 
लेखांत एका मनुष्याचे 'विण्णुपाल 


नांव आलें आहे. हे शब्द विष्णुपाल किंवा विष्णुपालित 
या शब्दाचे अपभ्रंश आहेत हें कोणी 
| प हली 


२ आसवेइ व्हॉ. ४ पू. ८३ क्र. ७ 


४ एवि. इंडि. व्हा. १७ परिशिष्ट क्र. ११ २सपू 


४ देव व गांव यांचीं नांवे-चर्चा ड७ 


अमरावती येथील एका स्तूपांत एका स्त्रीचें “ वेन्हू' असें नांव 
आलें आहे.* हें नांव विष्णु या शब्दाचा अपभरंश आहे असें यादी- 
कार प्रो. ल्यूडर्सं यांचें मत आहे. कान्हेरी येथील गुहाळेखांपैकीं 
दोहोंत एका व्यापाऱ्याचें वेण्हुनदि किवा वेण्हुनंदि असें नांव आढ- 
ळतें.* हें नांव 'विष्णुनंदि' या नांवाचा अपभ्रंश आहे असें मान- 
ण्यास विशेष प्रत्यवाय नाहीं. कुलाबा जिल्ह्यांतील कुडें येथील 
गुहालेखांत एका उपासिकेचें 'वेण्हुया' असें नांव आलें असून तो शब्द 
“विष्णुका' शब्दाचा अपभ्रंश असावा असें यादीकारांनीं दाखविलें 
आहे.* वर दिलेल्या उदाहरणांवरून असें दिसून येईल कों, शिला- 
लेखांतील प्राकृतांत विष्णु शब्दाचे विष्णु, विण्हु, वेन्ह्‌, वेण्हु अशा 
प्रकारचे अपभ्रंश झालेले आढळतात. पण यावरून प्राकृत किवा 
अपभ्रष्ट भाषांत विष्णु या शब्दांचे फक्त वर दिलेळेच अपभ्रंश 
होतात असा कोणी तके करील तर तो चुकीचा ।ठरण्यासारखा 
'पुरावा उपलब्ध आहे. इ. स. पु. ३२७५ नंतर झालेल्या महापरि- 
निब्बाणसुत्तामध्यें बुद्ध निर्वाणाला गेल्यावर त्याच्या शरी राच्या अव- 
शेषांवर कोणी कोणी स्तूप उभारले हें दिलें आहे. त्या यादींत वेठदीप 
र्‍या गांवच्या किंवा देशच्या एका ब्राह्मणाचा उल्लेख आला आहे. 
र्‍या ब्राह्मणानें वरील ठिकाणीं स्तूप केल्याचे सांगितलें आहे. महा- 
'परिनिब्बाणसुत्ताच्या एका पाठाच्या तिबेटी भाषांतरांत या शब्दा- 
ऐवजीं “ विष्णूचा देश ' अश्या अर्थी एक शब्द वापरला आहे.* 
तसेंच कासिया (गोरखपूर) गांवाजवळच असलेल्या बौद्ध क्षेत्रांत 
इ. स. ४०० च्या सुमाराची एक मृण्मुद्रा मिळाली असून तीवर 
* श्रीविष्णुद्रीयविहारे भिक्षुसंघस्य ' असा लेख कोरला आहे. 
यावरून वेठदीप हा विष्णुद्टीप शब्दाचा अपभ्रंश आहे असेंच मान- 
ण्याकडे प्रवृत्ति होते. अर्थात्‌ विष्णूचे वेठ असें रूप झालें हें कबूल 
करावें लागेल. यांतील द्वीप शब्दाविषयीं आपणांस कांहीं कतंव्य 
नाहीं. पण विष्णु शब्दापासून वेठ शब्द बनण्याचा क्रम माझ्या' मतें 
१ कित्ताक्र. १२१९६. २ कित्ताक्र. १००१-२. ३ेकित्ताक्र. ९ "णु क्कतताक्र. १२१६. २ कित्ता क्र. १००१-२. ३ कित्ता क्र. १०६०, 
४ जनंल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी इ. १९०६ पृ. ६६५ 
५ कित्ता पू. ९०७ ' ६ कित्ता इ. १९०७ पृ. १०५. 


शट श्रोविठठुल आणि पंढरपुर 


विष्णु >विठ्ठ >वेठ असा लागतो. हल्लींच्या बंगालीमध्यें मोठमोठे 
पंडितही विष्णु या शब्दाचा विश्टु असा, वैष्णव शब्दाचा बोइ- 
इटोम्‌ असा किवा कृष्ण या शब्दाचा किऱ्टो असा उच्चार कर- 
तात.' शतपथ ब्राह्मणांतही दोन ठिकाणीं * वेष्टपुरेय ' असा शब्द 
आला असून तेथें तो शब्द विष्णुपुर या शब्दापासून झालेला आहे 
असें समजतात. तसेंच मघाशीं उल्लेखिलेल्या ताम्रपटांत जयदिठ्ठु 
असें जें नांव आलें आहे त्यापैकीं विठ्ठ हें विष्णु शब्दाचें प्राकृत रूय 
आहे असें त्याच पुस्तकांत दिलें आहे. म्हणजे त्या पुस्तकाचे संपादक 
डॉ. कृष्ण यांच्या मतें तो विष्णु या शब्दाचा प्राकृत अपभ्रंश आहे. 

८. उलट कानडी ताम्रशिलालेखांत अनेक ठिकाणीं विट्ट, विट्टरस 
बिट्टरस अशा प्रकारचीं नांवें येत असून तीं नांवें विष्ण या नांवाचे 
अपभ्रंश आहेत हें त्याच पुरुषांची संस्कृत नांवें पाहिलीं असतां सहज 
ध्यानांत येतें. उदाहरणार्थ होयसळ यादवांपेकीं ज्यास बिट्टिम, 
बिट्टिदेव वगेरे नांवांनीं संबोधिलें आहे त्यासच विष्णवर्धन या 
नांवानेही उल्लेखिलें आहे.' इ. स. ६१६ च्या सातारा ताम- 
पटाच्या मुद्रेवर बिट्टरस असा शब्द असून त्या बिट्ट्रसाचें इतरत्र 
णा असेंही नांव अटक वया * येवढेंच नव्हे तर श्री. राजपरो- 
हित यां च्या अपभ्रंश प्रकरणांतील ३२ व्या 

सूत्राच्या आधाराने विष्णूचे विट्टु असें रूप बनवितां येतें असें 
सांगून त्यास प्रमार्थी ल प्रत्यय लागन विठ्ठल हें रूप तयार होतें 
असे एके ठिकाणीं ताल आहे.“ पण हें प्रतिपादन तितकें 
सयुक्तिक नाहीं असें मा वाटतें. ज्या सूत्राच्या आधाराने श्री. 


राजपुरोहित वरील प्रतिपादन करतात पैकीं 
पुरोहित « त्याचे दोन भाग आहेत. पैकीं 
पहिल्या भागांत ध बददलज व ड हे क 


पणत्याली आदेश होतात असें सांगितलें 
आहे; पण त्याशीं आपणास कर्तव्य नाहीं. त्याच सूत्राचा दुसरा भाग 


'१४कितापू. ४६४ ४७.11“ १६४. २ बाँबे गक्षे "काळ 
वीर) झेटियर व्हा. १ भाग .२ पे.;४९४. 
३ इंडि. अंटि, ११३ १०, ४ केसरी २१1७ जि शः "१ 


) 
१ कू. 


४ देव व गांव यांचो नांवें चर्चा ड९ 
अर्थ असा आहे कीं, संयुक्‍त व्यंजनांतील षकाराबद्दल ह्वित्त डव ह्वित्त ट 
व एकेरी टकार होतो. कोणत्या शब्दांना तर संस्कृत शब्दांना व केव्हां 
तर कानडींत येतांना. या सूत्रावर उदाहरणें म्हणून जीं दिलीं 
आहेत त्यांत विष्णु हा शब्द नाहीं येवढेच नव्हे तर शेवटीं ष्ण 
असलेला असाहि शब्द दिलेला नाहीं. यावरून असें वाटतें की, 
विष्णूचें विट्ट रूप करतांना या सूत्राचा आधार घेतां येणार नाहीं. ' 
असें असलें तरी कानडीमध्यें विष्णु व कृष्ण या शब्दांचीं बिष्टो, 
किष्टो, विष्टप्प, किष्टप्प हीं रूपें सर्रास तोंडीं व लेखीं प्रचारांत 
असून शिष्टसंमत झालीं आहेत. मात्र बंगालींतही थोड्या फरकाने 
असेच उच्चार होतात हें ध्यानांत ठेवलें पाहिजे. 

९. अशा प्रकारें विष्णु या शब्दाचें विट्ट-विठ्ठ हे रूप कानडीच्या 
अपभरंश्षनियमाप्रमाणें बनवितां येत नाहीं व यामुळेंच तें प्राकृत रूप 
आहे असें धरण्याकडे प्रवृत्ति झाली आहे. आतां विठ्ठ या शब्दापासून 
विठ्ठल शब्द प्रेमार्थी ल हा प्रत्यय लावून किवा आणखी एका पद्धतीनें 
बनवितां येईल. ती रीत अंशी-कानडीमध्यें अर्‌ किवा अरु असा 
बहुवचनी प्रथमेचा प्रत्यय आहे. तो विठ्ठु या शब्दास.जोडतांच विठ्ठर्‌ 
किवा विठ्ठरु असें रूप तयार होईल व त्याचें सुलभीकरण विठ्ठल किवा 
विठ्ठलु असें होईल. हल्लींहि नरसिहाचार्येर्‌ किवा नरसिहाचार्यरु 
अश्या दोन्ही तर्‍हेचा प्रयोग करतात. येवढेंच नव्हे तर रायरु, रायल, 
रायल्‌, पंतलु वगैरे प्रयोग सध्या व ऐतिहासिक कालांत केलेले 
आढळतात. अर्थात्‌ विठ्ठल किवा विठठलु हें मानार्थी बहुवचन आहे असें 
ठरेल. पण मराठी साधुसंतांनी विठ्ठलाच्या बाबतींत एकवचनीं 
प्रयोग वापरला आहे हें नाकारून चालणार नाहीं. 

१०. हें झालें विठ्ठलाच्या व्यृत्पत्तीविषयीं. रखुमाबाई किवा रखुमाई 
हा शब्द कसा तयार झाला आहे याविषयीं मात्र कोणाच्या मनांत 
शंका आली नसेल. वहुतेक रखमा व रुख्मिणी हे शब्द एकच आहेत 

१ केशिराजकृत शब्दमणिदर्पण पृ. २७४ सूत्र २८३; प्रकाशक "प झकमत शब्दमणिदर्पण प. २७४ सूत्र २2३; प्रकाशक कर्नाटक 


साहित्य परिषद्‌ बेंगळूर इ. स. १९२०. 
1 


५० धीविठ्ठल आणि पंढरपुर 
मुसलमानपूर्वकालीन इतिहासांत लक्ष्मादेवी किवा लकुमादेवी अशीं 
राण्यांचीं नांवें येतात. उदाहरणार्थ उपर्युक्त विष्णुव्धेनाच्या एका 
बायकोचे नांव लक्ष्मादेोवे किवा लकुमादेवी असें होतें. 
लक्ष्मा किवा लकुमा या शब्दापासून रख्मा किवा रखुमा हा शब्द 
बनलेला असावा. दुसरे एके ठिकाणीं एका पुरुषाचीं नांवें लक्ष्म, 
लक्ष्मीधर किवा लक्ष्मीदेव अशीं आलीं आहेत.* यावरून लक्ष्मा 
किवा लकुमा हा शब्द लक्ष्मीवाचक आहे हें जास्त स्पष्ट होतें 
विष्णु-लक्ष्मी हा जोडशब्द वारंवार देवतांच्या नांवांत ऐकूं येतो. 
पण विष्णु-रुक्मिणी हा शब्द वापरलेला माझ्या ऐकिवांत नाहीं. 
विष्णुर्क्मिणीचें देऊळ कोणाच्या पाहण्यांत असल्यास कळवावे. 


५ विठ्ठुलस्वरूप 

१. पांड्रंग, पंढरी व विठ्ठल यांच्याविषयी येथवर विवेचन 
केल्यानंतर विठ्ठलाच्या स्वरूपाविषयीं विवेचन करणें जरूर आहे. 
मुसलमानी अमदानींत अलाउद्दीन बहमनी, अफजलखान औरंगजेब 
_ इत्यादींनी धर्मवेडाच्या लह्रींत अनेक ठिकाणचीं देवळे पाडलीं व 
मूति फोडल्या. त्या वेळीं महाराष्ट्रांतील प्रसिद्ध देवस्थानांना झळ 
लागली नसेल असें म्हणवत नाहीं. जुन्या कागदांतून अफजलखानानें 
तुळजापूरची देवी, पंढरपूरचा विठोबा इत्यादींना तसवीस दिल्याचे 
व बहुतेक क क्षेत्रांतील जुन्या 
न्‌ पाहिजेत आणि भर 
ठरल्यामुळे त्यांचे जागीं नवीन मतांची यी व अती 


* २. हल्लीं विठ्ठल किवा विठोबा यया वा म्हणून ज्या मूर्तीची पूजा होते ती ज्या मूर्तीची पूजा होते ती 
व क य य 
१ वोबे गे "हा. ६ भाग २ पू. ४९४. २ कित्ता प. ५० ६. 


३ शिंचसा १॥४५६; रा. २० पृ. २३२. 


५ विठ्ठुलस्वरूप ५्‌श 
सोळा वर्षांपूर्वी मी स्वत: पहाटे पांचचे सुमारास तिची पूजा चालू 
असतां सुमारें अर्धा तास व दुपारीं कपडे बदलतांना सुमारें पंधरा 
मिनिटे जितकी निरखून पाहतां येणें शक्‍य तितकी पाहिली. पहाटेच्या 
वेळीं दिवे व आरती यांचा उजेड होता तर दुपारीं सुर्याचा प्रकाश 
होता. अश्या परिस्थितींत मी तिच्याविषयीं जं चित्र काढू शकेन तें 
असें-मूर्ती उभी आहे. तिच्या डोक्यास पारशी लोक घालतात 
त्याप्रमाणें उंच, कंगोरेदार (कडा असलेली) टोपी आहे. हिला 
पाहिजे तर अगदीं साध्या नमुन्याचा मुकुट म्हणा; पण यालाच 
पुजारी शिवलिंग व कंगोऱर्‍्याला पाठीवर टाकलेल्या शिकक्‍्याची दोरी 
असें म्हणतात, तें मात्र पटण्यासारखें नाहीं. तोंड मुळांत थोडें उभांटें 
असून उंच टोपीवजा मुकुटानें जास्तच लांबोडें दिसतें. गाल तोंडाच्या 
मानानें जास्त फुगलेले भासतात. कानांमध्ये माह्यांच्या आकाराचीं 

'डलें आहेत; पण तीं इतकी मोठीं आहेत कों, तीं खांद्यावर आडवीं 
पडलीं असून खांद्यांचाच जणूं दागिना आहे असें वाटतें. गळ्यांत 
कौस्तुभमण्याचा हार आहे. डाव्या आणि उजव्या स्तनप्रदेशांवर 
अनुक्रमे एक खळगी व एक वर्तुळखंड असून त्यांस श्रीवत्सलांछन व 
श्रीनिकेतन हीं नांवें देतात. कोपरांच्या थोडे वर दंडावर व मनगटांवर 
दुहेरी बाजूबंद (अंगद) व मणिबंध आहेत. डाव्या हातांत पोटांत 
बोटेअडकविलेला शंख घेऊन तो त्यासह कमरेवर ठेवला आहे. उजव्या 
हातांत कमलनाल असून हात उताणा आणि आंगठा खालीं येईल 
अक्या पद्धतीनें कमरेवर ठेवला आहे.कमलनाल तोकडाच असून त्याच्या 
शेवटीं असलेली कमळाची कळी मांडीवर लोळत आहे. कमरेस 
तिहेरी मेखला असून तिचीं टोकें स्पष्ट दिसणारे वृषण व लिंग 
यांखालीं आलीं आहेत. दोन पायांना जोडणारा असा दगडी भाग 
पायांमध्ये आहे त्यास काठी हें नांव देतात. कमरेस वस्त्र अस- 
ल्याच्या खुणा कोठें दिसत नाहींत. पण कित्येकांच्या मताप्रमाणे 
कमरेस वस्त्र आहे असें मानलें तर या दगडी भागास वस्त्राचा सोगा 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. मात्र सोगा पावलांपर्यंत येऊन भिडला 
आहे असें म्हणावें लागेल. पावलें एका चौकोनावर असून तीस वीट 
म्हणतात: विटेखालीं उलटें कमल आहे. मर्तीच्या पाठीमार्गे प्रभा" 


ष्र श्रौविठुल आणि पंढरपुर 


२-५ -५-५४५८५/५/५५५/५८५५८/५/-८५-५८/५/८/-/५८/५८/५८/५/५८/५८/५८/८८०/५८/८/०८८/५८-५.-- 


वळ वगेरे कांहीं नाहीं. मात्र मूर्तीचा उजवा पाय एका शेव गोसा- 
व्याच्या अत्याचाराने तुटल्यामुळे तो सांधून घेऊन त्या मागे भला 
मोठा टेकू दिलां आहे. सारांश ही मात कृष्णरूपी विष्णूची आहे 
असें भासविण्याचा अजाणतेपणे प्रयत्न केला जातो. पण कुष्णत्वाच्या 
खुणा म्हणून शिक्याची दोरी व काठी अश्या ज्या वस्तू दाखविल्या 
जातात त्या खरोखरच तशा आहेत असें वाटत नाहीं. मला या 
मूर्तीमध्ये ज्याप्रमाणे प्राचीन कालच्या मूतींमधून आढळणारें अंग- 
सोष्ठव व वास्तवता किवा मध्ययुगीन मू्तोमध्यें आढळणारी 
शिल्पग्नंथनियमप्रवणता व त्यामुळें येणारी कृत्रिमता हे गुणदो 
आढळत नाहींत तद्वत्‌ आधुनिक मूर्तीमध्ये आढळणारा बेडौलपणा, 
कुरूपता वगेरे दोषही उत्कटत्वानें दिसत नाहींत. निदान हिला मी 
प्राचीन किवा मध्ययुगीन केव्हांही म्ह्णूं शकणार नाहीं; पण 
आधुनिक म्हणजे शेंसवादं वर्षांतील ती आहे असेंही म्हणवत नाहीं. 

३. याहून वरीच जुनी मूति अहोबल्म्‌ येथें आहे. ही दर्शनी 
आयात कपळ काढलेल्या एका बेठकीवर कमरेवर हात ठेवून 
उभी असून हिच्या हातांत पुन्हा अनुक्रमे शंख व कमलनाल या वस्तू 
आहेत. अंगावर निरनिराळे दागिने आणि डोक्यावर उंच टोपीवजा 


व नक्षीदार मुकूट आहे.* पण सर्वात सुरेख माति तिरुपति येथील 
आहे. ही सिहासनावर ठेवलेल्या कमळामध्यें उभी असून कमळा- 
मुळें तिचे जवळजवळ गुडघ्यापर्यंतचे पाय दिसेनासे झाले आहेत. 
हिचेही दोन्ही हात कमरेवर आहेत. पण उजवा हात उताणा असून 
आवर कमल काढले आहे आणि डाव्या हातांत शंख दिला आहे. 
हिच्या डोक्‍यावर मुकूट, गळघांत हार व जानवे, कानांत मकरकुंडलें, 
कमरेस मेखला इत्यादि दागिने असले तरी मूर्ती अर्धनग्न दिसते.* 


४. मौ मुंबईजवळची जोगेश्‍वरी गुहा.पहावयास गेलो असतां तेथे 
मला एक भग्न मूर्ती आढळली या मूर्तीचे मस्तक, हात व गुडघ्या- 
गहू खाल्या माग तुटून, गेळा आहे. तरी. गळ्यांतील मोत्यांचा 
कचकन. 

१ साउथ इंडियन इमेजेस ऑफ र्गाँ 


र ७०2 नना 
डस अण्ड गॉडेसेस, प. ६२, प्र. ४०. 
२ कित्ता पृ. ६० प्र. ३९. तो. 


५ विठ्ठलस्वरूप ५३ 


कंठा, कमरेची मेखला व त्याखालीं गुडघ्यापर्यंत धोतर, डाव्या 
मांडीवर धोतराच्या सुरकुत्या, उजव्या मांडीवर मेखलेचें एक टोक, 
डाव्या मांडीवर मेखळेचा लोंबता पदर, दर्शनी भाग पुढें असलेला 
व पोकळींत बोटें घातलेला शंख, पाठीवर गळ्यांतील कंठ्याच्या 
फिती, कमरेस मेखलेच्या गाठी व धोतराचा कासोटा, छातीच्या 
उजव्या भागावर लांब व कुरळ्या केसांची एक बट इत्यादि गोष्टी 
स्पष्ट दिसतात. हिचे हात सध्या भग्त झाले असले तरी खांद्याची 
जाडी व शंख धरण्याची पद्धत यांवरून या मूर्तीस फक्त दोनच 
हात असावे असें म्हणतां येतें. ही गुहा आठव्या शतकाच्या उत्त- 
रार्धांतील आहे. तेव्हां ही मूर्तीही निदान त्याच सुमाराची अस- 
ण्याचा पुष्कळ संभव आहे. ही मूर्ती विठ्ठलाची असावीसें वाटतें. 

५. मुंबईच्या प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूझियममध्यें घारापुरीच्या 
लेण्यांतून आणलेली एक भग्न मूर्ती आहे. ही उभी पण कमरेवरील 
भाग अजिबात नसलेली आणि खालचा भाग छिन्नभिन्न झालेली 
आहे. तरीही कमरेस वस्त्र व तिजवर मेखला, डाव्या मांडीवर 
टेकलेला व पोकळीत डाव्या हाताचीं बोटें असलेला शंख या गोष्टी 
स्पष्ट आहेत. पण हिचें वैशिष्ट्य म्हणजे हिच्या उजव्या अंगास 
उभी स्त्री व डाव्या अंगास उभा, खुजा, लठठु गण आहे. शंख धर- 
ण्याच्या पद्धतीवरून ही मूर्तीही विठोबाची असण्याचा संभव आहे. 
घारापुरी गुहा आठव्या शतकाच्या दुसऱ्या पावक्यांत खोदल्या 
गेल्या. या लेण्यांत सांपडलेल्या इतर महिषर्मादनी, ब्रह्मा वगेरे 
मूर्ती गुहा खोदण्याच्या सुमाराच्या असाव्या असें दिसतें. ही अर्थात्‌ 
मूर्तोही तितकीच जुनी असावी. 

<. तात्पर्ये या मूर्तीवरून असा ग्रह होतो कों, महाराष्ट्रांतील 
विठ्ठलभक्ति सामान्यतः मध्ययुगाच्या आरंभाची समजण्यास हरकत 
नाहीं. मात्र पंढरपूरची विठ्ठलमूर्ती फारच साधी असल्यानें तीस 
मध्ययुगीन म्हणण्याची सोय नाहीं. ू 

७. माझी समजूत व सामान्य लोकांची-विश्ेषतः पंढरपूरच्या 
पुजारी मंडळींची-समजूत याप्रमाणे विठठुलमूर्तचिं वणेन केल्यावर 
व विठ्ठलाच्या इतरत्र असलेल्या मूर्ती . वाणिल्यानंतर, आतां साधु- 


पड श्रीविठुल आणि पंढरपुर 


रा रट--/५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५-५/५--५-५----.- >.”-:.”“५/*- 


संत व इतर विठोबाच्या स्वरूपाविषयीं कांहीं माहिती देतात कीं 
काय हें पाहूं. पण साधुसंतांच्या उद्गारांचें परीक्षण करतांना एक 
महत्त्वाची अडचण उत्पन्न होते ती अशी कों, ते सगुण रूपाचें वणन 
करतां करतां एकदम ब्रह्मानंदांत विलीन होतात व आपण काय 
बोलतों याचें त्यांना भान रहात नाहीं. यामुळें त्यांची विठ्ठलाच्या 
सगुण र्पांचीं अनेक वर्णनें आपल्या प्रश्‍नाच्या दृष्टीनें निरुपयोगी 
ठरतात. असें असलें तरी आपणांस या प्रश्‍नास उपयोगी पडणारीं 
दुसरीं साधने उपलब्ध नसल्यानें अशा साधनांचाच शक्‍य तितक्‍या । 
कसोशीनें उपयोग करून. घेतला पाहिजे. मी परीक्षणार्थ घेतलेल्या 
उद्गारांची निवड या दृष्टीनें केली आहे. मृतिस्वरूपनिणयाच्या 
कामीं याहून अधिक उपयुक्‍त असे उल्लेख आढळल्यास त्यांचाही 
विचार करण्यास मी तंयार आहे. 

८. शंकराचार्यांच्या नांवावर मोडणारें एक पांडरंगाष्टक आहे. 
हें कोणत्या शंकराचार्यांनी केलें तें ठाऊक नाहो. पण तें आद्य शंकरा- 
चायर्चि नसावें या बाबतींत मात्र विद्वानांचे एकमत आहे. तें कसेंही 
असो, त्यांत विठोबाचे वर्णन करीत असतां त्यास त्रिभंगाकृति 
व गोपवेषं दधानं अशीं दोन विशेषणे लावली आहेत. त्रिभंग ठेवण 
म्हणज ढुगण व मस्तक हीं मध्यरेषेच्या डाव्या किवा उजव्या अंगास 
एक अंश कललेलों असणें. जिच्या शरीरांत दोन ठिकाणीं बाक व 
तीन ठिकाणीं सरळपणा आहे अज्ञा मूर्तीस त्रिभंग म्हणतां येईल. 
विठोबाची मूति सरळ उभी आहे; तेव्हां हें विशेषण सध्याच्या 
मूर्तीस लागू पडत नाहीं. दुसरें विशेषण गोपवेषं दधानं ' हें आहे. 
कांहीं हणी हल्लींच्या मूर्तीस गोपवेषधारी समजतात. पण मला तें 
पटत नाहीं. याचें कारण म 


नगय तीचे वर्णन करतांना पाठीमागें दिलें 
असल्यानें येथे पुनरुक्ति करीत नाहीं. 


९. चोंडरसानें केलेले विठोबाचें 
हर्या “व्या हातांत शंख, खांद्यांवर पदके इत्यादि तपशील 
ह. उण उजव्या हातांत कोणती वस्तू आहे हें मात्र नम्‌द नाहीं. 
य कअ मूर्तीच्या खांद्यांवर पदके नसून कुंडलें म्हणन खोद- 
लेळे मासे आहेत. ज्िवाय चौंडरसानें जीं इतर विश्षेषणें उपयोजिलीं 


वर्णन मागे दिलें आहे. त्यांत 


५ विठठुलस्वरूप प्५्‌ 


“*-“४८५ 


“५-५ 


आहेत तींही सध्याच्या मूर्तीस लागू पडत नाहींत. तेव्हां त्यानें 
पाहिळेली व वणिलेली मूति निराळी व प्रस्तुतची मूति निराळी 
असावी असें वाटतें. 

१०. ज्ञानदेवांचे म्हणून समजल्या जाणार्‍या अभंगांत एके 
ठिकाणीं विठ्ठुलाचें € ठाण त्रिभंगी देहुडे सुंदर आठवू । विसरू हा ना 
हो रया! व दंतपंक्‍ती झळाळ । जैसी माणिकाची किळ ' असें वर्णन 
आलें आहे." हल्लीची मूति त्रिभंगी नाहीं, तिचा पाय मुरलीधर 
श्रीकृष्णाप्रमाणें वाकडा नाहीं आणि तिच्या दातांना माणिकांचें तेज 
नाही. तेव्हां हें वणेन पंढरपूरच्या विठोबाच्या हल्लींच्या मूर्तीस 
लागूं पडत नाहीं हें उघड ठरतें. अर्थात्‌ येथें वर्णन केलेली मूति 
दुसरी कोणती तरी असली पाहिजे. 

११. आतां नामदेवांनीं देवाचें वर्णन कसें केलें आहे तें पाहूं 
'युगें अठ्ठावीस' ही आरती नामदेवाची म्हणून मानण्यांत येते. या 
आरतीच्या पहिल्याच कडव्यांत * वामांगे रखमाई दिसे दिव्य 
शोभा ? असें म्हटलें आहे. यावरून ही आरती करणाऱ्याच्या 
मनांत विठोबाच्या डाव्या बाजूस रखुमाई असल्यामुळें दिव्य 
शोभा दिसते असें म्हणावयाचे आहे हे उघड होतें. पण हल्लींच्या 
देवळांत विठोबा एकटाच आहे व तो पूर्वीपासून एकटाच उभा 
आहे अश्याविषयीं पुंडलीक व राही-रुक्मिणी यांच्या दंतकथा 
प्रसिद्ध आहेत. चौंडरसानेंही देवीशिवाय देवाचें वणेन केलें आहे. 
रखुमाईचें देऊळ विठोबाच्या देवळाचे बरोबर डाव्या अंगास नाहीं; 
वायव्येस आहे. तेव्हां येथें रखुमाईच्या देवळांतील मूर्तीला उद्देशून 
हें विधान केलें असें म्हणणें दूरान्वयी होतें. पंढरपुरास काकडआर- 

तीच्या वेळीं कान्हा हरिदासाची जी आरती म्हणतात तींतही 
* वामांगे रखुमाई ' असे शब्द आहेत. तात्पये आरतींत , वणेन 
केलेली देवता निराळी असें मानलें पाहिजे. नामदेवाच्या अभंगांचा 
म्हणून जो गाथा आहे त्यांत विठोबाविषयीं व पुढील महत्त्वाचे 
उल्लेख आले आहेत. 

१ ज्ञानेदवरांच्या अभंगांची गाथा १०-२; २८-११. दातारशास्त्री प्रत. 


५६ श्रीविठुल आणि पंढरपुर 


२ -/-/- 
०>->५>८>-८०>५०>५०>०>०>०>->०>०>०>०.०.०>०>->->-»<.>०.०><>< 
><.८:-८-/- 


येर वाउगि खटयट । ठाका पंढरी वाळुवंट । हरूनि मनुष्यपण 
दृष्ट । चतुर्भूज करिल ॥ ९॥ (१०२८). कानडा विठठल वो । उभा भिवरे- 
तीरीं । भक्‍्तांचें आतं वो जीवा लागलें भारी ॥ ६९० ॥ (१०३१). अव- 
ताराची राशी तो हा उभा विटेवरी । शंखचक्रगदापद्मसहित करीं ॥ १॥ 
(१०६३). नाम वरवें रूप बरवें । दर्शन बरवें कानडिया ॥ १ ॥ वेदांसी 
कानडें श्रुतीसी कानडें । परब्रह्म उघडे पंढरीये ।। २॥ (१०७४). विठ्ठल 
कानडें बोलूं जाणें । त्याची भाषा पुंडलीक नेणे ॥ १॥ (१०८५). फेडूनि 
पीतांबर उभा दिगंवर । कटीं ठेवूनि कर वाळवंटीं ॥ १॥ (११०६). 

या उताऱ्यांतील 'चतुर्भुज करिळ, कानडा विठ्ठल वो, 
शंखचक्रगदापद्मसहित करीं, दर्शन बरवें कानडिया, विठ्ठल कानडे 
बोलूं जाणें, फेडूनि पीतांबर उभा दिगंबर' इत्यादि शब्द अथवा 
पदसमुच्चय महत्त्वाचे आहेत. यांवरून विठोबास चार आयुधे 
धारण करण्यासाठीं चार हात होते, पैकीं दोन हात कमरेवर होते, 


तो कानडा होता व पितांबर फेडून टाकल्यामुळे नागडा होता 


इत्यादि अनुमानें निघतात. पण यांपैकीं कोणतेंही वणेन हल्लीच्या 
मूर्तीशीं जुळत नसल्यानें हीं वरणनें दुसऱ्याच मर्तीविषयीं असलीं 
पाहिजेत असें वाटूं लागतें. /५ 

१२. तुकारामबुवांच्या अभंगांत अनेक ठिकाणीं विठोबाचें वर्णन 
आलें आहे. पैकीं आपल्या प्रश्‍नाचे दृष्टीने महत्त्वाचे उतारे पुढें देतों. 

नागर गोडें बाळरूप । तें स्वरूप काळींचें ।॥ १॥ तें हें ध्यान दिगंबर, 
कटीं कर मिरवती ॥ ३ ॥ सहज कटावरी हात । दहीभात शिदोरी ॥६॥ 
मोहरी पावा गांजिवा पाठीं । धरिली काठी ज्या काळें ॥७॥ (२२६८). 
असे उघडा हा विटेवरि उभा । धरूनि कटसूत्र हें भकक्‍्तिलोभा ॥ ४ ॥ 
(३३७७) . भीमातीरीं एक वसविले नगर । त्याचें नांव पंढरपुर रे । तेथील 
मोकासी चार भुजा त्यासी । बाईला सोळा हजार रे ॥ १॥ (३७१९२). 
सकुमार साजिरीं केसीं पाउलें गोजिरी वो । कंठीं तुळसीमाळा उभा भीव- 
रेच्या तिरीं वो । दंत हिरया ज्योति क्लंखचक्र मिरवे करींवो॥३॥ 
उभारोनी बाहे भक्तां देत अभयकर वो ॥ ४ (३९४०). रत्नजडित 
सिहासन । वरी बसले आपण ॥ १॥ कुचे ढळती दोही बाहीं । जवळी राही- 
रखुमाई ॥ २॥ (३९७६). उभा देखिला भीमातीरीं । कर मिरविले कटा- 


५ विठ्ठलस्वरूप ५७ 


**“" >-४-४५१*-/४-४/४-/४/१४-४-१५-/४-/४५-”४”५-”५-”५-”५- 


२५५/४५/५-/५/५/५-/५/५-/५/५-”५-. “५-५... 


वरी । पाऊलें तरी समचि . साजिरीं । नाम तरी अनंत अति-गोडः॥1 १ ॥ 
शंखचक्रांकित भूषणें । जडित मेखळा चिद्रत्नानें । पीतांवर उटी शोभे. गोरे- 
पणे । लोपले तेणें रवितेज ॥ २॥ (४०५२) 


या उतार्‍्यांवरून पुढील गोष्टी सुचतात. विठोबा नग्न आहे 
त्यास चार हात आहेत, दोन हात कमरेवर आहेत, दोन हातांत 
गंखचक्र आहेत, त्याजपाशीं दहिभाताची शिदोरी, पावा, काठी 
वगेरे गोपवेष दाखविणाऱ्या वस्तू आहेत, जवळ राही व रखुमाई 
आहेत. हें वर्णन हल्लींच्या मूर्तीशीं जमत नाहीं हें सांगावयास 
तकोच. सध्याच्या मूर्तीचे हातांत शंख व कमल हीं आयुधें आहेत 
व जवळ राही-रखुमाई नाहींत. 


१३. गाथापंचकांत निळोबाची म्हणून एक गाथा आहे. तींतही 
या विषयाचे दष्टीनें महत्त्वाचे असे कांहीं उद्गार आले आहेत ते 
येथें उद्धृत करतों 

तो हा उभा कटीं कर । राहीरक्‍्माईचा वर ॥ २॥ (३३२). कटावरी 
ठेविले हात । आयुधे मंडित शंखचक्र ॥ २॥ (३३४). 'हृदयीं निकेतन 
श्रीवत्सलांछन । मूर्ती विराजमान शंखचक्र ॥ २॥ (३४०). मुख लाव- 
ण्याची खाणी । राही वामांगी रुक्मिणी ॥ ३२॥ (३४७) ऐक्यरूपें हरिहर । 
उभा कटीं कर विटेवरी ॥ १ ॥ (३४८). तो हा सुंदर नागर । विटे उभा 
कटीं कर ॥। २॥ रमा होऊनिया दासी । नित्य सेवीत. चरणांसी ॥ ३॥ 
(३५८) . निळा म्हणे रुक्मिणी वामी । त्रैलोक्यस्वामी श्रीविठ्ठल ॥।४॥ (४१७) 


या उताऱ्यावरून विठोबाची कल्पना करावयाची तर ती अक्षी 
होते. विठोबाचे हात कमरेवर आहेत; त्याच्या हातांत शंखचक्र हीं 
आयु॒धें आहेत; त्याच्या उजव्या व डाव्या बाजूंस राही व रुक्मिणी 
किवा फक्त डावीकडे रुक्मिणी आहे; त्याच्या ठिकाणीं हरिहरांचें 
ऐक्य अवतरले आहे. हेंही वर्णन हल्लीच्या मूर्तीचे बाबतींत साथं 
ठरत नाहीं. कारण सध्याच्या विठोबाचे हातांत शंखचक्र नाहींत 
उजवी-डावीकडे राही-रख्माई नाहींत व हरिह्रांचें ऐक्य दाखवि- 
णारी डोक्यावर शंकराचे लिंग असल्याची खणही नाहीं. 'ते 

वरील उल्लेख हल्लीच्या मूर्तीविषयीं नसावेत हे उघड आहे 


प्‌८ श्रीविठुल आणि पंढरपुर 


ह आडि र मितवा व अवि 2002. 0022732. करन क्क पक्का 


१४. सं. १९४४ सालीं म्हणजे सुमारें ६४ वर्षापूर्वी गणपत 
कृष्णाजीच्या छापखान्यांत छापलेले विठ्ठलपंचरत्न नांवाचें एक पुस्तक 
आहे. त्यांत विठ्ठलसहस्रनाम या नांवाचें एक प्रकरण आहे. 
त्यामधील ध्यानाचे इलोकांत पुढील चरण आहेत. 

जघनस्थकरद्वंद्दं क्षुल्लकादाममेखलं 

सव्यासव्यकरोद्भासि पझशंखविभूषितं .: 

दरहासस्मेरमुखं शिक्यस्कंधं दिगंबर 
किवा 


अंगावर खोळ, ल शिकें इत्यादि वस्तू व जवळ काठी आहे असें 
समजतात आणि तसें वर्णन येथे केलें आहे. विठ्ठलभषणकर्त्याच्या 


रग नसुन डोक्यास शिके अडक- 


तरी बाळकृष्णरूपी असल्यामळे 
आहे हे नसून पुज्यच आहे. मला विठोबाच्या पी असल्यामु 


आहे हें म्हणणे जसें पटत नाहीं तद्वत त्याच्या ल ची तत 
दोरी आहे हेंही खरें धरवत नाही. वि याच्या डोक्यास ₹ 


सण पी य विठोबा नागडा आहे कीं नाहीं 
याविषयीं माझें मत संदिग्ध आहे. > ठा 


१६५. डा. भगवानलाल इंद्रजी यांचें या मूर्तीविषयीं मत आहे तें 


५ विठठलस्वरूप र ५९ 


-_/./२./५./५/५५.”०/५--५-५-५/५५॥५/५/४५/४/५४४५४४/४४५/४ 


असें*:-हिच्या डाव्या हातांत शंख व उजव्या हातांत चक्र आहे. मूर्तीच्या' 
कमरेस वस्त्र आहे; पण तें इतकें सूक्ष्म आहे कीं, न्याहाळून पाहिल्या- 
शिवाय नजरेस येणार नाहीं. कमरेस कमरबंद असून त्याचें टोक 
उजव्या मांडीवर रुळत आहे. मूर्तीची सामान्य घडण अनहिलवाडचे 
चौलुक्‍्य, देवगिरीचे यादव आणि अजमीरचे चचोहान यांच्या मध्य- 
य॒गीन पद्धतीपेक्षा जुनी आहे. मूर्तीचा पोशाख व दागिने गुप्तानंतर 
लवकरच्याच काळांतळे आहेत म्हणजे बहुधा रिरस्ती शकाच्या 
पांचव्या किवा सहाव्या शतकानंतरचे नसावेत. हुबेहुब पंढरपूरच्या 
मूर्तीप्रमाणे असणारी दुसरी मूति कोठें नाहीं. पण भेल्झाजवळच्या 
उदयगिरी गुहांमध्ये एतत्सदृश पण तिसऱया शतकांतील दोन मूति 
असून त्यांचे हात विठोबाप्रमाणेंच कमरेवर आणि त्यांत शंख व चक्र 
या वस्तु आहेत. ढ 


१६. हें वर्णन डॉ. भगवानलाल इंद्रजोंनीं कशाच्या आधाराने केलें 
कोणास ठाऊक! पण त्यांनीं वर्णन केल्याप्रमाणे मूर्तीच्या उजव्या 
हातांत चक्र नाहीं; ज्यास ते कमरबंदाचें टोक म्हणत आहेत तें 
वस्तुतः सनाळ कमळ आहे. मूर्तीच्या अंगावरचे दागिने इतके साधे 
आहेत कीं, त्यांची गुप्तकालच्या किंवा नंतरच्या दागिन्यांशीं तुल- 
नाच करतां येत नाहीं. मूर्तीस वस्त्र आहे कीं नाहीं याविषयीं मी 
निर्णय देऊं शकत नाहीं. उदयगिरी गुहांमध्यें अद्या साचाच्या मति 
आहेत असें डॉ. इंद्रजी म्हणतात. पण मी आकिऑलोजीचे रिपोटस 
तपासून पाहिले असतां मला कोठेंही पंढरपूरच्या विठुलासारखी मूर्ती 
आढळली नाहीं. उदयगिरीच्या विष्णुमूति चतुर्भुज असून त्यांचा 
फक्त एक डावा हातच काय तो कमरेवर ठेवलेला पण शंखविरहित 
आढळतो. * या एका गोष्टीशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचें साम्य 


१7000 0060 002 0040४ :0ीन हील 24 हनन मकीली महि 

१ सोलापूर गॅझेटियर पृ. ४२४. डॉ. सालेतूर यांनीं वरील वणेन खरें 
मानून विठोबाच्या प्रस्तुत मूर्तीचे अस्तित्व इ. स. च्या चोथ्या शतकांत जातें 
असें म्हटलें आहे; पण॑ वरील डॉ. भगवानलाल इंद्रजींचें मतच चुकीचे 
असल्याबदृळ मी पुढें दाखवीत आहे. तेव्हां डॉ. सालेतूर यांच्या मताचे 
निराळें खंडत करण्याची जरुरी नाहीं. २९ कनिंगहेंमकृत आसइ'खंड १०. 


१ 


६० श्रीविठुल आणि पंढरपुर 


-५५५/५-५-५/५-/५/५/८५- 


या दोन ठिकाणच्या मूर्तीत नाहीं; येवढेंच नव्हे तर दोन्ही मूर्तीची 
कमरेवर हात ठेवण्याची पद्धत अगदीं भिन्न आहे. उदयगिरीच्या 
मूर्तीहूनही जास्त साम्य दाखविणारी मूति महाबलिपुरम्‌ येथील 
व्रिमूर्तोच्या देवळांत आहेत. त्या मूती पैकी विष्णूचा मुकुट जवळजवळ 
साधा, अगदीं थोडें नक्षीकाम केलेला व उंच टोपीवजा असून मूर्तीचा: 
डावा खालचा हात कमरेवर ठेवलेला दिसत आहे. मकरकुंडलेंही अस- 
ल्याचें भासते; उलट ही मूति चतुर्भूज असुन अनेक बाबतींत भेद 
असलेली आहे. * पण विठ्ठलाच्या मुकुटाशी उत्तर हिंदुस्थानांतील 
कुषाणशेलीच्या सुयमूर्तीच्या मुकुटांचें (किवा टोपीचें ) साम्य फारच 
जवळचें आहे, ही गोष्ट भुमरा येथील सुर्यमू्तीचा व विठ्ठलमूर्तीचा 
मुकुट यांची तुलना केल्यास चांगली ध्यानांत येईल. * त्षा प्रका- 
रच्या मूति उत्तरेंत फार सांपडतात हेंही लक्षांत घेण्यासारखे आहे. 
असें असलें तरी या एका साम्याखेरोज इतर बाबतींत कोणतेच 
सादृश्य नसल्यानें पंढरपुरची विठ्ठलमूति आतांच उल्लेखिलेल्या 
कोणत्याही मूर्तीच्या काळाची असणे शक्‍य वाटत नाहीं. 


६ कांहीं प्रवाद 
१ विठ्ठलमूर्ती विजयनगरास नेली होती काय? 

न प : येथवर जे विवेचन केलें आहे त्यावरून असे दिसून येईल की, 
सेंतांनीं केलेलीं विठ्ठलमूर्तीची वर्णने अपुणे तर आहेतचःपण एक- 
मेकांविरुद्ध असून हल्लीच्या मूर्तीश्ीं जुळत नाहींत. तेव्हां हल्लींची 
मूर्ती तुकारामादि संतांच्या काळीं नव्हती. डॉ. भगवानलाल इंद्रजींचें 
वणेनही ऐकीव माहितीवरून लिहिलेलें दिसते. शिवाय त्यांनीं 
स्वमतसमर्थनार्थ जीं ग दिलीं आहेत तीं कोठें सांपडत नाहींत. 
अक्षा स्थितोंत त्यांनीं जें विवेचन केलें आहे तें मम ले आहे ते प्रमाण धरवत नाही. धरवत नाही. 

-५),प्रप ९, औ*स' ९ २४-२५, 
0 | १, २ऑसंडऑरि १९२४-२५ 


६ कांहो प्रवाद ६९ 
अफजलखानानें पंढरपूरच्या देवस्थानास तसवीस दिल्याबद्दलचे 
कांहों उल्लेख अस्सळ कागदपत्रे. व रचित ग्रंथ यांतून आले आहेत 
तसेंच औरंगजेबाचा पंढरपूरच्या जवळ कित्येक वर्षे तळ होता. तेव्हां 
दोघांच्या तंडाक्यांतून पंढरपूरची मूर्ती सुरक्षित राहिली असेल असें 
वाटत नाहीं. म्हणून हल्लींची मूर्ती तुकारामादि संतकालीं नव्हती 
असें विधान करण्यास हरकत नाहीं. येवढेंच नव्हे तर तुकारामादि 
संतांनीं पाहिलेली मूर्ती तरी अस्सल होती कों नाहीं या विषयीं शंका 
आहे. कारण पंढरपूरची मूर्ती विजयनगरला नेली गेली होती, पण 
ती भानदासानें परत आणली असा प्रवाद असून तो अंशत: खरा 
असावा अशी माझी समजत आहे. म्हणून त्याचा अधिक विचार 
करून कांहीं फलनिष्पत्ति होते कीं कायते पाहूं या 


विजयनगर येथें एक विठ्ठुलाचें किवा विठ्ठलस्वामीरचे देऊळ 
आहे. हें आकिऑलॉजी खात्याच्या देखरेखीखालीं असून त्याविषयी 
ज्ञांचा पुढीलप्रमाणें अभिप्राय आहे 
गृ| प्95 ९्टूणा 0४. पिडा 302९ए91399 ग 138 आत. पाट 
ळा फछ85 टख्वपपटत खा 00. प्राड वृषर्याऊ आतं. 5020९55015 
तैलाएपाच आत. 5300501039. पिल्फट्एटा तट. (टय012 ७35 31903- 
उद्या] 1८0९८ प)8पाझाटरत 07 टणाइट्यावॉथ्ते. ग 911 370030111१ (हा 
फण छ85 5000९१ 0४ पा२९८ तद्डपपलाया र्त शी लॉ या 1565 
अर्थात यांच्या. मतें देऊळच पुरें झालें नव्हतें तर त्यांत मूर्ती 
कशी स्थापिली जाणार? पंढरपूरचा विठोबा तेथें आणला गेला 
नव्हता याविषयीं तज्ज्ञांनी एक आख्यायिका दिली आहे ती अशी- 
*छेत ९ (उ०त ॥३एप८2ट्ट ९०्पाट (0100 8 ह. र्ट 1 ्रा०ए८, 
53शपट्ट पाड 1 छ85 व्रि (00 भात जिप्रांणा आत. 031 1९ 
एएलीटा2त 115 0७% 1001८1 1001९. * 
' या आख्यायिकेचा विचार केला तर असें वाटतें कीं, विठोबाची 
मूर्ती विजयनगरास गेली असावी; पण तेथून ती पुन्हा परत आणली 
गेली. महीपतीनें एकनाथांचा पणजा भानुदास याजविषयीं माहिती 


' 2: आसव्लर. १९२२-९६प. ६७. | 77:णाहण 


द्र श्रीविठ्ठल भाणि पंढरपुर 


“४४५५४५ ५-५ 


४४.” 


देतांना यानें अनागोंदीहन विठोबाची मूर्ती आणली असें सांगितलें 
आहे. पण खुद्द एकनाथांनीं आपल्या भागवत ग्रंथांत आपला पणजा 
भानुदास याविषयीं माहिती दिली असून तींत भानुदासानें ही गोष्ट 
केल्याचें कोठेही सांगितलें नाहीं. भानुदासाचे म्हणून जे अभंग सम- 
जले जातात त्यांत या कथेशी संबद्ध असे सारे तीन अभंग आहेत. 
पेकीं दोन अभंग-तिसर्‍या अभंगाची मदत घेतली नाहीं तर-याच 
कथेशीं निगडित आहेत असें म्हणणें कठीण दिसतें. तिसरा अभंग 
'राये कंठमाळ देवासी घातली' या चरणानें आरंभ होणारा आहे. 
यांतही हा “राय' कोण याचा उलगडा नाहीं; पण महीपतीनें या 
गोष्टीचा संबंध विजयनगरच्या रामराजाशीं. नेऊन भिडविला आहे 


व हा प्रसंग ्वाणला आहे. भानुदास श. १३७० मध्यें जन्मला व श. 


१४३५ किवा ३६ मध्यें मेळा अशी आजची समजूत आहे (पांगार- 
कर्‌ व भावे) आणि रामराजा तर शु. १४६५ च्या पूर्वी कांहीं मह- 
नाहीं. तेव्हां या प्रवा- 
एकत्र संबंध आणला 

न जवळ जवळ समकालीन 
म्हणज श. १४३२ ते १४५ १ पर्यंत विजयनगरीं होऊन गेलेला अत्यंत 


उपर्युक्त प्रसंग झाला. अस- 


क येव जेसाठीं दोन राण्या यांनीं गोपूर उभारून 
विठ्ठल देवाच्या पुजेसाठी ९९१ होन स्की ल 
क्‌म ऱ् ट, 
तक रुप्याचे दिवे, २०० गाईवड तीचे एक सोन्याचें ता 
तले आहे. याच मितीच्या दुसऱ्या एका लेखांत का 
पुरम्‌ हें गांव व इतर देणग्या एका लेखांत विठ्ठलदेवासाठी 1 


६ कांहीं प्रवाद ६२ 


अध >५>-.< 22० - 
"२-५/५-/५/५/५/५/५-/-*- ४८-०८. “८. *>"५-०"५८/५५५-५-५-0-८८/५८०५८.५-<».८-५८- 


लेखांत कृष्णदेवानें १०० खांबांचा मंडप बांधल्याचें नमूद आहे. 
प्रमादी संवत्सराच्या (श. १४४१ प्रमाथी? ) एका लेखांत याच 
कृष्णदेवानें रायदुर्ग तालुक्‍्यापेकीं देवसमुद्र आणि इतर चार गांवें 
देवास दिलीं आहेत. व्यय संवत्सरांतील (१४४८) एका लेखांत 
कृष्णदेवानें भद्रसेट्रिहळ््‌ळ, शयनपुरं वगेरे गांवें व तृंगभब्रेवखेल 
नोकांचा कर या गोष्टी देवास अपण केल्या आहेत. श. १४५२ च्या 
लेखांत हिरिय तिम्मप्प व राघवप्प यांनीं कळसाचें काम करून एक 
सोन्याचें ताट दिल्याचें सांगितलें आहे. श. १४५३ च्या लेखांत 
अच्युतरायानें कांहीं सोनें देवास वाहिल्याचें नमूद आहे. याच 
सालच्या दुसर्‍या एका लेखांत वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचाये ताळवाक 
तिरुमलय्य यानें कांहीं दान केल्याचा उल्लेख आहे. श. १४५५ च्या 
एका लेखांत मुसलमड्गु वेंकटराजु तिम्मराजु यानें आपल्या 
स्वत:च्या गावांतून ३०० होन व समुद्र, अनंतपुरं वगेरे गांवांतील 
कांहीं जमिनी दान केल्याचें नमूद आहे. याच सालच्या एका लेखांत 
अच्युतरायानें स्वतः व आपला मुलगा यांच्या नांवानें कांहीं दान 
केलें आहे. श. १४५७ च्या लेखांत चिक्क तिम्मप्प यानें नित्यपुजे- 
साठीं २०० होन दान केल्याचें सांगितलें आहे. श. १४५८ च्या लेखांत 
एका नायूडूनें अच्युतराय व राजपुत्र चिक्कराय यांना पुण्य लागावें 
म्हणून १०० होन दिल्याची नोंद आहे. श. १४६५च्या लेखांत 
तिरुमल ताताचार्य यानें विठ्ठलासाठीं नट्टूर हें गांव व जमीन वगेरे 
दान केलें आहे. श. १४६६ मध्यें कोनेटि तिम्मराज यानें २ गांवें 
दिल्याचें एका लेखांत लिहिलें आहे. श. १४७६ च्या दोन लेखांत कांहीं 
सोनें दान केल्याचे व दोलोत्सवासाठीं मंडप बांधल्याचे सांगितलें 
आहे. श. १४८० मध्यें एक गांव दिल्याचे नमूद आहे. र. १४८२३ 
मधील लेखांत रामसागरं येथील १० कोळग जमीन दिल्याचा 
उल्लेख आहे. श. १४८५ च्या लेखांत रामेश्‍वरं .येथील १२ कोळग 
जमीन विठ्ठलदेवास मिळाल्याचें सांगितलें आहे. श. १४८६ च्या 
लेखांत विठ्ठलदेवास मुक्‍्कुंदी अग्रहार दान केल्याचें नमृद आहे." 
तती टील ता ड्या 0 १ तनी 


_ १ इमप्रेपू.३०रते २०६, क्र. ३३७, ३३८, ३४४, ३१६, ३१५७, 
३.२, ३४२, रेर्ट, २३४१, ३१९, २३१५, २२०, २२६, रस्ट, २२७, 


क 


व्य श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 


4५/५५/५४४५ /५४४/४५/४/४५-१-४ ४४४0५ 


वर दिलेले काल व दानें यांवरून लक्षांत येईल कों, हश. १४३५ 
पासून १४८६ पर्यंत तेथील विठ्ठलदेवाची पूजाअर्चा खूप जोरांत 
चालू होती. श. १४३५ चें पहिलें दान आहे आणि तें बरेंच मोठें 
आहे. यावरून असें वाटतें कों, या सालींच कदाचित्‌ विठ्ठुलदेवाची 
तेथे स्थापना झाली असावी. ऊ 


४. कृष्णरायाविषयीं एक महत्त्वाची माहिती उपलब्ध आहे.तीवरून 
त्यानें कदाचित्‌ विठ्ठलाची मूति पंढरपुराहून उचलून नेली असण्याचा 
संभव वाटूं लागतो. श. १४३५ सालीं कृष्णरायानें उदर्यागरीचां 
राजा प्रतापरुद्र गजपति याजवर स्वारी केली व त्याचा उद्यगिरी- 
पर्यंत पाठलाग करून उदयगिरि गांव व त्याचे कांहीं नातेवाईक यांस 
हस्तगत केलें, या वेळीं त्यानें उदयर्गिरि येथन एक बाळकृष्णाची 
मूति आणून ती विजयनगर येथें सामान्यत: उदयगिरि येथील देव- 
ळाच्या धर्तीचे देऊळ बांधून त्यांत स्थापन केली.* उदयगिरीप्रमाणेंच 
ऱ्य लनन नन ९१ यर नती, 


३२५, ३३६, ३४०, ३३९, ३४५, ३४६. यांतील किस्न - 
साइइ भाग ४ मध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. याशिवाय ता. य 
डॉ. सी. नारायणराव थांनी म्हैसूर ओरिएन्टल कॉन्फरन्सच्या वत्तान्तामध्ये 
(पृ.७१५व पुढे) प्रसिद्ध झालेल्या लेखांत निदश्ंनास आणले आहेत. पहिल्यांत 
विजयनगरच्या अच्युतरायानें श. १४५६ मध्ये (बहुघा विजयनगरच्या) 
विठ्ठलेइवराला चंद्राचलां (चंद्रगिरी ? ) तील तेंगरु डी कत्याच 
सांगितलें आहे. दुसर्‍यांत अच्युतरायानें प दान केल 

विठ्ठलेश्‍वराच्या सल्षिध दान केल्याचे 
सदाशिवरायानें श. १४८७ च्या 


पृ. १४. हिस्टॉरिकल इत्स्किप्वान्स अ सऑरि. १९१६-१७, भाग १, 
नज *शस्स आफ सदनं इंडिया प. २३९; साइईइ 
चव्हा. ४, क, २५४-२५५. १ ड्या पू. २३९. 


६ काहो प्रबाद $ ६५ 
पंढरपुरंच्या बाबतींत त्यानें केलें नसेल असें म्हणवत नाहीं. श॑ 
१४४२-४२ मध्यें कृष्णराय व विजापूरचा सुलतान इस्माईल यांची 
लढाई होऊन तींत इस्माईल आविलद्याहास माघार घ्यावी लागली 
यापूर्वी कित्येक वर्षे विजयनगरकर व विजाप्रकर यांजमध्यें श्ांतता 
होती. तेव्हां विजयनगरच्या राजास मति घेऊन जाणें शवय होतें 
सात्र तो विठोबाची मति घेऊन गेला असल्यास भानुदासाला ती . 
सूति परत मिळाली कीं नाहीं याविषयीं गंका आहे. कदाचित्‌ कृष्ण- 
रायानें त्या मूर्तीसारखी मूत तयार करून दिली असणें शक्‍य आहे 
हेंही ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे कों, आज वाळकृष्णाची मति 
तेथील सफाईंत हस्तगत झाली त्याप्रमाणे ही मूर्तीही नकतीच 
सांपडली आहे. 

१ विजयनगर येथील विठ्ठलस्वामीच्या देवळांतील विठ्ठलमूति सांपडं- 
ल्याचें प्रथम के. डॉ. सी. नारायणराव यांनीं जाहोर केलें ( समरी ऑफ 
पेपर्स, आठवी ओरिएंटल कॉन्फरन्स, म्हेसुर. पृ. ११४). नंतर इ. १९३७च्यो 
पहिल्या मासचतुष्कांत मी संशोधना्थ कर्नाटकांत हिंडत असतां विजयनगर 
येथें गेलों होतों. तेथे मला वरील मूति पहावयास मिळाली. तिचे नसतें 
वर्णन विजयनगरस्मारकग्रंथाच्या मराठी आवृत्तींत पृ. ३५५ वर आणि' 
सप्रतिम वर्णन जयकर्नाटकच्या १९३७ च्या सप्टेंबरच्या अंकांत दिलें आहे. 
तदनंतर डॉ. सी. नारायणरावांचा लेख प्रसिद्ध झाला. त्यांत ते असें म्हण-- 
तात कीं, ' मी ती मूति प्रथम पाहिली तेव्हां तिचा उजवा हात द्रावूत 
होता आणि कमरेच्या डाव्या भागावर रुक्मिणीची सूक्ष्म मूति होती.' पण 
ते पुन्हा दोन वर्षांनीं तेथे गेले असतां ती मति मला पाहण्यास सांपडली 
त्या रूपांतच त्यांनाही पहावयास मिळाली. त्यांचें वरील वादाबाबत म्हणणें 
असें (म्हैसूरच्या ओरिएंटळ कॉन्फरन्सर्चे वृत्त पृ. ७१५ व पुढें) : ' हल्ली 
जी मूति पहावयास मिळंते ती विजयनगरी पद्धतीची असल्यामुळें महा- 
राष्ट्रांतून आणली जाणें अशक्य आहे. शिवाय मूति आणली जाण्याचा संभव 
नसून खास महाराष्ट्राचे वेशिष्ट्य अशी विठुलभक्तिपरंपरा विजयनगरलां 
सुरू करण्यांत आली.' पण मूर्तीची पद्धति केवळ विजयनगरी आहे असें मला 
वाटत नाहीं आणि विठ्टलभवतिपंरंपरा पहिल्यापासून कर्नाटकांत होतीच. ती 


(७ 
५ 


६६ _ श्रीविठ्ठल आणि पंढरपुर 
५. वादिराजतीथे यांनीं श. १४९३ च्या सुमारास रचिलेलें 
तीथेप्रबंध नांवार्चे एक प्रकरण आहे. त्यामध्यें विठठुलस्तुतीपर असे 
चार दलोक आले आहित. पेकीं एक इलोक असा-- 
चोर्यान्मातु निवद्धचारूचरण: पापोघचोर्यादवृरधै- 
वंद्धस्त्व पथि पुंण्डरीकमुनिना जारेति संबोधित: । 
तुंगातीरगतोसि विठ्ठल दिशन्नन्याकृतिर्वाछितं 
वेत्तृणां यदि मे न दास्यसि पदं त्वत्संस्थिति: कथ्यते* ।। 
या इलोकांत विठोबा तृंगातीरास म्हणजे विजयनगरास गेल्याचा 
स्पष्ट उल्लेख आहे. तात्पर्ये, मूति विजयनगरास गेली असें म्हणण्यास 
पुष्कळ जागा आहे. र र 
६. पंढरपूरची विठ्ठलमूति कृष्णरायानें कां नेली असेल याचें नेमकें 
कारण सांगतां येत नसलें तरी द्वेती वेष्णव संतांनीं त्याचा आपल्या 
मतें उलगडा करण्याचा प्रेयत्न केला आहे. उदाहरणार्थ, सतराव्या 
“शतकाच्या शेवटीं होऊन गेलेल्या * श्रीद विठ्ठल ! नांवाच्य' कवीनें 
पुढील पद्य गायिले आहे.* 
नोनिल्लिंगे वंद्या विठला एनिदु कोतुकव्‌ु ॥ 
मध्वद्रेषिगळु माडुव पद्धतियनु कंडू ॥ 
हद्यवागदे कदूढु कळूळनंते एहिल्लिंगे वंद्या ॥ 
मिथ्यावादिगळु. निरंतर सुत्तिमत्ति कोंड ।॥ 
अत्तु करेदु कगृत्तिरिकंड ।॥ 7 
बेसत्तु वंद्या विठला ।॥। 
श्रीदविठठल निन्न सद्गुण वेदशास्त्रगळ 
शोधिसि नोडलु भूदेवरिगोलिदु 1। 
आदरिसल्‌ वंद्या विठला२ || 
तेथे नव्याने पुरू झाली हे विघान, नी मध्ययनीन उत्कल दि मह त्मारा र - विधान, मी मव्ययुगीन उल्लेख दिले आहेत त्यांचा 
सेंही अलीकडे प्रसिद नौ र्ध! गोटी: ही मति कृष्णदेवरायाची आहे. 
तवा टी झाले आहे. (आंध हिस्टॉरिकल रीसर्च सोसायटीचे 
सहक १३. २ हा इ. १८७१ यो, गणपत ठष्णाजी मत, मुंबई, पू्परवच, 
चरिते खंड ३, पृ ७ च्या सुमारास होऊन गेला असें कर्नाटक कवि- 


१५१ वर सांगितलें आहे. ३ अरुणोदय; विजयनगर- 
न १५६ $ य; विजयनगर 
साम्राज्यस्मारकमहोत्सवसंचिके, १ र 


९२६ प: रर, 


गळु ।। 


६-कोही प्रवाद. : ६७ 
तात्पर्य, मध्वद्रेषी. व मिथ्यावादी अर्थात्‌ . अद्वेतभक्‍्तिमार्ग 
लोकांचें (वेदवाह्य) आचरण व गोंधळ पाहुन मन खिन्न झाल्यामुळें 
वः'वेदशास्त्रादींचा' उत्कर्ष पाहन आपली पसंती दाखंविण्यासाठीं व' 
ब्राह्मणांचा आदर करण्यासाठीं विठोबांः'तिकंडे गेला अशी निदात 
द्रेतवादी वेष्णव भक्तांची समजूत झालेली दिसते. भक्‍्तिपंथांत कर्म- 
मार्गाला महत्त्व नव्हतें आणि महाराष्ट्रांत यावनी संस्कृतीचा धुंड- 
गूस चालू असल्यानें वेदविद्येचा जवळजवळ. लोप झाला होता या' 
दोन्हीविषयीं शंका नाहीं. विजयनगरास विठोबाला नेलें. असतां 
यावनी भय नाहींसें होऊन त्याचें माहात्म्य कायम राहील या हेतूनेंच 
कदाचित्‌ कृष्णरायानें मति नेली असेल. तें कांहीं असो. वरील विवे- 
चनावरून विठ्ठलाचे विजयनगरगमन जास्तच संभवनीय ठरतें. 

_ ७. विठ्ठलाची मूति पंढरपुराहून विजयनगरला गेली होती यास 
आणखीही पुरावा देतां येण्यासारखा आहे. प्रसिद्ध वेष्णव विठ्ठलभक्त 
पुरंदरदास यानें आपल्या प्रभावळींतील लोकांसह आयुष्याच्या गेव- 
टचा काळ विजयनगर येथें घालविला असें म्हणतात. तेव्हां निदान 
त्या काळीं तरी विठ्ठंलमूति विजयनगरास नेलेली असावी. तसें नसतें 
तर परंदरदास तेथें क्षणभरही राहता ना. यापूर्वी कर्नाटकांतील वेष्णंव 
पण ट्वेतवादी भक्‍त पंढरपुरास येत असत. पण मूति विजयनगरला 
गेल्यामळें ते इकडे येईनासे झाले. पुढें राक्षसतागडीच्या लढाईनंतर 
विजयनगरमधीळ इतर देवळांप्रमाणे विजयविठ्ठलाचाही उच्छेद 
झाला. तेव्हांपासून कर्नाटकांतील पुंडरीकविठ्ठलभक्‍्तीची परंपरा 
तुटली ती अद्यापही सांधली गेली आहें असें वाटत नाहीं. 

२ ज्ञानेश्‍वरी व विठ्ठलाचा उल्लेख 


८. या वादाचा व प्रस्तुत विषयाचा फार संबंध आहे असें नाहीं; 


_ १ स्वर्गीय रा. ब. नरसिहाचा्य आपल्या कर्नाटक कविचरितेमध्ये 
(२1२३२) किट्टेलच्या आधाराने (०९4९311135 01050४ : पि7०- 
तधलांया 0. 62, 63) हा इ.१५२३८ मध्ये विजयनगरांत होता व १५६४ 
मध्यें मेला असें लिहितात. तो मरेपयंत विजयनगरांत होता असें मानठें तर 
राक्षसतागडीच्या लढाईपर्यंत विठुलमू ति विजयनंगरास होती असें ठरेल. 


६८ श्रोविठ्ठल भाणि पंढरपूर 


कि क 02२ गण ररक अल क््क्क्क्काका 
“४/५”५” >> 


पण वाद महत्त्वाचा आहे म्हणून त्याविषयी थोडी चर्चा करावयाची 
आहे. या वादास दोन विद्वानांनी आपापल्या परीने उत्तरें देण्याचा 
प्रयत्नकेला आहे. त्यांपैकों एक विद्वान के. गणेश कृष्ण आगादो हे होत. 
त्यांच्या मते ज्ञानेशवरींत विठ्ठल या देवताचा उल्लेख आला आहे. 
पण तो प्रत्यक्ष नसून लक्षणेने घ्यावयाचा आहे किवा निष्पन्न होत 
आहे. त्यांनीं ज्या आधारानें वरील मत प्रतिपादन केलें आहि तो 
आधार ज्ञानेश्‍वरींतील पुढील दोन ओव्यांत मिळतो असें त्यांचें 
म्हणणे आहे.' त्या ओव्या अज्ञा:--- 

एक अववानाचा पुरा । विडा पाउड भितरां । 

देउनि रिगति गाभारां । अर्थज्ञानाचां ॥४६॥ 

ते निजबोधे उराउरी । भेटति आत्मेयां श्रीहरी । 

परि मोक्षप्रासादि सरी । सर्वाहीं आथि ॥४७॥ अ. १८ राज. प्रत 
यांत गाभार्‍यामध्ये जाऊन श्रीह्रीस उराउरी भेटण्याच्या दृष्टां- 
तानें आत्मज्ञानानें मोक्ष कसा मिळतो ह सांगितलें आहे. आपणांस 
सध्या दृष्टांताशींच कतव्य आहे. सामान्यत: मनुष्ये गाभार्‍यांत 
जाऊन कोणाही देवाचें दर्शन घेतात तरी त्यास आलिंगन देत नाहींत. 
पण पंढरपुरास तरी असा प्रघात होता कों, भकत दर्शनासाठी गाभा- 
र्‍यांत गेला म्हणजे तो देवास दोन्ही हातांनीं कवटाळी म्हणजे उरा- 
उरी भेटे. के. आगाजे म्हणतात कीं, ज्या अर्थी हा प्रधात पंढर- 
पुरच्या विठोबाशिवाय इतर कोणत्याही देवताच्या बाबतींत व 
तढरघुराहून इतरत्र कोठेही आढळत नाहीं, त्या अर्थी या दोन ओव्या 
लहितांना पंढरपूरचा विठोबाविषयक प्रघातच ज्ञानेशवरांच्या 
डोळ्यासमोर असला पाहिज. 

3. या वादासउत्तर देणारे डुसरे सद्गृहस्थ प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी प्रो. 
रा. द. रानडे हे होत. यांच्या मतेही ज्ञानशवरींत विठोबाचा उल्लेख 
आला आहे येवढेंच नव्हे तर त्याच्या डोक्‍यावर शंकराचे लिंग आहे 
असाही निदेश आहे. मात्र क॑. आगाशे यांच्या म्हणण्याप्रमाणेंच ते 
असे म्हणतात को, हा उल्लेख प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे. तेही 


आपल्या मताच्या समर्थनार्थ पुढील ओव्यांकडे बोट दाखवि तात. 
१ के.ग. कृ. आगाशे 


ः ्ञोनेश्‍वरीटीका उसंहार पू. १९२३ उपसंहार पृ. १९-२२ 


६ कांहों प्रवाद ६९ 
एया वरि पार्था : माज्ञां भजनीं आस्था 
तरि तेयांते मी माथां । मुगुटु करीं ॥१२॥ 
उत्तमासि मस्तक । खालविजे हें कार्ये कवतिक । 
हा मानु करिति लोक 1 पायवणियां ॥१३॥। 
तरि श्रद्धावस्तूसि आदरु । करितां जाणिजे प्रकार । 
जरि होये श्रीगुरु । सदाशिव ॥१४॥॥ 
तरि हें असो आतां । महेश्यातें वानितां । 
आत्मस्तुति करितां । संचारू असे ॥१५॥ 
येयालागि हें । म्हणितलें रमानाहें । 
अर्जूना मी वाहें । सिरि जयाते ॥१६॥ 
जो पुरुषार्थसिद्धि चौथी । घेउनि आपुला हाति। 
रिगाला भक्‍तिपंथीं । जगा देंत ॥।१९७॥ 
कैवल्याचा अधिकारी । सोडि वांधि मोक्षाची करी । 
कीं जलाचिया परीं । तलवट घे॥ १८॥ 
म्हणौनि तो नमस्कारुं । तेयातें मुगुट करू । 
तेयाचे टांक धरूं । कोठे आम्हि ॥ १६ ॥ 
तेयाचेया गुणाचीं लेणीं । लेवऊ आपुलां वाणीं । 
तेयाची कीति श्रवणीं । आडइकों आम्हीं ॥ २० ॥ 
तो पाहावा हे डोहले । म्हणूनि अचक्ष्‌ मज डोले । 
हातीचेनि करकमलें । पूजीं जेयातें ॥ २१ ॥। 
दोंवरि दोनि । भुजा आलों घेउनि । 
आलिंगावेया लागौनि । तेयाचें आंग ॥ २२ ॥ अ. १२ राज. प्रत 
हा उतारा पुढें करूनते असें म्हणतात को, ज्ञानेदवरींत लिंगधारी 
विठोबाचा उल्लेख आहे'असें समजण्यास हरकत नाहीं. 
१०. या दोन्ही मतांच्या विषयीं माझें म्हणणें असें : (१) एखाद्या 
वस्तूस अतिशय मान द्यावयाचा असल्यास ती वस्तू डोक्यावर धारण 


९ > 


करतात किवा घेतात. या कल्पनेवरूनच मराठींत डोक्यावर घेऊन 
१ ज्ञानेश्‍वर वचनामृत पृ. ९. या पुढील सहा ओव्या श्री. रानडे यांनीं 
उध्दुत केल्या नसून संदर्भ समजण्यासाठी मी दिल्या आहेत... 


७० श्रोविठ्ठलं आणि"पंढरपुर 


“५” 


नाचणे, डोक्यावर बसणे, डोक्यावर चढणें वगेरे वाकप्रचार आले 
आहेत. तेव्हां एखाद्याने एखाद्याविषंयीं मुकुटावर धारण करतों असें 
म्हटलें म्हणजे तेवढ्याने तेथें पंढरपूरचा विठोबा व त्याच्या डोक्‍्या- 
वर असलेलें शिवलिंग लक्षित होतात असें कसें समजावें ? लक्षणेने 
विठ्ठलाचा उल्लेखं आला आहे असें जर मान्य करावयाचें असेल तर 
मग ज्ञानेश्‍वरींत अशा अनेक ओव्या सांपड्‌ं शकतील कों, त्यांचा अर्थ 
लक्षणेने पंढरपूर किवा विठोबा यांच्याकडे लावतां येईल. उदा- 
हंरणार्थ अठराव्या अध्यायांत पुढील ओवी आहे-- 
लोकि तऱ्हीं आथि ऐसें । जे दूरौनि कलश दीसे । 
भेटीचि हातवसे । देवतेचिये ॥ ३१॥ . 

या ओवींत देवालयाच्या कळसाचें दर्शन घेतलें असतां देवालयां- 
तील देवतेचे दर्शन झाळेंच असें मानण्याचा प्रघात त्या वेळीं होता 
असें निदेळिलें आहे पंढरपुरच्या देवळासंबंधीं आजही असा प्रघात 
चालू आहे कों, हजारों लोक केवळ कळसाचें दर्शन होतांच परत 
फिरतात; कलशदशनानें विठोबाचें दशन झालें असें समजतात. पण 
येवढ्यावरून ही ओवी पंढरपुर व विठोवा यांना अनुलक्षून आहे असें 
म्हणता यल काय ? मला वाटतें वर सांगितलेले प्रचात फक्त पंढ- 
रपुरच्या विठोबाच्या बाबतींत आहेत व इतरत्र केव्हांही व कोठेही 
नाहींत असें दाखवितां आलें पाहिजे. उलट मो कित्येक ठिकाणीं 
शकराच्या भक्तांनी शंकराच्या लिंगास कवटाळतांना पाहिलें आहे 
व कळस पाहिला असतां देवाचें दर्शन ज्ञाले असें मानण्याचा इतर- 
व्ही प्रघात आहे. तेव्हां वर दोन विद्वानांनी 


ष नीं दिलेला पुरावा खंबीर 
आहे असें म्हणवत नाहों. (२) पण माझे 


कृष्ण दिष्णु गोविद । एयां ना 
माझि आत्मचर्चा विशद : । उदं 


- ..६ कांह प्रवाद ७१ 
_ विठ्ठलाची भक्ति त्या वेळीं खूप जोरांत सुरू होती व ज्ञानेश्‍वरही 
त्याचे अग्रगण्य भक्‍त होते तर त्यांच्या मुखांतून कृष्ण विष्णु गोविद 
याबरोबर विठ्ठलाचे नांव कां न यावें ? 
३ विठ्ठलाच्या डोक्यावरील शिर्वालग 


११. विठोबाच्या डोक्यावर शिर्वाळेग आहे असा एक प्रवाद आहे. 
तेव्हां त्याविषयीं येथें थोडा विचार करणें अप्रस्तुत होणार नाहीं. या 
बाबतींत बर्‍याच संतकवींची एकवाक्यता आहे असें म्हणावयास हर- 
कत नाहीं. उदाहरणाथ निवृत्तिनाथांच्या नांवावर मोडणारा एक 
अभंग आहे त्यांतील अंश असा- 

पुंडलिकाचे भाग्य वर्णावया अमरीं । नाहीं चराचरीं ऐसा कोणी । 

विष्णुसहित किव आणिला पंढरी भीमातीरी पेखणें जेणें 1४६॥ध्र. 
यावरून येवढें सिद्ध होतें कीं, या निवृत्तिनाथांची पंढरपूरच्या 
विठोबाच्या डोक्यावर शिवलिंग आहे अशी समजूत होती. किवा 

रूप पाहातां तरी डोळसु । सुंदर पाहातां गोपवेष्‌ । 
महिमा पाहातां महेश । जेणें मस्तकी वंदिला 11१०1२ 

असें वर्णन ज्ञानेश्वरांच्या नांवावर मोडणाऱ्या एका अभंगांत 
आलें आहे. यावरून हे ज्ञानदेव विठ्ठलाच्या डोक्यावर शिवलिंग आहे 
असें मानीत होतेसें दिसतें. नामदेवाच्या गाथेत विठ्ठलाच्या डोक्या- 
वर शिर्वालिंग असल्याचें वर्णन करणारा अभंग मला आढळला 
नाहीं. तुकारामाचे अभंग मी चाळून पाहिले ; पण त्यांतही विठुलाच्या 
डोक्यावर शिर्वालग असल्याचें वर्णन भेटले नाहीं. निळोबाच्या 
गाथेत 'ऐक्यरूपे हरिहर । उभा कटी कर विटेवरी' अक्षा तर्‍हेचा 
एक अभंग आहे (क्र. ३४८). त्यावरून निळोबाची पंढरपूरच्या 
विठोबाच्या डोक्यावर लिंग आहे अशी भावना होती हें उघड आहे. 
रामदासांच्या मनाच्या इलोकांपैकीं एकांत 'विठोनें शिरीं वाहिला 
देवराणा । तया अंतरीं ध्यास रे त्यासि नेण । असें म्हटलें आहे. 
यावरून रामदासांना पंढरपूरच्या विठोबाच्या डोक्यावर लिंग आहे 
ही गोष्ट कबूल होती असें दिसतें. 

१२. एकंदरींत विठोबाच्या डोक्यावर ज्िवलिंग आहे ही समजूत 


७२ धीविठ्ठठ आणि पंढरपुर 


फार पूर्वीपासून चालत आली आहे हें वरील उताऱ्यांवरून स्पष्ट होत 
असलें तरी कित्येक वेष्णवांना हो गोष्ट मान्य नसून त्यांची बाजू 
विठ्ठलभूषणकतें श्री. गोपाळाचार्य यांनीं पुढें मांडली आहे ती अशी- 
श्रीपांडुरंगमस्तके श्िवलिंगमस्ति इति शेवा:, तत्तुच्छं, शिक्‍्यमोलि- 
विराजित इति तीर्थहेमाद्रिधृतप्रागुक्‍तस्कांदनिरोधात्‌ । शिक्यमौलि: 
शिक्यग्रंथि: । यावरून गोपाळाचार्यांस विठोबाच्या डोक्यावर शिव- 
लिंग आहे असें मानणारा एक पंथ असल्याचें कबूल दिसतें. पण ते 
वेष्णव असल्यानें त्यांनीं शिवलिंगाचे अस्तित्व कबूल करणाऱ्या 
सर्वांना शेव म्हणून गणले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे विठोबाची 
मूति गोपवेषधारी कृष्णाची आहे असें ठरे पाहिजे व गोपाच्या 
पाठीस शिकें असावेंच लागतें असेंही ठरलें पाहिजे. माझे मतें विठो- 
बाच्या डोक्यावर शिर्वालिंग नाहीं. ज्याला लोक शिवलिंग म्हणून 
संबोधतात तो वास्तविक अत्यंत साधा असा मुकुट आहे. तका प्रका- 
रचे मुकुट इतरत्र असल्याची कांहीं उदाहरणें मी मागे दिलीं आहेत. 
त्यांवरून माझें म्हणणें पटण्यास अडचण पडणार नाहीं. 


४ विठ्ठलाची मूर्ती जेन, बोद्ध कों वेदिक ? 


१२३. पंढरपुरच्या मूर्तीविषयीं आणखी एक प्रवाद आहे. या प्रवा- 
दाचा उल्लेख इंडियन अँटिववेरीच्या दहाव्या भागांत आला आहे.हा 
लेख एका मिशनऱ्यानें उपहासबुद्धीनें लिहिला असून 'हें स्थान पूर्वी 
बोद्धांचें होतें; आतां हिदूंचें झालें; सध्या येथे ५जेन असून ते 
विठोबाची मूति आपली देवता आहे असें म्हणतात' इत्यादि ' अर्थ 


त्यांत आहे. या लिहिण्यावरून त्याचा झोकही मूति जेनांची आहे असें 

म्हणण्याचा दिसतो. तसेंच येथील जेनांना विठोबाच्या संस्था 
कांहीं मानमरातब चालू असल्याची माहिती लागते. येवढेंच नव्हे 
तर ती मूति जेन नेमिनाथ तीर्थकराची आहे असेंही एका जेन ग्रंथांत 
प्रतिपादन केल्याचें गोडंबोल्यांच्या 


पादनास आधार म्हणून पुढील इलोक दिले आहेत. 


६ कांहों प्रवाद ७३, 


द्वौ हस्तौ कटिपर्य्याये स्थापयित्वा महात्मन: ।। 
मूतिस्तिष्ठति सा सम्यक्‌ जंनेंद्रेण च पुजिता । 
अहिसा परमं धर्म स्थापपामास रव स च ॥ 
युगेस्तु मनुजाक्षीणिविप्रभूमिशच वामके । 
मेलने धमंराजस्य दकस्य च गतावधि: ॥ 
आषाढे शक्‍लपक्षे तु एकादव्यां महातिथौ । 
बुधे च स्थापयामास विरोधिकृतवत्सरे ॥ 

आतां हे श्‍लोक कोणी व कोणाविषयीं केले व कोणत्या ग्रंथांत 
आहेत याचा पत्ता नाहीं. हात कमरेवर ठेवलेल्या व आयुर्धे धारण 
करणाऱया तीर्थकरांच्या मूति कोठेंही सांपडणार नाहींत. कांहींच्या 
मताप्रमाणे मूति नग्त आहे असें मानलें तरी विठोबाच्या मूर्तीस 
बौद्ध किवा जेन म्हणण्यासारखा अप्रबुद्धपणा कोणीच करणार नाहीं. 
कारण अश्या तर्‍हेची मूति त्या त्या मूतिप्रकरणांत कोठेंही नाहीं; 
तेव्हां या प्रवादांत अगदींच तथ्य नाहीं. 

५ विठ्ठलाचे देऊळ व अस्पृष्य 

१४. विठोबाच्या देवळासंबंधीं विचार करतांना तें देऊळ किती 
जुनें आहे, परवीं तें कसें व कोठें होतें, त्याचा विस्तार अथवा संकोच 
कसा होत गेला, अस्पृव््यांना महाद्रारांत उभे राहुन दवाचे दशन 
होत असे काय इत्यादि अनेक प्रश्‍न उत्पन्न होतात. या प्रश्‍नांची 
समर्पक उत्तरें देण्यास आवश्यक अशी जुनी माहिती फारक्ली उपलब्ध 
नाहीं. तरीही आहे तीवरून साधारण कल्पना करता येते. तेव्हां 
येथें या मुद्याविषयीं थोडा विचार करू. । 

१५. प्रो. श्री. म. माटे यांनीं आपल्या र अस्पृष्टांचा प्रन या 
पुस्तकांत कांहीं अस्पृश्य संतांच्या वचनाधार अस दाखांवण्याचा 
यत्न केला आहे कीं, महाद्रारांत उभा राहिलेला अस्पृश्य थांड रंगास 
सहज पाही; एवढेंच नव्हे तर त्यास विठोबाच्या स्वरूपाचा वारीक- 
सारीक तपशीलही दिसे. त्यांनीं दिलेली अंस्पृद्य संतवचर्ने यथाथ व 
वस्तुस्थितिनिदर्शेक मानलीं तर तत्कालीं महाद्वार व विठोबाची 
मूति यांमधील अंतर वीस पंचवीस फुटांपेक्षा जास्त नव्हते अस 


छ्ड श्रोबिठुल आणि पंढरपुर 


२2४५-५५” ».५८५./५ /५५-०-८००-< -*८५/५४५/५-५-५- 


ठरेल. मला स्वत:स प्रो. माटे यांचें म्हणणें पटत नाहीं. मी मागें 
विठोबाच्या मूर्तीविषयीं जीं वचनें दिलीं आहेत त्यांवरून असें स्पष्ट 
दिसतें कों, ज्यांना विठोबाच्या पायांवर डोकें ठेवण्यास मुभा 
त्यांच्या विठोबाविषयक उद्गारांत परस्परविरोध व स्वतःचा 
स्वतःशीं विरोध आहे. त्यांनीं केलेलीं वर्णनें निर्णायक नाहींत. मग 
अस्पृव्यांसारख्या दुरून पाहणारांची कथा काय ? तेव्हां अस्पृश्य 
संतांची वचनें वस्तुस्थितिनिद्शक मानतां येत नाहींत. शिवाय 
पूर्वीचे देऊळ इतकें लहान होतें हें दाखवितां आलें पाहिजे. मळा तर 
असें वाटतें को, पुर्वीचे देऊळ इतर मध्ययुगीन देवळांप्रमाणें गर्भगृह, 
शुकनासी, भोगमंडप, महामंडप, मुखमंडप इत्यादि विभागांचें असेल 
व त्यामुळे हल्लींप्रमाणे पूर्वीही महाद्वार व विठोबा यांमध्यें २००- 
२५० फुटांचे अंतर सहज असेल. सध्य बरोबर महाद्वारासमोर 
विठोबाची मूति येत नाहीं. शिवाय महाद्वार व विठोबा यांमध्यें 
इतके अंतर आहे कों, मूति जरी अगदीं महाद्रारासमोर असती तरी 
तिचें अस्पष्ट दर्शनही महाद्वारांतील मनष्यास झालें नसते. मग 
तपशीलवार वर्णेन कसचे करतां येणार ? चोंडरसानें जें वर्णन केले 
आहे त्यावरून पूर्वी म्हणजे निदान त्याच्या काळों, विठोबाच्या देव- 
ळाच्या आवारांत गरूड, गणपति, क्षेत्रपाळ, रुक्मिणी आणि विठ्ठल 
यांचीं पृथक्‌ स्थाने होतीं असें दिसतें. अर्थात्‌ देऊळ हल्लींइतकें मोठे 
असलें पाहिजे आणि तसें असल्यास महादरवाजांतून अस्पृश्यांना, 
देवाचें बारीक वर्णन करण्याइतके, स्पष्ट दर्शन होणे अशक्‍य दिसतें. 
तात्पर्य, प्रो. माटे यांचें म्हणणें पटण्यासारखे नाहीं. 


१६. त्यानंतर अगदीं अलीकडे प्रो. माटे यांनीं मला वाटतें ह्स 
मासिकांत एक लेख ल्हिन असें प्रतिपादिल्याचें समजतें को, सध्याचें 
महाद्वार व त्याचे आंतील नगारखान्याचा तळमजला म्हणजेच पूर्वीचे 
देऊळ असावें. अर्थात्‌ पूर्वीचे देऊळ अगदीं लहान केवळ गर्भागारी 
(01८ €था24) असल्यामुळें अस्पृव्यांस विठोबाचें सहज स्पष्ट 
दरान हत असाव असा त्यांच्या लिहिण्याचा रोख असावा. मला 
तयाचा कक वाचण्यास मिळाला नाहीं. तथापि मी. नकताच पंढर- 
पुरास गेलो असतां तेथील संशोधनमंडळाच्या सभासदांची व माझी 


६ कांहों प्रवाद ख्ष५ 


ही कल्पना मुळींच पटत नाहीं. यांत महाद्वारापुढें आजच्या सारख्या 
पायऱ्या नव्हत्या किवा असल्या तरी अस्पृश्य त्या पायऱ्या चढून 
महाद्वारांत येऊं हाकत किवा महाद्वाराचा भाग हल्ली इतका उंच 
नव्हता किंवा असला तर कदाचित्‌ समोरचा रस्ताही तितकाच उंच 
होता, क्िवाय मंदिर अगदींच छोटें म्हणजे केवळ गर्भागारी होतें 
असे अनेक पर्याय कल्पावे लागतील. केवळ कल्पनांस संशोधनांत 
स्थान नाहीं. पण माझें या मुद्यावर आणखीही म्हणणें आहे. पुर्वीर्चे 
देऊळ केवळ गर्भागारी होतें असें मानलें तर त्यास चोंडरसानें 
केलेल्या वास्तव वरणनाचा विरोध येतो. चौंडरसाच्या वणेनाचा नीट 
विचार केला तर देऊळ केवळ गर्भागारी असण्याची शक्‍यता दिसत 
नाहीं. त्याचे वेळीं देऊळ चांगलें मोठे असलें पाहिजे. तसेंच होयसळ 
राजांचा या देवतेशीं असलेला निकटचा संबंध आणि त्यांनीं हळे- 
बीड, बेळूर इत्यादि ठिकाणीं बांधळेलीं अवाढव्य देवळें यांचा विचार 
करतां पंढरपुरासही पुष्कळ मोठें देऊळ म असलें पाहिजे असें वाटते- 
विदोषतः: हळेंबीड, बेळ्र येथील रवर किवा चत्तकेशव या 
देवळांतीळ वाहनें नंदी व गरूड यांचीं मंदिरें पाहिली म्हणजे महा- 
द्वार व त्याचा आंतील भाग या ठिकाणीं विष्णुरूपी विठ्ठलाचे वाहून 
गरूड याचें मंदिर असण्याचीच शक्‍यता अधिक वाटतें. माझें हें अनु- 
भान आहे व श्री. माटे यांचा तके आहे असें दोघांच्या विचारसरणींत 
थोडें अंतर आहे. या मुद्दवाचा अधिक विचार करण्यास साधनें 
नसल्यामुळें मला पूर्वी महाद्वारांत विठ्ठलाचे स्थान होतें हें म्हणणें 
मुळींच पटत नाहीं येवढेच येथे नमूद करतों. 

१७. याच वावत मि. कझिन्स यांनीं असें प्रतिपादन केलें आहे 
कीं, विठोबाचें मूळ देऊळ हल्लींच्या ठिकाणीं नव्हतें. सध्या सहा- 
द्वारासमोरील रस्त्याच्या कोपऱ्यावर पोलीसचौकी आहे त्या 
ठिकाणीं पूर्वी विठ्ठलाचे देऊळ होतें. त्यांच्या या विधानास आधार 
म्हणजे या चौकीची इमारत देऊळवजा व अतिशय जूनी असून 
तिच्या एका खांबावर शर. ११९२ चा एक लेख आहे. या लेखांत 
विठ्ठलमंदिरांत यज्ञ केल्याचा उल्लेख असल्याच्या समजुतीवर मि. 


3६ श्रोविठठुल आणि पंढरपुर 
कलिन्स यांच्या तर्काची मदार आहे. पण दुदवोची 1 अशी को, 
तो लेख इतका घाण झालेला आहे की, सुमारे ३५वर्षांपूर्वी पुराणवस्तु- 
संशोधनखात्यानें घेतलेल्या ठद्यावरूनही अर्थवोंध होण्याइतपत लागत 
नाहीं: शिवाय हा लेख पोलीसचौकीच्या मूळच्या वाटोळ्या खांबा- 
वर नसून तिच्या भितींत घातलेल्या आडव्या चौकोनी खांवावर आहे. 
हा खांब पोलीसचौकीचा नसुन आणखी कोठला तरी आहे. 


७ उपसंहार 


चा वतनी मुलूख होता 
व होयसळ वंश यांचा 
यास हरकत नाहीं. या 

होयसळांपेकीं अत्यंत पराक्रमी असा विष्णुवर्धन किवा बिट्टिदेव 
अथवा बिट्टिंग. (इ. १११७-११३७ ) हा जेन धर्माचा त्याग करून 
रा्नानुजांच्या उपदेशावरून वेष्णव' पंथांचा एकनिष्ठ उपासक 
बनला होता. याचा भाऊ वीर वल्लाळ यानें पराक्रमाच्या जोरावर 
आपल्या राज्याची हद्द भीमेपर्यंत भिडविली होती.* अश्या स्थितींत 
पुंडरीक मुनि किवा पुंडलीक भक्‍त याची व दिष्णुवर्धनाची गांठ 
अडून त्याच्या विनंतीवरून त्यानें भीमेच्या कांठीं म्हणजे पंढरपूर 
येथ देऊळ वांधलें असण्याचा पुष्कळ संभव आहे. पूर्वी देऊळ बांध- 
णाराने त्यांतील देवाळा आपलळेंच नांव द्यावें असा प्रघात होता. 
आ अरथातानुसार विष्णुवर्धनानें या आपल्या उपास्य देवतेला 
स्वनामोद्भव असें विठ्ठल हें नांव दिले असण्याचा संभव फार ., 
१ आसड वेस्टर्न सकल प्रोग्रेस रिपो व्रे०्क्काका त" ऱल्त् 

१ एपि. कर्ना. व्हॉ. १२ प्रस्तावना पृ.९ 7 


विजयनगर 


: 


५ श्रीविठ्ठल 


112)9-1313))2 2 ७>812)16 ७ उे>2-॥७%) ७३२७ भु 


७ उपसंहार ख्७ 


२,»५./५.”५>८/५/५/५ २./५/५/५/५८५/४५/५/५/५/५८” ्ि र. ककव) 


वाटतो. पुढें त्याच्या वंशजांनीं या विठ्ठल देवताला मोठे उत्पन्न 
करून दिलें. तें पुष्कळ दिवस अबांधित चालावें म्हणून विस्तृत 
अश्या आपल्या राज्यांत कोठें तरी न देतां खास आपल्या वतनी 
मुलखांत दिलें. सध्या तरी मला या देवतेच्या स्थापनेविषयीं यापेक्षां 
जास्त समाधानकारक खुलासा करतां येत नाहीं. एवंच पंढरपूरच्या 
विठ्ठलाचे स्थापनेचा काळ अकराव्या शतकाच्या पाठीमागे नेण्यास 
पुरावा नसला तरी विष्णूच्या विठ्ठल स्वरूपाची भक्ति मात्र महा- 
राष्ट्र व सामान्यतः दक्षिण हिंदुस्थान यांमध्यें या पूर्वीही चालु होती 
असें घारापुरी, तिरर्पाति, अहोबलम्‌ इत्यादि ठिकाणच्या मू्तीवरून 
म्हणतां येतें. पंढरपूर गांवाचे मूळ नांव संस्कृतमध्ये पंडरिक्ता व 
कानडींत पंडरगे असावें. याचा पांड्रंग किवा त्याचे पर्याय यांशी 
संबंध नसावा. पांडुरंग वगेरे नांवें विठोबास कशीं लावलीं गेलीं 
हें समजत नाहीं. विठ्ठल हें नांवं शब्दशास्त्राप्रमाणें कानडीच आहे 
असें निश्‍चयानें म्हणवत नसलें तरी संस्थापकाचा विचार करतां 
तें कानडी मुलखांतून आलें असावें येवढे म्हणतां येईल. 'रखुमादेवी 
हा लक्ष्मी-क्ष्मादेवी या नांवाचा अपभ्रंश आहे. विठ्ठलाच्या सूर्तर्चि्‌ 
जने, प्रामाणिक व पुणे असें वर्णन मिळत नसल्याने मूळ मूति कशी 
होती हें निश्‍चयानें सांगतां येत नाहीं. हल्लींची मूति मध्ययुगाच्या 
आरंभोंती. तर दिसत. नाहींच पण मायया तरा 
आहे कीं नाहीं याविषयीं शंका आहे. मूर्तीवर अनेक गंडांतरे आलीं 
होतीं त्यांतून ती सलामत सुटली असेल असे वाटत नाहीं. तर्सेच 
एक मति विजयनगरलां नेली गेली असाल असा संशय येतो. 
विठ्ठलाच्या डोक्यावर लिर्वालिंग नाहीं. तिचा बौद्ध किवा जन 
मर्तींमध्यें समावेश होणार नाहीं. ज्ञानेश्‍वरात विठ्ठलाचा अप्रत्यक्षही 
उल्लेख नाहीं. विठ्ठलाचें हल्लींचें देऊळ फार जुनें नाहीं. मूळ देव- 
ळाच्या रचनेविषयीं ठाम कल्पना करण्यास साधन नाहींत. पण 
महाद्वारांत उभें राहिलें असतां विठ्ठलाचे सहज देन होण्याइतके 
लहान तें देऊळ होतें असें वाटत नाही. असे असलें तरी देवतेची 
र-[पना झाल्यापासून तिचें माहात्म्य साभान्यत: वाढत गले. 


क 4». ७२६५७६ 71». 


कांहों संदर्भग्रंथ व त्यांचे संक्षेप . :- _ 
[एक दोन अपवाद सोडून सवंत्र खंड व पृष्ठ असे आकडे दिले आहेत. ) ता र 


आंसइअँरि- आर्किऑलॉजिकल सव्हे ऑफ इंडिया अन्युअल रिपोर्ट 
आसवेइ- आकिऑलॉजिकल सव्ह ऑफ वेस्टने इंडिया. : 
“डोंडि. अँटि.- इंडियन अंटिक्वेरी. 
' इसरप्रे- इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ दि मद्रास प्रेसिडेन्सी. 
छुपि. इंडि.- एपिग्नाफिया इंडिका. 
छि. कर्ना.- एपिग्राफिया कर्नाटिका. 
' गभोसी-. (वाँवे) गव्हनंमेंट ओरिएंटल सौरोज. 
गाथा- तुकारामाचा : आयंभूषण छापखाना, पुणें १९१२. नाम- 
देवाचा : वहुधा गाथापंचकापैकीं. आंकडा अभंगाचा. ६ 
बाबापेरो- बाळाजी बाजीराव पेशवे रोजनिक्षी. 
बारपेरो- वाजीराव रघुनाथ पेशवे रोजनिशी. 
भइसंमंत्रे- भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रैमासिक. 
म्राबपेरो- माधवराव वल्लाळ पेदावे रोजनिद्यी. 
वनिप- वतनपत्रे, निवाडपत्रे वगैरे 
ईशचप्र- शिवचरित्र प्रदीप, 
शिचसा- शिवचरित्रसाहित्य; खंड व लेखांक 
'. _ संभ्नापेरो- सवाई माधवराव पेशवे रोजनिशी. 
साइइ- साउथ इंडियन इन्स्क्रिवन्स. 


९ , 2 चज | १-७ विठ्ठलाची मति विजयनगरास नेली होती कां? ह का की. 
य १ तिततात्ता त्मात 7. त 
0010000 ला य ल र 
4. 


_ ७ उपसंहार 


श्री. ग. ह. वरे यांची साहित्यसेवा 


१,२ शिवकालीन पत्रसारसंग्रह खंड १व २ (अंशत:)-इ. स.१९२३०-मू.७ रु. 
३ मंडळांतील नाणीं -इ. सं. १९३३-मू. १ रु. 
४, ५ शिवचरित्रसाहित्य खंड ३ (अंशत:) व ६ (पुर्णतः) 


क सा; २९२०७, २७-मू. ३ १॥ स. 
६-९ ऐतिहासिक फार्सी साहित्य खंड १ ते ४ 
"३: स. १९३४, २७, ३९, ४९-मू. ९ ते ३ प्रत्येको १॥ र.;४चें२रु. 
१०-१२ दक्षिणच्य़ा मध्ययुगीन इतिहासाची साधनें खंड १ ते ३ 
7. स. १९२३०, ३४, ४९-मू. ॥, २व २३ रु. 
१३, १४ शिवचरित्रवृत्तसंग्रह खंड २ व ३ (फार्सी साधनांचे अनुवाद) 
-इ. स. १९३९, ४१-म्‌. प्रत्येकी १॥ रु. 
१५, १६ हिंगणे दप्तर खंड १ व २ -इ.स. १९४५, ४७-मू. प्रत्येकी २ रु. 
१७ भोर संस्थान ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहाळयप्रदशिका-इ.स. १९३५-मू. ८ आ. 
१८ भोर संस्थान एतिहासिक स्थलददोन .,, १९४प-म, ८आ. 
१९ ऐतिहासिक आख्यायिका | १९४४मू. ४आ: 
२० पंढरपुरचा विठोबा १७५ क्त च्या 
२१ लाठी शिक्षक भाग १ प 


7 ७ट०८्मार्ा. 
२२ श्रीक्षेत्र आळंदी 22““>,,.. १९३१५-म. ४आ. 
२३ श्रीविठठुळ आणि पंढरपुर (दुसरी आवत्ति) ,, १८५३-म. १ रु 
२४ मूतिविज्ञान ॥४४-- ८०५ वत कल 
२५ संशोधकाचा मित्र पहिला भाग पू 


२६ ञापणावडववी) (इदव्यात एतध0) | ॥शटथटीमा आ. 


२७ तुळादानविधि भि 
२८ सिहगड ,» _ १९४८-मू. ८आ. 
२९ शनिवार वाडा (दुसरी आवृत्ति) १ . १९५१-मू- ८ आ. 
२० शा ठावायाड 4 एटा (अंतः 3) 77 .९९४९-म. ५" 
३१ पेटावे दप्तर-पत्रे : काळनिर्णय-सुधारणा  ,, १९५०-म ८ आ. 
२२ 59॥181[08'3 081302 ,, १९५०-म.१०आ. 
२३ इतिहासकत मराठे १-११९५0८म २ स 
२४ विजयनगर सम्ग्राट कृष्णदेवराय ली हर १-म. ४आ. 
२५ इतिहासाभ्यासवगे-व्याख्यानमाला 1 किश९पाम- ८ आ. 

२१९ इंग्रजी-मराठी (५९५१६०) लेख र 


२० हे. . 5८.० ५१७ १४0१५0 40000 
सक : शं. रा. दाते, यशवंत छापखाना, २००/३ सदाशिव पेठ, पुणें २. 


१९९८४ म ८. 


